(२००५-२०१२) 


राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन अंतर्गत द 
आरोग्य सेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रियेचा गुणात्मक आलेख 


५ 
5 १५७४४ 


शैलेश डिखल्े, डॉ. नितिन जाधव 


ब कला निर्देशन 4; 
प्रदीप खेतमर 
आर्ट अंडव्हर्टायपिंग, पुणे 
९०५०२३४०१६७ 


.... 


मुद्रण ५ 
एन. आर. एन्टरप्रायजेस्‌, पुणे. 


साथी . 
फ्लेंट नं. ३ व ४, अमन (ई) टेरेस सोसायटी 
डहाणूकर कॉलनी, कोथरूड, पुणे - ४११ ०२९ 
फोन : (०२०) २०५४५१४१३ / २५४५२३२५ 
फंक्स : (०२०) २५४५७२३२५ 


€-779| : 0९॥8007(60ए४8॥[.00॥॥ 
५०९०8॥6 :; एए/५७/.5३४॥॥०९॥४(.०९ 


राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन, मुंबई 
राज्य आरोग्य सोसायटी, महाराष्ट्र 


076000 4 

संस्था/संघटना, विविध विवस वेद्यकीय 5०९८ ४म.4/९4 
अधिकारी/कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ७णाध्रधा। ॥68#॥ 

प्रतिनिधी या सर्वाच्या एकत्रित प्रयत्नातून [फाधाए़ क्षा। #ठराबरांणा 2७0॥6 (00॥0) 
_लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिया आकाराला (07॥8 00 ?७५७॥० ।4+७४॥॥ ४४०७ 5९७४५ 
आली. या पुस्तिकेमध्ये त्यांच्या कार्याचे सार (५0. 27, 5 5॥007, 60॥ 0॥055, 5 |/४॥॥, 
एकवटलेय 49 8॥006, ((009779700698|8, 887009/0७॥0७ - 34 


6।| : 080 - 4]280009 


वितरणासाठी 
खासगी वितरणासाठी शाह : 0॥00050008/9.006 / 0008 8 5000॥8/8.00 


४४४४५४घ.5००७08॥/3.00 


राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन अंतर्गत 
आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिया सुरू झाली... 


...आता 'सरकारी' दवाखाना होतोय 'जनतेचा | 


हे तुम्ही काय वाचताहात 2 


आरोग्यसेवांमध्ये चेतन्य आणणान्या 


प्रक्रियेचा दस्तऐेवज... 


ए कोकडे 'सरकारी काम दहा वर्ष थांब' अशी म्हण रूढ आहे. तर दुसरीकडे काहीही 'सरकारी ' 


असल, की माणसं त्याच्याशी परकेपणा ठेवताना दिसतात. शासकीय आरोग्यसेवाही याला अपवाद 
नाहीत. आरोग्य कार्यक्रम राबवणं हे जणू शासनाचं 'काम'. आपल्याला काय त्याचं 2 असा निष्क्रिय, 
उदासीन दृष्टिकोन बच्याचदा अनुभवाला येतो. ही उदासीनता झटकणा-्या प्रक्रियेचा हा दस्तऐवज आहे. 


राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन' अंतर्गत राबबल्या जाणान्या 'आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व 
नियोजन प्रकल्पा'चा लेखाजोखा येथे मांडला गेलाय. 'सरकारी' दवाखाना 'जनतेचा' होण्याची प्रक्रिया 
कशाप्रकारे मूर्त रूप घेते, त्या प्रक्रियेची पार्श्रभूमी, अभिनवता, व्याप्ती, प्रभाव, भवितव्य याचं हे संकलन 
आहे. केंद्र सरकारच्या नियोजन आयोगाचे सदस्य, मान्यवर सामाजिक कार्यकर्ते, ज्येष्ठ संपादक , राज्य ते 
जिल्हा स्तरावरील वैद्यकीय अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्त, गावस्तरावरील आरोग्य कर्मचारी आणि 
नागरिक अशा अनेकांनी एकाच वेव्णी एकाच मुद्यावर आपापल्या दृष्टिकोनातून केलेलं मतप्रदर्शन हे या 
दस्तऐवजाचं बेगल्ठेपण. 


मातामृत्यू व बालमृत्यूंमध्ये घट घडवण्णं, दुर्गण भागातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरवणं, 
आरोग्यसेवांच्या नियोजनात लोकसहभाग वाढवणं आणि आरोग्यसेवांबदल लाभार्थ्यांचं मत जाणून घेणं ही 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन या धोरणाची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्यं. देशभरात हे धोरण राबबलं जाऊ 
लागलं आहे. पहिले पाऊल म्हणून आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेखीची यंत्रणा महाराष्ट्रात अमरावती, 
पुणे, नंदुरबार, ठाणे व उस्मानाबाद या जिल्ह्यात सुरू झाली. या जिल्ह्यांमधील अनुभवांचा आलेख या 
पुस्तिकेत आहे. लोकाधारित देखरेखीचं सार्वत्रिकौकरण करताना या अनुभवांचा उपयोग होईल या आशेने या 
पुस्तिकेची रचना केली आहे. 


सामान्य लोकांनी आरोग्य यंत्रणेतील त्रुटी दाखव्णं, त्या दूर करण्यासाठी पाठपुरावा करणं आणि लोकांनी 
उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना आरोग्य यंत्रणा उत्तरदायी असणं हे सर्व अपूर्व म्हणायला हवं. अशा प्रक्रियेला 
शासकोय यंत्रणेची मान्यता असणं हे त्याहून अपूर्ब. हे 'अपूर्व' आता सर्वत्र घडायला हवं. “कम्युनिटी 
मॉनिटरिंग” या संकल्पनेचा विस्तार व्हावा यासाठी ही पुस्तिका. 


(पट) (099५ 9१6 हे 


८ 
२दपह - 5006४ ८ 
(0॥397)379 3|9 
82793|0€ - ३34 


अनुक्रमणिका 


(५ » आरोग्यसेवांवर लोकाधरित देखरेख व नियोजन म्हणजे नेमकं काय? 
ही संकल्पना कशी, कुठे अवतरली, कुणी व कशी प्रत्यक्षात आणली... 


१९, » आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेखीसाठीची अभिनव माध्यमं 


१९ » जियथे प्रक्रिया राबवण्यात आली त्या पाच जिल्ह्यांचा अनुभव 


३० » आरोग्यसेवांवर लोकाधरित देखरेखीची सांख्यिकी निष्पत्ती 


३७" ज्यांनी प्रक्रिया प्रत्यक्ष राबबली त्यांचे अनुभव 


४७» ५ जिल्ह्यांतील ५० प्रतिनिर्धीचे प्रक्रियेबदल मतप्रदर्शन 


(५८ * ठसठशीत मुद्दे आव्हाने आणि आवाहन 


६३ * आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रियेला मान्यवरांचा प्रतिसाद 


लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेचा विस्तार - एका दृष्टिक्षेपात 


एका समस्येवरचा नेमका उपाय... 


केंद्र सरकारच्या स्तरावर एखाद्या योजनेचे उत्तम नियोजन होते. विकासाच्या अनेकविध बाजूंचा विचार करून, अनेक 
चांगली उद्दिष्टं गाठण्याची अपेक्षा बाव्गगून भारत सरकार विकास योजनांची आखणी करते. पण या योजना 
गावस्तरावर पोहोचतात, तेव्हा मात्र अपेक्षित लक्ष्य गाठत नाहीत. त्यामुब्ठे एबढी मोठी आर्थिक तरतूद, प्रचंड 
मनुष्यबत्ठ, नियोजनासाठी घेतलेले कष्ट सग्ठे वाया गेल्यासारखे होते. नियोजनकर्त्यापासून ते सर्वसामान्य 
लोकांपर्यत सर्वानाच हताशा येते. सर्वत्र एक असमाधानाची भावना पसरते. ही एक मोठी गंभीर समस्या आम्हा 
नियोजनकर्त्याना नेहमीच सतावत असते. 

या समस्येवरील उपाय मला महाराष्ट्रात सापडला. 

महाराष्ट्राताल कम्युनिटी मॉनिटरिंग अर्थात आरोग्यसेबवांवर लोकाधारित देखरेख ही प्रक्रिया हा आम्हा 
नियोजनकर्त्याना भेडसावणाज्या समस्येवर फारच चांगला उपाय आहे... 


- डॉ. सईंदा हमीद 
सदस्य, केंद्रीय नियोजन आयोग, भारत सरकार 


एक संकल्पना, जी केंद्र सरकारच्या नियोजन आयोगाने नावाजली.. 
अन्‌ इतर विकास योजनांसाठी तिची शिफारसही केली... 
तिच्याविषयी वाचा या दस्तऐवजाच्या पाना पानावर... 


का बेस्ड्‌ मॉनिटरिंग अड प्लेनिंग ऑफ हेल्थ सर््हिंसेस्‌ 
आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रकल्प 


या प्रक्रियेचा अर्थ, उगम, स्वरूप, व्याप्ती, प्रभाव अन्‌ निष्पत्ती... 


आरोग्यसेवांवर 
लोकाधारित देखरेख व नियोजन 


म्हणजे नेमकं काय ? 


कुठलीही यंत्रणा तुम्ही जी अपेक्षा करता, त्याप्रमाणे काम करत नाही 
तर तुम्ही जी प्रत्यक्ष तपासणी (05/2८00॥) करता, त्याप्रमाणे 
काम करते. हा नियोजनशास्त्राचा एक सर्वसाधारण नियम आहे. 
कम्युनिटी मॉनिटरिंग अर्थात लोकाधारित देखरेख ही देखील 
नियोजन शास्त्रामधील एक पद्धत. प्राप्त होणास्या सेवेबद्दल 
लाभार्थ्याना काय वाटतं ? ते समाधानी आहेत का? त्यांच्या 
मतानुसार कोणकोणत्या सुधारणा घडवणं शक्‍य आहे? याचा 
विचार लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेतृन शक्‍्य होतो. 


कुठल्याही यंत्रणेला आपलं काम प्रभावी ठरतंय किंवा कसं हे जाणून 
घ्यायचं असतं. त्यासाठी विशिष्ट पद्धतीचा अवलंब केला जातो. 
त्यापैकी पहिली पद्धत म्हणजे, एखाद्या स्वायत्त संशोधन संस्थेकडून 


नेमक॑ काय करायचं ? 


ही प्रक्रिया राबवायची म्हणजे 


76006 6077 60 ५४॥३४४ ५४0५ ९)८०९८, 
(6५ 00 ५97 ४0५७ ॥50906८0 7 


यंत्रणेच्या कामाची तपासणी करून घेणं. दुसरी पद्धत म्हणजे 
यंत्रणेतील विविध स्तरावरील अधिकारी-कर्मचारी आपल्या 
कामाचा अहवाल वरच्या स्तरावर नियमित पाठवतात; त्या 
अहवालांवरून कामाचा आढावा घेतला जातो. या दोन रूढ़ 
पद्धतीनी आरोग्य यंत्रणेच्या कामाची तपासणी होत आलीच आहे. 
पण आरोग्यसेवांच्या लाभार्थ्याचं मत विचारात घेण्याची तिसरी 
पद्धत आतापर्यत अंमलात आली नव्हती. आरोग्यसेवांवर 
लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिया ही अशीच नियोजनाची 
पद्धत आहे. या प्रक्रियेतुन एकप्रकारे आरोग्य यंत्रणेच्या कामाचं 
सोशल ऑडिट होतं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे एरवी गरज सरो 
वैद्य मरो' पद्धतीने शासकीय आरोग्य यंत्रणेशी फटकून राहणारे 
लोक आरोग्य यंत्रणेचा सक्रिय भाग होण्याचीही प्रक्रिया सुरू होते. 


खालील बाबी करणे म्हणजेच लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिया राबवर्णं - 
४ नियमित आणि दर्जदार आरोग्यसेवा मिव्ठतील यासाठी लोकांनी पुढाकार घेणं. 
»/ शासकीय आरोग्यसेवांची व्याप्ती वृद्धिगत करणं, सरकारने वंचित घटकांसाठी राबवलेल्या योजना, आरोग्यसेवा यांची माहिती 


लोकांपर्यत पोहोचवर्णं. 


जमवलेल्या ठोस माहितीच्या आधारे समस्या उपस्थित करणं. 


नियोजनकर्त्यापर्यत जनमत पोहोचवर्णं, 


हब आह ७३४ 


आरोग्यसेवांच्या विविध टप्प्यांवर नियोजनात लोकसहभाग वाढवणं., 


गावस्तरावर नियमित आरोग्यसेवा मिव्ठतील यासाठी लोकांनी दक्ष राहणं. 
आरोग्यसेवांबदलचं लाभार्थ्याचं समाधान-असमाधान याबद्दलची माहिती संकलित करणं. 


जनसुनवाई, जनसंवाद या माध्यमातून स्थानिक पातव्ठीवर समोरासमोर चर्चा घडबून तोडगा काढणं. 


'आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन 


संकल्पना अवतरली कशी? 


० ॥ 8005 राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 
सर्वाना भेदभावरहीत आरोग्यसेवा देणे ही 
शासनाची जबाबदारी आहे. पण आरोग्यसेवांवर 
अपेक्षेपेक्षा तोकडी आधिक तरतूद, कमकुबत शासकीय 


_आरोग्यसेवा, खासगी वैद्यकीय क्षेत्राची बेफाम नफेखोरी, 


महागडी औषध॑ं, वैद्यकीय क्षेत्राची सामान्यांप्रती बेपर्वा 
वृत्ती, दुर्लक्षित-वंचित घटकांच्या आरोग्यसेवांची तारांब्ठ 
असे अनेक प्रश्न भारतातील आरोग्यसेबवेशी निगडित 
आहेत. हे प्रश्न आरोग्य चव्ठवव्ठीतील कार्यकर्ते अनेक वर्ष 
मांडत आलेत. जन स्वास्थ्य अभियान व जन आरोग्य 
अभियान या संस्था-संघटनांच्या व्यासपीठाने देश व राज्य 
पातव्ठीवर आरोग्य समसस्‍्यांना अनेकदा वाचा फोडली 
आहे. शासकोय आरोग्यसेवांमध्ये सुधारणा घडाव्यात 
यासाठी आग्रही भूमिका घेतली आहे. आरोग्यसेवांचा हक्क 
प्रस्थापण्यासाठी आरोग्य चव्ठवव्ठीतील अनेक कार्यकर्ते 
अजूनही झटत आहेत. 


वरील प्रयत्नांचा भाग म्हणून २००४ साली राष्ट्रीय 


. मानवाधिकार आयोग (्ना२०0) व जन स्वास्थ्य 


अभियान यांनी संयुक्तरित्या प्रादेशिक पातव्ठीवर जन 
सुनवाईंचे आयोजन केले. 'आरोग्यसेवांचा हक्क प्रस्थापित 
करणे' हा या जनसुनवाईंचा मुख्य उद्देश्य. देशातील विविध 


- भागांमधून शासकीय आरोग्यसेवेशी निगडित समस्या या 


जनसुनवाईमधून पुढे आल्या. या विदारक समस्यांवर 
विचार करता, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने आरोग्य 
हक्कांच्या संरक्षणासाठी आपल्या राष्ट्रीय कृती कार्यक्रमात 
'आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेखीची' संकल्पना 
मांडली, व तशा शिफारशी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला 
पाठवल्या. 


पुढे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन २००५ साली सुरू 
झालं. त्याअंतर्गत बजेटमध्ये टप्प्याटप्प्याने बाढ़ करणे, 
माता व बालमृत्यूमध्ये घट घडबणे, बंचित घटकांना 


: दर्जेदार आरोग्यसेवा देणे ही उद्दिष्टे जाहीर झाली. पण ही 


उद्दिष्टे प्रभावी लोक़सहभागाशिवांय गाठता येणार नाहीत 
याची प्रशासनालाही जाणीब होती. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य 


॥( 


. आरोग्यसेवांमध्ये लोकसहभागाचा प्रभावी मार्ग काय यावर 


_ आणि २००७ साली लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेला मूर्त 


दि पी 


4 


दीन 4. कर के 


एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला. तो म्हणजे, मिशनमुब्ठे /" “& 
निधी वाढ़णार, संसाधने, सुविधांची वांढ होणारं, पण . ७ * 
संसाधनांच्या वाढीव तरतुर्दीमधून प्रत्यक्ष ' लाभार्थ्यानां/ ” 7) 
दजंदार आरोग्यसेवा मिव्ठतीलच याची शाश्वती कशी 
मिव्ठवणार ? आरोग्यसेवांचा उपभोग धेणारे त्या सेवांबदल न्‍ 
समाधानी आहेत॑ अथवा नाही हे कसे सम॒जणार 2 केवछ._* 
शासकीय अहवालांमधील आकडेवारीवर अबुलंबून राहून... 
नेमकी स्थिती समजणे अवघड. म्हणून सर्वसामान्य # 
लोकांकड़ूनच त्यांचे आरोग्यसेवांबद्दलचे अनुभव संकलित 
करावेत, त्यांचे मत जाणून घ्यावे अशी संकेल्पना पुढेः 
आली. 


१ है] 
दरम्यान २००६ साली आरोग्य मंत्रालयाने डिस्ट्रिकट हेल्‍थ -. 
प्लानिंग” नामक टास्क फोर्स गठीत केला. जन स्वास्थ्य * : 
अभियानचे काही कार्यकते या टास्क फोर्समध्ये होते.« 
त्यांनी आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख प्रक्रिया ९ क्‍ 
राबवण्याची सविस्तर सूचना दिली. या सुचनेला मिशनच्याई . « |" 
मुख्य ढाच्यात मान्यता मिव्ठाली. १, / 
:# 0० छ 
पुढे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनच्या सलल्‍लागार गटात ३ हैँ 
(नंशनल ऑडवायजरी ग्रुप फॉर कम्युनिटी अक्शन) 0७! _ 

| 
९ ह 


ठोस चर्चा होऊ लागली. या चर्चामधून लोकाधारित 
देखरेख प्रक्रियेचा आराखडा तयार करण्यात आला व 
त्याला एन.आर.एच.एम.ची मान्यता मिव्ठाली. 


या ४ ६ 
शा ्रयरकी । 


रूप मिव्ठाले. ९ राज्यांमधून ३५ जिल्‍्हे निवडले गेले. 
२००७ साली महाराष्ट्रात अमरावती, नंदुरबार, पुणे, 


उस्मानाबाद आणि ठाणे यां जिल्ह्यात ही प्रक्रिया सुरू 


झाली. 


मुद्दा काय तर, सामान्य लोकांचे आरोग्यसेवांचे हक्क 


प्रस्थापित करण्यासाठी ही प्रक्रिया अवतीर्ण झाली आहे. 


इथे विस्तारली 


'आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन ' प्रक्रिया 


केंद्र सरकारने आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेला मंजुरी दिल्यानंतर 
देशातील इतर ठरावीक राज्यांप्रमाणे या प्रक्रियेने 202 रूप घेतले. 
स्वयंसेवी संस्थांकडे ही प्रक्रिया राबविण्याची दिली गेली. 

राज्य समन्वय संस्था म्हणून 'साथी' या संस्थेकडे 

राज्यातील प्रक्रिया राबविण्याची सूत्रे सोपवली गेली. 


. पहिल्या प्रायोगिक टप्प्यावर पाच जिल्‍्हे निवडले गेले. 
अमरावती, नंदुरबार, उस्मानाबाद, ठाणे व पुणे 
या जिल्ह्यात प्रक्रियेने वेग घेतला. 


प्रत्येक जिल्द्यात एका जिल्हा समन्वय संस्थेची निवड झाली. 


एका जिल्ह्यात तीन तालुके निवडले गेले. प्रत्येक लात क्यात प्रक्रिया 
राबविण्यासाठी एका स्वयंसेवी संस्थेवर जबाबदारी गेली. 


. एका तालुक्यात तीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र व पंधरा गावांमध्ये 
घडामोडी घड़ू लागल्या. 


|. ४ व पुढे या प्रक्रियेचा विस्तार झाला... - 


एबढ्या व्यापक प्रमाणात प्रथमच,... 


आई पी कक, 
क्‍ आणि १५ स्वयंसेवी संस्था 


९४ रे या सान्‍्यांची एका निश्चित उद्दिष्टाने मोट बांधली गेली. 


शासकीय वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था-संघटनांचे कार्यकते, 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, सर्वसामान्य नागरिक, पत्रकार 
सगक्ठेच एका व्यासपीठावर आले. 


कक 


घेतले व्रत हे आम्हौ.. 
प्रस्थापिण्या आरोग्य हक्‍्क... 
आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व 


डा नियोजन प्रक्रिया कोणी कुठे राबवली ? 


७ महाराष्ट्र राज्य समन्वय संस्था - साथी, पुणे 

७ पुणे जिल्हा आणि पुरंदर व दौंड तालुका समन्वय संस्था - मासूम (महिला सर्वांगिण उत्कर्ष मंडत्ठ), पुणे 
७ वेल्हे व भोर तालुका समन्वय संस्था - रचना संस्था 

७ खेड व जुन्नर तालुका समन्वय संस्था - चैतन्य संस्था 

७ अमरावती जिल्हा आणि चिखलदरा व चांदुरबाजार तालुका समन्वय संस्था - खोज, अमरावती 
अचलपूर व अंजनगाव तालुका समन्वय संस्था - ममता बहुउद्देशीय सोसायटी 

धारणी तालुका समन्वय संस्था - अपेक्षा होमिओ सोसायटी 

नंदुरबार जिल्हा व शहादा तालुका समन्वय संस्था - जनार्थ आदिवासी विकास संस्था, नंदुरबार 
अक्कलकुवा व तब्ठोदा तालुका समन्वय संस्था - लोकसंघर्ष मोर्चा 

धडगाव तालुका समन्वय संस्था - नर्मदा बचाओ आंदोलन 

ठाणे जिल्हा आणि मुरबाड व शहापूर तालुका समन्वय संस्था - वननिकेतन, ठाणे 

डहाणू व मोखाडा तालुका समन्वय संस्था - कष्टकरी संघटना 

जव्हार तालुका समन्वय संस्था - डॉ. मणिभाई देसाई आदिवासी महिला संघ 

उस्मानाबाद जिल्हा समन्वय संस्था- लोकप्रतिष्ठान, (ता.-कव्ठंब व उस्मानाबाद ) व हँलो मेडिकल फाऊंडेशन, ता.- तुव्ठजापूर 


#  १९९९-२००० साली कष्टकरी संघटनेने डहाणू तालुक्यात ग्रामीण जनतेचे चांगल्या आरोग्यासाठी 
.. सक्षमीकरण' हा प्रकल्प राबवला होता. 'साथी' संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्य कर्मचान्यांचे 
उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी प्रयोग केले होते. कर्मचान्यांच्या जबाबदान्या खुल्या चर्चेद्वारे सांगणं, सार्वजानिक 
ठिकाणी कँलेंडरवर आरोग्य कर्मचान्यांच्या गावभेटींची नोंद करणं, त्यानुसार ठरलेली कामं होतील यावर 
गावकस्यांनी लक्ष ठेवणं असं त्या प्रयोगाचं स्वरूप होतं. लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेमध्ये आमच्या त्या 
अनुभवांचा विस्तार झालाय. 
त्या संकल्पनेला आता राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनमधून आर्थिक पाठबढ्ठ मिव्ठालं आहे, निर्धारित केलेलं 
लक्ष्य आरोग्य यंत्रणा कितपत गाठते यावर लक्ष ठेवण्याची स्वायत्त भूमिका लोकांकडे सोपवली गेलीय. 
मोठलयया प्रमाणात स्वयंसेवी संस्था-संघटना या प्रक्रियेचा भाग झाल्यात. हे फारच आशादायक आहे. 
आदिवार्सीच्या जंगल जमीन हक्कांबाबत सरकारी यंत्रणेपेक्षा खुद आदिवासीच जंगलाचं संरक्षण करू 
शकतात, असं आम्ही सप्रमाण सांगू शकतो त्याप्रमाणेच आता आरोग्यसेवांचे संवर्धनही लोकच 
करू शकतात हे सिद्ध होत आहे. 


- ब्रायन लोबो, कष्टकरी संघटना, ठाणे 


आता देखरेख 
झाली सनदशीर | 


आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन 


गावस्तरापासून * 30 53 
राज्यस्तरापर्य॑त... 


आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन ही प्रक्रिया २००७ पासून प्रत्यक्ष सुरू झाली असली तरी या प्रक्रियेला मूर्त रूप 
देण्याचे प्रयत्त विविध स्तरावर बराच काठ सुरू होते. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्यसेवा संचालनालय व विविध 
स्वयंसेवी संस्थांच्या समन्वयातून या प्रक्रियेचा डोलारा उभा राहिला. 


शासकीय यंत्रणा व स्वयंसेवी संस्था यांच्या समन्वयातून एखादी व्यापक प्रक्रिया घडवायची, तर त्यात समन्वय घडवणारी यंत्रणाही असायला 
हवी. प्रक्रियेला बेग देण्यासाठी बैठकांचं आयोजन, निर्णय घेणं, घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी परिपत्रक॑ काढणं आणि एकूणच 
प्रक्रियेला मार्गदर्शन करणं ही जबाबदारी एका स्वतंत्र गटाने निभावली. केंद्र, राज्य व जिल्हा अशा त्रिस्तरीय पातव्णीवर ही प्रक्रिया घडवण्यात 


आली. 


केंद्र स्तरावर राज्य स्तरावर जिल्हा स्तरावर 
नेशनल अडवायजरी ग्रुप राज्य सुकाणू समिती जिल्हा सुकाणू समिती 


फॉर कम्युनिटी अक्शन (७6९५). 


ज्या जिल्ह्यांमध्ये लोकाधारित देखरेख व 


राज्य स्तरावर प्रक्रियेला दिशा देण्यासाठी 


'राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन"ने 


आरोग्यसेवांमध्ये लोक कशाप्रकारे 
हस्तक्षेप करू शकतील यासाठी एक 
सललागार गट नेमला. 'अडवायजरी ग्रुप 
फॉर कम्युनिटी अक्शन' या नावाने 
कार्यरत असलेल्या या गटामध्ये 
सार्वजानिक आरोग्य क्षेत्रात अनेक वर्ष 
बैचारिक व ठोस योगदान दिलेल्या 
व्यक्तीना आमंत्रित केलं॑ गेलं. या गटाने 
देखरेख व नियोजन प्रक्रियेचं राष्ट्रीय 
पालकत्व स्वीकारलं., 


राज्य सुकाणू समिती गठीत करण्यात 
आली. या समितीमध्येही राज्य आरोग्य 
अधिकारी ब नामांकित व्यक्तोनी योगदान 
दिल॑. 


नियोजन प्रक्रिया राबवली गेली, त्या 
प्रत्येक जिल्द्यात एक जिल्हा सुकाणू 
समिती तयार करण्यात आली. जिल्द्यात 
प्रक्रियेअंतर्गत घडणाज्या घडामोडीचा 
आढावा घेणं, प्रकल्प यशस्वी 
करण्यासाठी जिल्हा पातव्गीवर आदेश 
काढणं, साधारणतः दर तीन महिन्यातून 
बैठका घेणं, निर्णयांचा आढावा व 
पाठपुरावा ही कामं जिल्हा सुकाणू 
समितीमार्फत होऊ लागली. 


किले देखरेख व नियोजन समित्यांची बांधणी कशी झाली? 


कागदावर उतरवलेली योजना प्रत्यक्षात उतरवणं हे साधं काम 
नाही. त्यात आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन ही 
प्रक्रिया केवव्ठ एका गावापुरती राबवण्यात आलेली नाही. तर 
गाव, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तालुका, जिल्‍्हा अशा विविध 
टप्प्यांवर ही प्रक्रिया कार्ययत झाली. शिवाय ज्या जिल्द्यांमध्ये ही 
प्रक्रिया सुरुवातीला राबबली गेली ते जिल्हे भौगोलिक, 
सांस्कृतिकदृष्ट्या भिन्न पार्श्रभूमीचे. तरीही सर्वत्र लागू होईल 


अशी एक संरचना तयार केली गेली. 


विविध स्टेकहोल्डर्स विविध स्तरावर टप्प्याटप्प्याने एकत्र 
आणले गेले. सर्वप्रथम गावसमित्या, मग प्राथमिक आरोग्य केंद्र 
पातव्डीच्या समित्या, त्यानंतर तालुका व शेवटी जिल्हा देखरेख 
व नियोजन समित्या कार्यरत झाल्या. गाव समितीचे काही 
सदस्य प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या समितीमध्ये, प्राथमिक 
आरोग्य केंद्राच्या समितीचे काही सदस्य तालुका समितीमध्ये 
अशाच प्रकारे जिल्हा समितीमध्ये तालुका समितीच्या काही 


सदस्यांचं प्रतिनिधित्व घेतलं गेलं. परिपत्रकांसाठी वारंवार 


रोग्यसेबांजर लोकांमार्फत 

देखरेख ही संकल्पनाच खूप 

चांगली आहे. सर्वात महत्त्वाचं 
म्हणजे ही संकल्पना नुसती कागदावर न 
राहता आपण गेले दोन - तीन वर्ष प्रत्यक्षात 
राबबत आहोत. त्यामु्ठे निश्चितच काही 
बदल दिसत आहेत. या प्रक्रियेमुठे लोक 
पुन्हा सरकारी दवाखान्यांकडे व्ठत आहेत, 
लोकांचे आरोग्य अधिकार काय आहेत? ते 
मिव्ठवण्यासाठी काय करायला पाहिजे? हे 
देखरेख प्रक्रियेमुठे लोकांपर्यत पोहोचत 
आहे. आरोग्य यंत्रणा आपल्या 
जबाबदारीप्रती सजग होत आहे, लोकांप्रती 


उत्तरदायित्व वाढण्यासाठी या प्रक्रियेची मदत 
होत आहे. 


राज्य सुकाणू समितीच्या बैठकीमधून माझी 
काही निरीक्षणं आहेत. ही प्रक्रिया घडताना 
काही महत्त्वाच्या गोष्टीची काव्ठजी घेणे 
आवश्यक आहे. आरोग्य यंत्रणेच्या 
अधिकारी व कर्मचान्यांनी या सगव्व्या 
प्रक्रियेच काय म्हणणं आहे ते समजावून 
घेऊन आपली मानसिकता बदलली पाहिजे. 
प्रथमदर्शनी त्यांना ही प्रक्रिया त्रासदायक 
वाटली असेल, आपसल्याविरुद्ध तक्रारी 
येतात, आपल्या चुका दाखवल्या जाताहेत 
असं वाटलं असेल. पण या प्रक्रियेचा अंतिम 


नियोजन केवल 
शासकोय पातव्ठीवर 
पुरेसं नसत॑... 


- विकास खारगे 


संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन, 
महाराष्ट्र राज्य, 
सदस्य, राज्य सुकाणू समिती 


पाठपुरावा, सततचा पत्रव्यवहार, कार्यकर्त्याची प्रशिक्षणं, 
गावबैठका, प्रत्यक्ष भेटी असे विविध प्रयत्न राज्य ते 
गावपातव्ठीपर्यत झाले. अनेकांनी विविध स्तरांवर केलेले हे 
भगीरथ प्रयत्न फव्ठाला आले. लोकाधारित देखरेख व नियोजन 
समित्यांचं स्ट्रक्चर उभं राहिलं. जणू गंगा अंगगी आली असा 
उत्साह निर्माण झाला. 


हेतू यंत्रणा सुधारणं हा आहे. असा 
सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून काम करावं. 
याचीच दुसरी बाजू म्हणजे या प्रक्रियेमध्ये 
काम करणान्या संस्था संघटनांसंदर्भात एक 
धोका निर्माण होण्याची शक्‍्यता आहे. त्यांना 
देखरेख करण्यासाठी मिव्ठालेल्या 'पॉवर 'चा 
दुरुपयोग होता कामा नये. देखरेख हे 
जबाबदारीचं काम असून त्याद्वारे व्यापक 
लोकहिताचे रास्त प्रश्न मांडण्यासाठी ही 
जबाबदारी मिव्ठाली आहे. त्याचा उपयोग 
वैयक्तिक पातव्ठीवर केला जाणार नाही याची 
काव्ठजी घ्यायला हवी. 


त्याचप्रमाणे देखरेखीबरोबर या सगव्व्या 
प्रक्रियेचा उपयोग नियोजनासाठी कसा करता 
येईल यावर लक्ष केंद्रित करावं. नियोजन 
दोन प्रकारच॑ असतं, एक लोकांच्या 
गरजेनुसार आणि दुसरं शासकीय 
स्तरावरून. परंतु शासकीय पातव्ठीवरून 
केलेलं नियोजन कधीच १०० टक्के पुरेसं 
नसतं. दोन्ही प्रकारच्या ऑप्रोचचा विचार 
नियोजनामध्ये व्हायला हवा. स्थानिक 
गरजांना प्राधान्य देकन नियोजन व्हायला 
हव॑. अशा नियोजनासाठी राज्य व जिल्हा 
सुकाणू समितींचं सहकार्य मि््‌ शकतं. 


हर समित्यांची संचना व सहभागी घटक 


गाव आरोग्य समिती 


्थ 


आतत खरेख प्रक्रियेमधील सगब्व्यात 
(५ महत्त्वाचा व किचकट टप्पा म्हणजे 

देखरेख व नियोजन समित्यांची 
स्थापना. समित्यांच्या स्थापनेसाठी शासकीय 
परिपत्रक गरजेचं होतं. पण हे परिपत्रक 
काढण्यासाठी खूप अडचणी आल्या. कारण 
आधीच गाव आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता समिती, रुग्ण कल्याण समित्या 
स्थापन झाल्या होत्या. वेगव्वया देखरेख व 
नियोजन समित्या; त्याही फक्त पाच 
जिल्ह्यांमध्ये कशासाठी ? असा प्रश्न उपस्थित 
झाला. पूर्वस्थापित समित्यांनाच देखरेखीची 
जबाबदारी द्यावी अशी प्रशासनाने भूमिका 
घेतली. पण पूर्वस्थापित समित्या योजनांच्या 


प्राथमिक आरोग्य केंद्र देखरेख 
व नियोजन समिती 


अंमलबजागणीसाठोी आहेत गन 
अंमलबजावणी करणारे देखरेख कशी 
करतील ? हा मुद्दा पटवण्यासाठी फार प्रयत्न 
करावे लागले. 

परिपत्रक निघालं, समित्यांच्या बांधणीची 
प्रक्रिया सुरू झाली. पूर्वस्थापित समित्या 
निष्क्रिय होत्या, आपण समितीवर आहोत 
याची कल्पनाही समिती सदस्यांना नव्हती. ही 
बाब लक्षात आल्यावर आम्ही बैठका घेऊन, 
जनजागरण सुरू केलं. 

समित्यांची बांधगी करताना महिला, दलित, 
विकलांग व्यक्तोना आवर्जून स्थान दिल॑ गेलं. 
शासकीय परिपत्रकाद्रारा अशा घटकांचा 
सहभाग घ्यावा असे आदेश काढले असते 


जागृत समिती 
सदस्यच 
बदल घडवतात 


- डॉ. नितिन जाधव 
राज्य समन्वयक, 
आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व 


नियोजन प्रक्रिया, साथी, राज्य समन्वय संस्था, पुणे 


समित्यांमधील प्रतिनिधित्वाचं प्रमाण 


प्रा. आ. केंद्रापासून वरील समिती सदस्यत्वाचं प्रमाण - 

- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच॑ प्रतिनिधित्व - ३० टक्‍्के 

+ वैद्यकीय अधिकाय्यांचं॑ प्रतिनिधित्व - २० ते ३० टक्‍्के 

+ स्वयंसेवी संस्थांच॑ प्रतिनिधित्व - १५ ते २० टक्‍्के 

+ रुग्ण कल्याण समिती सदस्यांच॑ प्रतिनिधित्व - १० टक्‍्के 
तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या आरोग्य समितीचे 


सभापती, जिल्‍्हा वैद्यकीय अधिकारी व स्वयंसेवी संस्थांचे प्रमुख हे 
या समित्यांमध्ये सदस्य आहेत. 


ग्रामपंचायत सदस्य, आजा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, बचत गट, 
स्थानिक ग्राममंडढ्ााचे प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी 


तरी प्रस्थापित घटकांनी तसं घड़ू दिल॑ नसतं. 
पुणे व ठाणे जिल्ह्यात वंचित घटकांना 
समितीवर घेण्यास विरोध झाला, पण 
संस्था/संघटनांच्या आग्रहामुव्ठे समित्यांमध्ये 
वंचित घटकांना स्थान मिव्गलं. 

समित्यांच्या रचनेत गाव पातव्ठीवरील बिगर 
शासकीय सदस्य वरच्या पातव्टीवरही 
घेतलेत. स्थानिक पातव्डीवर न सुटलेला मुद्दा 
वरच्या पातव्ठीवर मांडता आले. पुरंदर 
तालुक्यात काही शाल्ठेत निकृष्ट आहार 
मिठठत असल्याचं गाव समिती सदस्यांना 
समजलं. हे समिती सदस्य प्रा. आ. केंद्र 
समितीमध्येही होते. त्यांनी समस्या वरच्या 
स्तरावर मांडली. चांगल्या दर्जाचा आहार 
मिल्ठेपर्यत मुद्दा लावून धरला. 

समित्या बांधणी प्रक्रियेचे आणखी एक 
वेगठेपण म्हणजे, समिती सदस्यांची 
प्रशिक्षणं. प्रात्यक्षक भेटी, वैद्यकीय 
अधिका-्यांशी खुल्या चर्चा यातून ही प्रशिक्षण 
पार पडली. एरवी समित्या स्थापन केल्या 
जातात, पण त्यांनी प्रत्यक्ष काम कसं करायचं 
याचं मार्गदर्शन केल॑ जात नाही. त्यामुठ्ठे अशा 
समित्या कागदावरच राहतात. पण 
लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेतील प्रशिक्षणांनी 
मात्र सक्षम व जागृत समित्या निर्माण केल्या 
आहेत. 


रे 


3 


आरोग्यसब ब्नोकाशारितो देखरेख व 
नियोजन समित्यांनी नेमकं केलं काय ? 


बहुविध प्रयत्नांमधून स्थापन झालेल्या समित्यांना निश्चित कार्य सोपवली गेली. सुस्पष्ट कार्यप्रणालीमधून आरोग्यसेवांवर 
लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिया खालील प्रकारे कार्यरत झाली. 


॥ गाव समितीची कार्य 


अ. गाव आरोग्य रजिस्टर, आरोग्य कैलेंडर व आरोग्य कर्मचान्यांच्या कामाचा आढ़ावा घेणे. 

ब. गाव पातव्ठीवरील आरोग्यसेवांच्या परिस्थितीची माहिती गोव्ठा करून प्रगतीपत्रक तयार करणे. 

क. गाव पातव्ठीवर आरोग्य विषयक विविध उपक्रम राबवण्यासाठी पुढाकार घेणे. 

ड. प्रा.आ. केंद्र व ग्रामीण रुग्णालयाला भेटी देकन आरोग्य सेवांची माहिती घेणे. अधिकास्यांशी संवाद साधणे. 


मी प्राथमिक आरोग केंद्र देखेेख व नियोजन समिती 


आ. प्रा.आ. केंद्राला भेट देणे, माहिती संकलन त्याआधारे प्रगतीपत्रक तयार करून समस्या निराकरणासाठी 
पाठपुरावा करणे व जनसुनवाईचे आयोजन करणे. 

ब. देखरेखीतून पुढे आलेल्या मुद्यांच्या आधारे रुणण कल्याण समितीच्या नियोजनामध्ये सूचना करणे. 

क. प्रा.आ. केंद्र स्तरावर आरोग्य नियोजन आराखडा तयार करणे. 


जज तालुका / ग्रामीण रुग्णालय देखरेख व नियोजन समिती 


अ. ग्रामीण रुग्णालयाला भेट, माहिती संकलन व त्याआधारे प्रगतीपत्रक तयार करून समस्या निराकरणासाठी 
पाठपुरावा करणे व जनसुनवाईंचे आयोजन करणे. 

ब. रुग्ण कल्याण समितीच्या नियोजनामध्ये सूचना करणे. 

क. तालुका स्तरावर आरोग्य नियोजन आराखडा तयार करणे. 


४ ०2 जिल्हा/ जिल्हा रुग्णालय देखरेख व नियोजन समिती 


अ. आरोग्य सेवांसंदर्भात विविध स्तरांवरील विलंबित प्रश्नांवर चर्चा व ठोस निर्णय घेणे. 

ब. जनसुनवाईंमध्ये पेंनेलिस्ट म्हणून भूमिका बजावणे. 

क. सिव्हिल हॉस्पिटल/जिल्हा व उपजिल्हा रुग्णालयांना भेटी देकन आरोग्यसेबांचा आढावा घेणे. 
ड. जिल्हा पातव्ठीवरील नियोजनामध्ये सूचना करणे. 


आरोग्यसेवांबद्दल सर्वसामान्यांनी । द 
मत नोंदवायचं तरी कसं? 


'राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन'ने विविध टप्प्यावर कोणकोणत्या आरोग्यसेवा देण्यास आरोग्य यंत्रणा बांधील आहे हे जाहीर 
केलं. इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टंडर्डर्स (॥75) चा आराखडा बनवून आरोग्यसेवांच्या किमान दर्जाचे मानक निर्माण केले गेले. 
आरोग्य यंत्रणेने निश्चित कालमर्यादेत आरोग्यसेवांचा विशिष्ट दर्जा गाठला जाईल असं स्वतःवरच बंधन घालून घेतलं. 
उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुणणालय अशा विविध आरोग्य केंद्रामधून गाव, तालुका, जिल्हा स्तरावर अपेक्षित 
सेवांची हमीच सरकारने दिली. 


राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन'ने जनतेला आरोग्यसेवांची हमी तर दिली पण तशा सेवा मिव्ठतात अथवा नाही, कितपत 
वचनपूर्ती होते याबाबत जनमत घेणंही गरजेचं. तशी संधी लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेमधून निर्माण झाली. 


गावगप्पांमध्ये लोक शासकीय योजनांबद्दल बोलतात. पण अशी स्वैर मतं, शेरे-ताशेरे या स्वरूपातील मतमतांतराचा एखाद्या 
व्यापक उपक्रमात उपयोग नसतो. लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रियेने जममत आजमावण्याची आखीव रेखीव पद्धत 
विकसित केली. माहिती जमवण्यासाठी विशिष्ट टप्प्याबर विशिष्ट मुद्दे नश्चित करण्यात आले. 


जे देखरेख व नियोजनासाठी तीन प्रमुख क्षेत्र ठरली - 


शासनाने हमी दिलेल्या आरोग्य सेवांची उपलब्धता 
संसाधनांची उपलब्धता 
निधीचा विनियोग 


हे गावातील आरोग्यसेवांबाबत खालील मुद्यांच्या आधारे मत आजमावल गेल॑ - 


साथरोग नियंत्रणाच्या सेवा 

गरोदर स्त्रिया व बालकांना मिल्णान्या आरोग्यसेवा (प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीनंतरच्या सेवा तसंच 
लसीकरण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी) 

गावपातव्टीवर मिव्ठणारा औषधोपचार 

अंगणवाडीच्या सेवा 

प्राथमिक आरोग्य केंद्रातृन मिव्ठणान्या सेवांमधील नियमितता व दर्जा 

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनमधून गावस्तरावर उपलब्ध केलेल्या निर्धीचा विनियोग 
मातामृत्यू, बालमृत्यू तसंच आरोग्यसेवा नाकारल्या गेलेल्या घटनांचा ऊहापोह करणं 


ह | प्रा. आ. केंद्रातील सेवांबदल खालील मुद्यांच्या आधारे मत आजमावल गेल॑ - 


संसाधन : विजेची उपलब्धता, पाणी पुरवठा, संडासची सुविधा, प्रसूती कक्ष ([8007 70077), 
आंतररुग्ण विभाग व लबोरेटरीची अवस्था. 

सेवा : प्रसूतीसंबंधी सेवा-सुविधा व संदर्भ सेवा (रुगणवाहिकेची उपलब्धता) इत्यादी. 
मनुष्यबढ्णाची उपलब्धता : वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेविका, औषध वितरक, वाहनचालक इ. 
यांची उपलब्धता. 

अत्यावश्यक औषधांची उपलब्धता : राज्य सरकारने अत्यावश्यक औषधांच्या निर्धारित केलेल्या 
यादीनुसार आरोग्य केंद्रात ती औषध॑ पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असल्याची तपासणी. 

रुग्णांच्या मुलाखती : दवाखान्यातून सेवा घेतलेल्या रुग्णांशी वैद्यकीय कर्मचान्यांची वागणूक, 
सेवेचा दर्जा आणि अवैध पैशांची मागणी होते का, याबद्ल मत आजमावणी. 


0 


जनतेच्या समाधानाचं थर्मामीटर : 
आरोग्यसेवांचं प्रगतीपत्रक... 


सरापूर प्रा. आ. केंद्राच्या देखरेख व 

नियोजन समितीने पहिल्यांदा 

दवाखान्याचं प्रगतीपत्रक बनवलं तेव्हा 
परिस्थिती फारच वाईट होती. हा दवाखाना ५१ 
हजार लोकसंख्येसाठी सेवा देतो. केवव्ठ एकाच 
वैद्ययीय अधिकान्याकडून सेवा पुरवली 
जायची. ते डॉक्टरही वरचेवर आजारी असत. 
आम्ही देखरेख व नियोजन समिती 
सदस्यांसोबत प्रगतीपत्रक भरायला दवाखान्यात 
गेलो तेव्हा डॉक्टर दवाखान्यात नव्हते. देखरेख 
समितीचे अध्यक्ष व पंचायत समिती सदस्य श्री. 
विलास बोरगे यांनी डॉक्टरांना फोन केला. तो 
आठवडी बाजारचा दिवस होता. अनेक रुग्ण 


गावखेड्यातील लोकांनी शासकीय 
यंत्रणेचं मूल्यांकन करायचे तर त्यासाठी 
साधंसोप॑ परंतु प्रभावी माध्यम हवं. 
शाब्ठेमधील मुलांचं प्रगतीपत्रक हे तसं 
सर्वाच्या ओव्ठखीचं. आरोग्यसेवांचंही 
तसंच प्रगतीपत्रक तयार करण्यात आल. 
हे प्रगतीपत्रक गावात बैठका घेऊन भरलं 
जाऊ लागलं. पण गावातही स्तर 
असतात. गावातील मुख्य वस्तीत जशा 
सेवा मिव्ठतात तशा दलित किंवा दुर्गम 
वस्तीवर मिव्ठतीलच असं नाही. 
म्हणून मग गावात व बंचित घटकांच्या 
वस्तीवर स्वतंत्र बैठका घेऊन लोकांचा 


डॉक्टरांची वाट पाहत होते. 

डॉक्टर आल्यावर आम्ही त्यांना आधी रुग्ण 
तपासायला सांगितले. नंतर प्रगतीपत्रकावरील 
मुद्दे च्चेला घेतले. निधीच्या विनियोगाबद्ल 
प्रश्न विचारताच 'अकाउंटंट हजर नसल्याचे' 
सांगून डॉक्टरांनी चर्चा टाव्ठली. 

चर्चला सुरुवात करण्याआधी आम्ही 
दवाखान्यातः दाखल असलेल्या बाछंत 
स्त्रियांचया मुलाखती घेतल्या होत्या. त्यांनी 
दवाखान्यातील कर्मचारी उर्मट बागतात व 


अस्वच्छ शौचालय या समस्या सांगितल्या 
होत्या. ते प्रश्न आम्ही उपस्थित केले. 


दवाखान्याचं प्रगतीपत्रक 
बनवलं आणि 
घुसलुण सुरू झाली.... 


- राजेंद्र रणखांबे 

भोर तालुका समन्वयक, 
आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व 
नियोजन प्रकल्प (रचना संस्था), पुणे 


कौल आजमावला गेला, 


स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्त समन्वय घडवू 
लागले. त्यामु्ठे विविध स्तरावरील 
समिती सदस्यांमध्ये खुल्या चर्चा होऊन 
त्यातून प्रगतीपत्रकं भरली जाऊ लागली. 
प्रगतीपत्रकावर शेरे  नोंदवण्याआधी 
प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे डॉक्टर्स व इतर 
कर्मचाय्यांचा विचारही लोक जाणून घेऊ 
लागले. त्यानंतर प्रगतीपत्रकावर लाल, 
पिवव्ठा, हिरवा अशा तीन रंगांचे शेरे 
उमटवले जाऊ लागले. 
प्रगतीपत्रकाबरील विविध सेवांना 
मिव्ठालेल्या शेज्यांची सरासरी काढून 
'बाईट', 'समाधानकारक' किंवा 'चांगली 
परिस्थिती' असा निकाल काढला जाऊ 
लागला. 


आमच्यासोबत समिती सदस्य म्हणून तीन 
महिला होत्या. एक ग्रामपंचायतीच्या सरपंच 
आणि इतर दोधघी ग्रामपंचायत सदस्य. त्यांनी 
गरोदर महिलांचा रक्तदाब तपासला जात 
नसल्याची समस्या उपस्थित केली. डॉक्टरांची 
निवास व्यवस्था नव्हती त्यावरही आम्ही 
बोललो. एकूणच पहिलया फेरीत त्या 
दवाखान्यातील सेवांना देखरेख समितीने 
“गंभीर ' शेरा दिला. 


पुढच्या वेब्छी प्रगतीपत्रक भरताना तालुका 
वैद्यकीय अधिकान्यांनाही पाचारण केलं. 
प्रगतीपत्रकावरील आधीच्या शेज्यांचा आढावा 
घेतला. वैद्यकीय कर्मचान्यांना हे सर्व रूचत 
नव्हतं,. पण आम्ही अंतिमतः त्यांच्याच 
हिताबद्दल बोलत होतो. त्यामुठ्ठे आम्ही चर्चा 
पुढे नेली. कालांतराने आता तेथील 
कर्मचान्यांच्या वागणुकीत सुधारणा जाणवते. 
पूर्वी छापील केसपेपर नव्हते, ते आता उपलब्ध 
झालेत. औषधांचा पुरवठा सुधारला. आशा 
स्वयंसेविकांचं मानधन नियमित होऊ लागलं, 
पण दवाखान्यात सेकंड एम.ओ. पद रिक्त 
आहे. आम्ही ते पद भरलं जाव॑ यासाठी 
उपोषणाचा इशारा दिला. तात्पुरत्या स्वरूपात 
ती पोस्ट तातडीने भरलीही. ही सर्व घुसछण 
प्रगतीपत्रकाच्या निमित्ताने सुरू झाली. 


आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिया 


जनतेचा आरोग्य यंत्रणेमध्ये 
सक्रिय सहभाग घेण्यासाठी 
काही अभिनव मार्ग 


जनखनतराद 
जा हताः 
हाआआगगय सभा 
एरोग्य दिन 
श्री तश्यशारा 2वद्रडि 


अशी आरोग्यसेवांवर देखरेखीसाठी साधने-मार्ग विकसित होत गेले. 
आणि 


। बोलू लागले, आरोग्य समस्यांवर मार्ग शोधू ! 
आरोग्य यंत्रणा उत्तरदायी होऊ लागली 


आरोग्यसेवांवर 
देखरेखीची साधने 


शासकीय आरोग्यसेवांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांचा हस्तक्षेप, धाक व सहभाग प्रस्थापित करण्यासाठी लोकाधारित 


क देखरेख ही संकल्पना आहे. ही संकल्पना राबवताना तिची ध्येय्य गाठताना शास्त्रीय पायावर आधारित व सुबोध 
अशी साधनं विकसित होत गेली. 


आरोग्यसेवांचं प्रगतीपत्रक 


गाव, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालयाच्या सेवांच॑ लोकांमार्फत मूल्यांकन करणारं प्रगतीपत्रक हे देखरेखीचं 


महत्त्वाचं साधन. सहभागी संशोधन पद्धतीचा शास्त्रीय पाया व सर्वसामान्यांना मूल्यांकन करताना सोप॑ जाईल अशी 
चित्रमय पद्धत हे या साधनाचं वैशिष्ट्य. 


राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान 
सआपल्या जातात्तील :आरौजउ्य सेचांचे प्रजणतीपत्रकक 
पला आपण एकत्र येऊ, आपटया आरोज्य सेचांवर देखरेख ठेपू ! 


) ए. एन. एम. (नर्सबार्ड) 
3-/ यांच्याकडून मिठणाय्या सेवा 


दे 2] 


कर मिलणारा ३४383 हु सेवा ह _ सं है लटक, 
-्ऊ खा रा मल * अल 
< ( (7-0९ बारुंतपणात मिरूणाया सेवा 
2 गा 
।ििट। 


डे 

! ९ खापल्या णावाल आरोग्य, पोषण, पाणीं पुरवला ख्वच्छला सम्तीची सजल भेरठ 3 
रे 

५; आपण सगके मिन्दून गावाच्या आरोग्याचीं परिख्थिती सुधारू! 


का... | 
सध जनसुनवाई 


मार्च २०११ पर्यत आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व 
नियोजन प्रक्रियेत पाच जिल्ह्यांमध्ये एकूण १७० हून 
जास्त जनसुनवाई झाल्या. प्रा. आ. केंद्र, तालुका तसेच 
जिल्‍्हा व राज्य अशा विविध स्तरांवर जनसुनवाईंचं 
आयोजन झालं. जनसुनवाई म्हणजे एक प्रकारचा जनता 
दरबार. आरोग्यसेवा यंत्रणेतील अधिकारी, कर्मचारी 
यांनी लोकांनी उपस्थित केलेल्या समस्यांवर आपली बाजू 
जाहीरपणे मांडायची. कुठल्या उपाययोजना प्रत्यक्षात येणं 
शक्य आहे त्याची सर्वादेखत ग्वाही द्यायची. सन्‍्माननीय 
पत्रकार, वैद्यकोय क्षेत्राताल अनुभवी / तज्ज्ञ अथवा 
तत्सम मान्यवर व्यक्तीच्या पेनेलने आरोग्य यंत्रणा व लोक अशा दोन्ही बाजू ऐकून त्यावर मतप्रदर्शन करायचं असं 
जनसुनवाईचं स्वरूप. 

ठराविक तारखेला जाहीर केलेल्या जनसुनवाईपूर्वी माहितीच॑ संकलन करायचं व त्या ठोस माहितीच्या आधारे समस्या 
मांडायच्या अशा पद्धतीने जनसुनवाई झाल्या. सुरुवातीला जनसुनवाईमधून अनेक समस्या पुढे आल्या. वैद्यकोय 
कर्मचान्यांना आपण गुन्हेगाराप्रमाणे पिंजन्यात उभं केलं जातोय असं वाटू लागलं. काही ठिकाणी जनसुनवाईना वैद्यकीय 
अधिका-्यांनी तीत्र विरोधही दर्शबला. पण आपल्याच समस्या या प्रक्रियेतृन सुटताहेत हे कालांतराने त्यांच्याही लक्षात आले. 
लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेने जनसुनवाई हे माध्यम आता किमान पाच जिल्ह्यात तरी रूढ केले आहे, असं म्हणता येईल. 


जनसंवाद 


देखरेख प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात जनसुनवाईमधून 
सातत्याने केवढ्ठ समस्याच उपस्थित झाल्या. काही वेव्ठा 
आरोग्य कर्मचान्यांना लोकांची व वरिष्ठांचीही नाराजी सहन 
करावी लागली. समस्यांचं मूठ अनेकदा धोरणात्मक 
अडथब्ब्यांमध्ये असतं. स्थानिक पातव्शीवरील अधिकारी- 
कर्मचारी बन्याचदा हतबल असतात. त्यांच्या स्वतःच्या 
निवास, मूलभूत संसाधनं, सोयी सुविधांच्या समस्या 
रखडलेल्या असतात. हे लक्षात आल्यावर जनसंवाद हे साधन 
काही जिल्ह्यांमध्ये उदयास आलं. स्थानिक कार्यकर्त्यानी 
सामोपचाराने समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी हे जनसंवादाचं माध्यम विकसित केलं. 

आरोग्यसेवांशी निगडित समस्या तर मांडायच्याच, पण तत्पूर्वी उपस्थित केलेल्या समस्यांवरील उपाययोजना, झालेली 
कार्यवाही याची चर्चा घडबणं हे जनसंवादाचं स्वरूप. समस्यांवर वितंडवाद करण्यापेक्षा त्या सोडविण्याची, पाठपुरावा 
करण्याची भूमिका जनसंवादाद्वारे स्वीकारली गेली. 


_._._......_........../:५ ५ ममनकशश्श््।ि 
लिंक आरोग्य जागृती दिवस 


ठाणे जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील गावांमध्ये एक प्रक्रिया घडवली गेली. गावात एका ठराविक दिवशी सर्वानी जमायचं | 
गावस्तरावर आरोग्यसेवा पोहोचविणारे आरोग्य कर्मचारी म्हणजे पुरुष व स्त्री आरोग्य सेवक यांनाही निमंत्रित करायचं. का 
आरोग्य कर्मचाय्यांनी जमलेल्या लोकांना आरोग्यसेवांसंबंधीची त्यांची कामं, जबाबदाज्या समजावून द्यायच्या. मग सर्वा 
मिवठन गावात कोठे काय आरोग्य समस्या आहेत आणि आरोग्य कर्मचान्यांनी त्यावर काय उपाययोजना कराव्यात, 
गयक चांद कोएते सहकार्य अपेक्षित आहे यावर चर्चा करायची. निर्णय घ्यायचे. आणि विशेष म्हणजे ह्या जागृती दिवसाची 
सुरुवात सर्वानी श्रमदान करून गावाभोवतालचा परिसर स्वच्छ करणं, घाण पाण्याची डबकी हट इ., काम करून 
व्हायची. 'आरोग्य जागृती दिवस' उपक्रमातून लोक आणि आरोग्य कर्मचारी एकाच हेतूने परस्परांना जोडले गेले. 
कर्मचाय्यांचं काम लोकांना आपलं वाटू लागलं. 

यातूनच मुरबाड तालुक्यात आरोग्य जागृती दिवस या उपक्रमाचं एक वेगढ्ठं स्वरूप पुढे आलं. ठराविक दिवशी गावातील 
लोकांनी अंगणवाडीमध्ये जमायचं. सर्वादेखत अंगणवाडीचं रजिस्टर 
तपासायचं. त्यातील नोंदी व प्रत्यक्ष अंगणवाडीतील मुलांच्या वजनांची 
पडताछठणी करायची, अंगणवाडीतून किती गरोदर महिलांना, कुपोषित 
बालकांना, किशोरबयीन मुलींना पोषक आहार दिला जातोय याची 
पडताठणी करायची, अशी काम॑ं सामूहिकपणे केल्याने गावकय्यांना 
गरोदर महिलांच्या तपासण्या, पोषक आहार, कुपोषित बालकांसाठीच्या 
सेवा यांच॑ महत्त्व पटलं. आणि ते गावस्तरावरील आरोग्यसेवांबइल 
जास्त सजग राहू लागले, असं स्थानिक कार्यकते नोंदवतात. 


प्रसिद्धी माध्यमांचा अवलंब 


पत्रकारांना उपलब्ध झालेल्या माहितीवरच बातम्या प्रसारित केल्या जातात. 
लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेतून नेमकी, ठोस माहिती मिव्ठते हे पत्रकारांना 
समजल्यावर ते देखरेख प्रक्रिया राबवणाज्या कार्यकरत्याँकडून माहिती मागव्‌ 
लागले. आणि आरोग्य समस्‍्यांना प्रसिद्धीमाध्यमांचं व्यासपीठ मिव्ठालं. 
शासकोय रुग्णालयातील औषधांचा साठा, स्थानिक वैद्यकीय सुविधांचा 
अभाव, गैरसोयी यांना वर्तमानपत्रातून प्रसिद्धी मिव्ठाल्याने त्या समस्या 
सुटण्यास थोडी का होईना मदत होऊ लागली. वर्तमानपत्रे व वृत्तवाहिन्या अशा 
दोन्ही प्रमुख प्रसिद्धी माध्यमांचा उपयोग आरोग्य समस्या सोडविण्यासाठी किंवा 
समस्यांना वाचा देण्यासाठी प्रभावीपणे केला गेला. 


लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेने 'दबंडी' हे आपलं त्रैमासिकही सुरू केलं. 
देशभरात लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेचं असं हे एकमेव नियतकालिक ठरलं. 
आरोग्य समस्यांचा वेध घेत असतानाच, आरोग्य यंत्रणेत उत्तम काम करणान्या अधिकारी-कर्मचास्यांच्या कामाचा यथोचित 
आदर दवंडीमधून होत आहे. त्यामुत्ठे सर्वसामान्य नागरिकांपासून वैद्यकीय अधिकारी वर्गही या त्रैमासिकाची आवर्जून नोंद 
घेतो. ज्या जिल्ह्यांमध्ये लोकाधारित देखरेख प्रक्रिया राबवली जात नाही, तेथील वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचारी देखील दवंडी 
या त्रैमासिकाची मागणी करत असतात. अल्पावधित आरोग्य कार्यकर्त्यामध्ये दवंडी लोकप्रिय झालं आहे. 


याशिवाय आरोग्य हक्‍्कांसंबंधी माहिती देणारी भित्तिपत्रकं, पुस्तिका, पोस्टर प्रदर्शन ही देखील लोकाधारित देखरेखीसाठी 
नेमकी माहिती पुरवणारी व पर्यायाने देखरेखीचीच साधन निर्माण झाली आहेत. 


'आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिये'साठी निवडले गेले.. पाच जिल्हे ! 


; , नंदुरबार, अमरावती, उस्मानाबाद, पुणे 


5० 5 


बेगवेगव्व्या पार्श्वभूमीचे पाच जिल्हे. काही आदिवासीबहुल, काही ग्रामीण पार्श्वभूमीचे. 
प्रत्येक जिल्ह्याची भौगोलिक, सामाजिक वैशिष्टे निरनिराब्टी 
अशा पाच जिल्ह्यात एकच प्रक्रिया घडली. 
या प्रक्रियेने वेध घेतला एका समान उद्दिष्टाचा... आरोग्यसेवा सुधारण्याचा ! 
जिल्ह्या-जिल्ह्यातील दृष्टी निराव्गी अनुभव एकच - 


'आरोग्यसेवांमध्ये धिम्यागतीने, पण दमदार सुधारणा | 


रे 


म्मा नव॒ विकास निर्देशांकात 
नंदुरबारचा नंबर खूप 


खालचा. बहुसंख्येने अल्पभूधारक, 
शेतमजूर आदिवासीचा हा जिल्हा. या 
जिल्ह्मातील लोकांना आजारपणात 
सरकारी दवाखान्यांचाच मोठा आधार 
आहे. पण सरकारी दवाखान्यांबद्दलचे 
गैरसमज, तेथील सेवांची कमतरता 
यामुत्ठे इथला गरीब वर्गही नाईलाजाने 
झोला छाप डॉक्टरांकडे बठतो. आणि 
नाडला जातो. 


जिल्ह्यातील बरीच लोकवस्ती दुर्गम 
पहाडात राहते. पक्‍कक्‍या सडकेपर्यत 
येण्यासाठी पहाडातील लोकांना कमीत 
कमी १० कि.मी.ची पायपीट करावी 
लागते. ज्यांना दवाखान्यापर्यत यायला 
एवढे कष्ट पडतात त्यांच्यापर्यत 
पोहोचण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा काही 
कष्ट घेत असेल का? अर्थात 


आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिया 


घडली लाख 


फ््फ्ज्फ 


मोलाची गोष्ट | 


नंदुरबारमधील आरोग्य कर्मचारी 
प्रतिकूल परिस्थितीत काम करतात 
हेही तितकंच खरं। पण एरवी लोक 
आपल्या काबाडकष्टात मग्न आणि 
सरकारी आरोग्यसेवा आपली 'उद्दिष्ट' 
गाठण्यात बिझ्ी, अशीच इथली 
अवस्था. 


पण लोकाधारित देखरेख प्रकल्प सुरू 
झाल्यानंतर काही तालुक्यातून का 
होईना आरोग्यसेवेमध्ये हलचल जाणवू 
लागली. सुरुवातीला लोक या 
प्रक्रियेबहल साशंक होते. पहिल्या 
खेपेला गावपातव्डीवर रिपोर्ट कार्ड 
भरण्याची प्रक्रिया झाली, तेव्हा 
लोकांनी फारशा तक्रारी नोंदवल्या 
नव्हत्या. पण रिपोर्ट कार्डमधील 
माहितीच्या आधारावर जनसुनवाई 
झाल्या. आपण दिलेल्या माहितीचा 
वापर जाहीर  चर्चसाठी होतोय, 
समस्यांचा पाठपुरावा केला जातोय, 
याचा अनुभव आल्याने लोकांमध्येही 
हुरूप आला असावा. त्यामुठेच 
कदाचित दुसन्‍्या खेपेला रिपोर्ट कार्ड 
भरली गेली, तेव्हा लोकांनी पहिल्या 

खेपेपेक्षा जास्त प्रमाणात 'वाईट ' हा 
शेरा नोंदबला. लोक हिरिरीने 


आरोग्य समस्या मांडू लागले. 


पण समस्या जाहीररित्या मांडण्याच्या 
पद्धतीमुठे  स्थानिक डॉक्टरांच्या 
संघटनेचा गैरसमज झाला. प्रश्न 
विचारलं जाणं - उत्तरं द्यावी लागणं ही 
बाब डॉक्टरांना आवडली नाही. 
वास्तविक आरोग्यसेवा सुधाराव्यात, 
लोकांनीच त्यामध्ये बदल घडवून 
आणावा ही आमची भूमिका होती. 
कालांतराने डॉक्टरांचा विरोध 
मावव्ठलला. शहाणा प्रा. आ. केंद्राचे 
वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दाणी यांनी तर 
आवर्जून आपल्या आरोग्य 
केंद्राअंतर्गत ही प्रक्रिया राबवण्याचा 
आग्रह धरला. 


लोकाधारित देखरेखीमुल्ठे काय साध्य 
केलं हे नोंदबायचं झाल्यास, आमच्या 
भागातील पिंप्राणी, चिरडे, लंगडी, 
घोटाव्गी या दुर्गम खेड््यांवर पूर्वी 
लसीकरणही होत नव्हतं, ते होऊ 
लागलं. अनेक रिक्त पदं भरली गेली. 
रामपूर, कन्साई, कुडावद, चान्दसैली, 
वडगाबव या गावांमध्ये झोला छाप व 
काही खासगी डॉक्टरांचे छोटे छोटे 
दवाखाने होते. ते आता बंद पडण्याच्या 
मार्गावर आहेत. कारण लोकांमध्ये 
शासकोय आरोग्यसेवांबदल जाग्ृती 
आली आहे. लोक आवर्जून सरकारी 
दवाखान्यात जाऊ लागलेत. देखरेख 
प्रक्रिया राबबली जाणाज्या कुसुमवाडा 
प्रा. आ. केंद्राची ओ.पी.डी. २००८ 


साली महिन्याला साधारणतः ९०० होती 
या प्रा. आ. केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी 
डॉ. राजेश पाटील हे खूपच कार्यक्षम 
आहेत. त्यामुत्ठे तेथून सेवा घेणान्यांचं 
प्रमाण जास्त असणं स्वाभाविक देखील 
आहे. पण २००९ भध्ये या प्रा. आ. 
केंद्राची ओ.पी.डी. १००० वर पोहोचली, 
व २०१० मध्ये साधारणतः १३०० ते 
१८०० पर्यत हा आकडा वाढला. याचा 
अर्थ सक्षम वैद्यकोय अधिकास्यांना 
जागृत लोकांचा पाठिबा मिवठाला असं 
म्हणता येईल. 


आम्ही वाघर्ड व कुसुमवाडा या प्रा. आ. 
केंद्राच्या संदर्भसेवांच्या नोंदी पाहिल्‍्या. 
तीन महिन्याच्या काव्ठात वाघर्ड प्रा. आ. 
केंद्रातून ३४ रुग्णांना संदर्भ सेवा तर 
कुसुमवाडा प्रा.आ. केंद्रातून २१ रुग्णांना 
संदर्भसेवा मिव्ठाली होती. एका प्रा.आ. 
केंद्रातून वर्षाला आता साधारणपणे १०० 
तरी रुग्णांना संदर्भसेवा मिठतेय, असं 
म्हणता येईल. पूर्वी रुग्णवाहिका 
मिव्ठायची, पण डिझेलसाठी ६०० ते 
९०० रु. लोकांना खर्च कराबे लागायचे. 
आता एन.आर.एच.एम्‌. मधून रुग्ण 
कल्याण समितीला निधी आला. या 
निधीचा विनियोग होतो की नाही, हे 
पाहणारी देखरेख प्रक्रिया सुरू झाली. 
त्यामुठे मोफत संदर्भ सेवा मिव्ठालेल्या 
लोकांचं प्रमाण वाढलंय, असं म्हणायला 
भरपूर वाव आहे. वर्षाला एका प्रा.आ. 
केंद्राच्या सरासरी १०० संदर्भ सेवा 
धरल्या तरी डिझेलखर्च विचारात घेता 
प्रत्येक प्रा. आ. केंद्राच्या कार्यक्षेत्रातील 
लोकांचे ६० ते ९०,००० रु. बाचू 
लागलेत. देखारेखा प्रक्रियेच्या 
पार्श्रभूमीजर घडलेली ही एक 
लाखमोलाची गोष्ट आहे. 


« प्राथमिक आरोग्य केंद्र : १८ प्रा.आ. केंद्र, 
(तेलखेडी, मांडबी, सोन, आडगाव, पाडव्ठ्दा, 
सुलवाडा, सोमवल, वाल्हेरी, प्रतापपूर, मोरांबा, 
होराफव्ठी, खापर, बिलगाव, चुलवड, रोशमात्ठ, 
कुसुमवाडा, शहाणा, वाघर्ड) 


हक. जिल्हात औषधांचा साठा फलकावर लावण्यास सुरुवात. यामुव्ठे शासकोय 
दवाखान्यात किती व कोणती औषधं आहेत हे कुणालाही समजू शकतं. 


ओहवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राला स्पेशल केस म्हणून जमीन मंजूर. प्राथमिक 
आरोग्य केंद्राचं बांधकाम सुरू. 


रुग्णांना औषधं दवाखान्यातच मिव्ठतात. तुटबडा असलेल्या औषधांची खरेदी 
रुग्ण कल्याण समितीच्या निधीमधून. 


नर्सबाई व एम.पी.डब्ल्यू. यांच्या मार्फत गावपातव्ठीच्या आरोग्यसेवांमध्ये 
नियमितता आली व लसीकरणाचं प्रमाण वाढलं. 


धडगाव तालुक्यात बंद असलेलं बिजरी उपकेंद्र देखरेख प्रक्रियेच्या दबावामुत्टे 
कार्यक्षमपणे सेवा देऊ लागलं. 


है 


रा 


व्घाट दोन कारणांनी चर्चेत 

असतो. एक, इथला व्याप्रप्रकल्प 
आणि दोन, इथले बालमृत्यू, मातामृत्यू 
आणि कुपोषण. मेव्ठघाट म्हणजे ३२० 
गावांचा समुच्चय. साधारणतः तीन 
लाखाची लोकवस्ती. महाराष्ट्र व 
मध्यप्रदेशच्या सीमाभागावर वसणान्या 
मुख्यतः कोरकू आदिवार्सीची ही भूमी. 
आदिवासी म्हटलं, की ते अस्वच्छ 
असतील, दारुड़े असतील असा समज 
आहे. आदिवासीबद्दलचे हे समज अत्यंत 
बाव्यबोध आहेत. सण उत्सवाशिवाय 
इथला आदिवासी फारसा दारू पित नाही. 
रोजचे कष्ट त्यांना दारू पिण्याची सबडही 
देत नाहीत. आणि परवडतही नाही. साथ 
शी व शू साठी, बकस्या चारण्यासाठी, 
पाण्यासाठी इथल्या माणसांना रोज ४-५ 
कि.मी. चालावं लागतं. 
इथली शेती किफायतशीर नाही. कारण 
जंगली जनावरं २५ टकक्‍के पिकांची 
नासाडी करतात. शेतीमधून भागत नाही 
म्हणून विस्थापन. १९७२ साली 
व्याप्रप्रफल्प जाहीर झाला. तेव्हापासून 
इथले लोक बविस्थापनाच्या सावटात 


आहेत. पुनर्वसनाचं नाव नाही. आणि 


'तुम्ही केव्हातरी विस्थापित होणारच' या 
टुमण्यामुठे मूलभूत सुविधा नाहीत. 
मूलभूत सुविधा नाहीत म्हणजे 2 म्हणजे 


वाघाचे पंजे. रस्त्यांचं डांबबीकरण केलं 


तर त्यावर वाघाचे पंजे उमटत नाहीत. 
त्यामुल्ठ वाघांचा माग काढता येत नाही. 
म्हणून रस्ते नाहीत. बीज नाही. जेमतेम 
गाडीची चाक॑ फिरू शकतील अशा वाटा. 
त्यावरून गरोदर बाईला दवाखान्यात 
आणायची तर रस्त्यातच बाछंतपणाची 
भीती. त्यामुठं सरकारी दवाखान्याचं 
महत्व फारसं कुणाला वाटण्याची 


आता वाजत 


नाहीत बारा | 


शकक्‍यता कमीच. सरकारी आरोग्य यंत्रणा 
'दवाखान्यात येत नाहीत' म्हणून लोकांना 
दोष देणारी. दुपारचे बारा वाजले की, 
दवाखान्याचं शटर ओढलं जायचं. 
दवाखाना बंद. या पार्श्वभूमीवर 
लोकाधारित देखरेख प्रकल्प सुरू 
झाला. 


या प्रकल्पातून आमच्या समजेत खूप भर 
पडली. प्रकल्पापूर्वी आम्ही मेठघाटात 
बालरोगतज्ज्ञ, प्रसूतीतज्ज्ञ असाबेत, 
अंगणवाडी सेवा सुधाराव्यात या मागण्या 
करायचो. मागण्या करताना आम्ही 
कुणीतरी “बाहेरचे' असायचो. पण 
प्रकल्पामुठठे आम्हाला आरोग्य यंत्रणेत 
सनदशोर एंट्री मिठाली  तन्‍तन 
डॉक्टरांशिवाय फार्मासिस्ट, औषध॑, 
आरोग्य सेविका, त्यांच्या गावभेटी यांचा 
आम्ही आग्रह धरू लागलो. नेमके बदल 
सुचवू लागलो. सुरुवातीला आरोग्य 
कर्मचाय्यांचा विरोध होता. 


फ््स्ज़ 


एका गावातील जनसुनवाईमध्ये 
एमपीडब्ल्यूने त्याच्या विरोधात तक्रार 
करू नये म्हणून काही लोकांना दारू 
पाजली. पण त्याने दारू पाजलेल्या 
लोकांव्यतिरिक्त खूप जास्त लोक 
जनसुनवाईत आले, त्यामुल्ठे इतरांनी 
तक्रारी मांडल्याच. अशा मजेदार घटना 
घडू लागल्या. पुढे आरोग्य कर्मचान्यांना 
आमचा विश्वास वाटू लागला. 
मेव्ठघाटातून बदल्या करवून घेणं हा एक 
आमच्याकडील मोठा गोरख 

धंदा, एक जिल्हा आरोग्य 

अधिकारी बदल्यांसाठी & 5 
कर्मचान्यांकड़ून पैसे प 
मागायचे. त्या भ्रष्ट 
आरोग्य अधिकाज्याची 
तक्रार आरोग्य 
कमाचाच्यानी 
आमाच्याक डे 
केली. पुराबे 


दिले. आम्ही ते पुरावे बरच्या 
अधिकान्यांकडे सादर केले. अँटी 
करप्शनची चौकशी झाली. पण अंटी 
करप्शनवालेदेखील मँनेज केल्याचं 
आढव्ठलं. पण आम्ही मुद्दा लावून धरला. 
राज्यस्तराच्या जनसुनवाईमध्ये मुख्य सचिव, 
न्यायाधीश यांच्यासमोर प्रश्न मांडला. शेवटी 
त्या भ्रष्ट अधिकान्याची बदली झाली. 
स्थानिक आरोग्य कर्मचारी आणि स्वयंसेवी 
संस्था यांच्यात एक विश्वासाचं नातं निर्माण 
झालं. लोकही हिरिरीने प्रश्न मांडू लागले. 
आरोग्य यंत्रणा पारदर्शी होऊ लागली. 
त्यामुठे लोकांचा सरकारी दवाखान्यांकडील 
ओघही वाढला. स्थानिक पातव्ीवर 
सुटण्यासारख्या समस्या तातडीने निकाली 
निघू लागल्या. 

पण धोरणात्मक प्रश्न मात्र अजूनही सुटलेले 
नाहीत. वैद्यकीय अधिकारी पाच-दहा 
लाखाचा दंड भरून रूरल पोस्टिंगमधून 
स्वतःची सुटका करून घेतात. डॉक्टरांनी 
पैसे फेकूृन स्वतःची सोय पाहिली, तर 


बदलाच्या काही ठव्ठक खुणा 


« तालुके : ५ तालुके : धारणी, चिखलदरा, 
अचलपूर, चांदुरबाजार, अंजनगाव 


« गाव : एकृण ९० गावं 

« प्राथमिक आरोग्य केंद्र : १८ प्रा.आ. केंद्र 
(धुठघाट - रेलवे, हरिसाल, सादरावाडी, 
बिजुधावडी, कव्ठमखर, बैरागड, सलोना, 
टेब्रुसोंडा, सेमाडोह, पत्रोट, येसुर्णा, धामणगाव 
गढी, ब्राह्मगबाडा थडी, आसेगाव पुर्णा, 
करसगाव, कोकर्डा, सातेगाव, कापूस तब्ठणी) 


आदिवार्सीनी कुणाकडे पहायचं?7 
मे्घाटमध्ये वैद्यकीय अधिकान्यांना ११ 
महिन्यांच्या तात्पुरत्या करारावर नियुक्त केल॑ 
जातं. कायम सेवेत का घेत नाहीत? 
मेव्ठघाटसाठी विशेष अतिरिक्त आरोग्य 
अधिकान्याची तरतृद झाली, पण त्यांना 
कार्यालय नाही. विशेष अधिकार नाहीत. हे 
धोरणात्मक प्रश्न अजून सुटलेले नसले तरी, 
एक मात्र आहे, आता सरकारी दवाखान्याचं 
शटर दुपारी बारा वाजता बंद केलं जात 


नाही. चोवीस तास कुणी ना कुणी 
दवाखान्यात असतं. यामुठे दवाखान्यात 
आलेले लोक सेवा न घेता माघारी जात 
नाहीत. पूर्वी आरोग्यसेवांचे पुरते बारा 
वबाजले होते. आता दवाखान्याच्या 
घड्याव्वयात सुटीचे बारा वाजत नाहीत. 
दवाखाने रुग्णांसाठा सताड उघडे 
आढव्ठतात. 


ब बिहाली प्रा. आ. केंद्रांतगत झालेल्या जनसुनवाईमु्ठे बंद असलेलं उपकेंद्र त्वरित सुरू झालं. 


ओऔषधोपचारासाटी गेल्यावर डॉक्टर किंवा औषधं॑ नसल्याने रुगण परत पाठवले जायचे. आता देखरेख प्रक्रियेमुल्ठे तिथे 
वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित असतात व रुग्णांना औषधोपचारही मिव्ठतोय. 


१२ 


तरी जिल्ह्यात दुर्गम डोंगराव्ठ 

वाड्या वस्त्यात राहणान्या 
आदिवार्सीची संख्याही कमी नाही. 
श्रीमंत वर्ग जरी पुणे जिल्ह्यात मुबलक 
असला तरी गरीब वर्गही आहेच. 
येथील ग्रामीण जनता खासगी 
दवाखान्यांमध्ये खिशात नोटा आहेत 
म्हणून जाते असे नसून नाईलाजास्तव 
जाते. याला कारण ग्रामीण भागातील 
सरकारी दवाखान्यातील सोयी- 
सुविधांची कमतरता. परिणामी 
कर्मचाय्यांमध्ये सेवा देण्याबदलची 
उदासीनता. अशा परिस्थितीत सरकारी 
आरोग्यसेवा आपला हक्‍्क आहोे, त्या 
सेवांचा लाभ घेतलाच पाहिजे, त्यावर 
देखरेखही केली पाहिजे या संकल्पनेवर 
ग्रामस्थांमध्ये विश्वास निर्माण 


पु णे हा विकसित जिल्‍्हा असला 


करण्यासाठी बरेच प्रयत्न कराबे 
लागले. 


सहकायाने 
साधतं साध्य 


देखरेख प्रक्रियेत सामील होण्यासंबंधी 
पंचायतराज सदस्यांनकडूनही सहकार्य 
मिवठ्ठत नव्हतं. दुसरीकडे शासकोय 
कर्मचाय्यांना ही प्रक्रिया अपमानास्पद 
वाटत होती. एका उच्च अधिकास्याने 
'आमच्या पदवीधर कारकुनाला चार 
ओछ्ठी नीट लिहिता येत नाहीत, तर 
तुमचे अशिक्षित कार्यकर्ते वैद्यकीय 
अधिकान्यांजर काय देखरेख 
करणार 7' असा प्रश्न विचारला होता. 
पण मुव्ठातच या प्रक्रियेतील देखरेख 
शब्दाचा इथे शब्दशः अर्थ अभिप्रेत 
नसून ग्रामस्थांना वैद्यकीय सेवा देणं हे 
शासनाचं उत्तरदायित्व आहे व ती सेवा 
योग्य रितीने मिव्ठते की नाही हे 
ग्रामस्थच योग्यरितीने सांगू शकतात. 
तसं होत नसल्यास त्याबहल प्रश्न 
विचारून अधिकाय्यांशी संवाद साधणं 
हा या प्रक्रियेचा मुख्य गाभा आहे. 
सुरुवातीला विरोध झाला तरी थोड्या 
अवधीत शासकीय यंत्रणेचा विरोध 
कमी झाला. हेही इथे नोंदबायला हवं. 


काही गावातील ए.एन.एम.च्या 
गावभेटींच्या जेठा गावातील 
लोकांबरोबर चर्चेतून ठरल्या. तर 
परिंचे प्रा. आ. केंद्रातील नर्स 'गाव 
समितीतील लोकांनी जुलाबाचे रुग्ण 
गावात आहेत याबद्दल माहिती 
दिल्यामुठे ताबडतोब उपाययोजना 

करू शकली' हे अभिमानाने सांगू 
लागली.. बेल्हा प्रा. आ. 


केंद्राताल मुख्य परिचारिकेला निवास 
व शौचालयाची व्यवस्था नसल्यामुव्ठे 
रपरप पावसातही बाहेर जावं लागायचं. 
तिची समस्या उपस्थित केल्यानंतर 
सहा महिन्यात तिच्या राहत्या ठिकाणी 
गटविकास विकास अधिकाय्यांच्या 
पुढाकाराने शौचालय बांधून देण्यात 
आलं. 


प्रक्रियेने जिल्द्यात खरा जोर धरला तो 
पहिल्या जनसुनवाईनंतर. या 
जनसुनवाईत रुग्णांना औषधं लिहून 
दिली जाण्याच्या मुद्यावर चर्चा झाली. 
त्यानंतर औषध॑ं लिहून देणं बंद झालं. 
एक उपकेंद्र उद्घाटनाअभावी बंद होत॑ 
ते पुढान्यांच्या हस्ते उद्घाटन न 
करताच सुरू करण्यात आलं, 
ग्रामस्थांना आएपलोे प्रश्न 
अधिकान्यांसमोर उभं राहून मांडता 
आले. त्यामध्ये औषधोपचारांसाठी 
घेतलेल्या पैशांची, नाकारलेल्या 
सेवांची परिस्थिती मांडण्यात आली. 


विविध प्रश्नांवर चर्चा होऊन सासवड 
ग्रामीण रुग्णालयातील कर्मचान्यांच्या 
कामाची स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी 
झाली. वेल्हे ग्रामीण रुग्णालयाच्या 
पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यात आला. 
अशा गोरष्टीमुठ् ग्रामस्थांचा या प्रक्रियेत 
सक्रिय सहभाग तर वाढलाच परंतु 
पंचायत समिती सदस्यांचाही सहभाग 
हन्टूहव्दू वाढू लागला. बेलसर प्रा. आ. 
केंद्राच॑ काम जागेअभावी भाड्याच्या 
एका खोलीत चालू होतं. नवनिर्वाचित 
सरपंच श्री. निलेश जगताप यांनी 
अनेक वर्ष भिजत पडलेल्या या प्रश्नात 
लक्ष घालून तो सोडवला. इतर 


तालुक्यातूनही पंचायत समितीच्या 
सदस्यांच्या पुढाकाराने अनेक प्रश्न मार्गी 
लागले. उदा. भोंगवली येथील सारोव्ठा 
उपकेंद्रासाठी सरपंचांनी जागा बक्षिसपत्र 
करण्याचा निर्णय गाव समितीमध्ये घेतला. 
न्हावी उपकेंद्रासाठी ग्रामपंचायतीकडून 


सौर दिवा बसविण्याबदल आश्वासन 
देण्यात आलं. इंगव्गून येथील सोनावत्ढे 
उपकेंद्राच्या जागेचा प्रश्नही ग्रामस्थांच्या 
मदतीने सोडवण्यात आला. जिल्हा 
परिषदेचे (आरोग्य विभाग) सभापती श्री. 
संभाजी होठकर व वेल्हे तालुक्याचे 


होऊन त्यासाठी शासकीय निधी उपलब्ध झाला., 


« तालुके : ६ तालुके : वेल्हे, पुरंदर, 
खेड, दौंड, भोर, जुन्नर 


« गाव : एकृण ९० गावं 


« प्राथमिक आरोग्य केंद्र : १८ 

प्रा.आ. केंद्र : बेल्हे, पानशेत, 
पासली, माठशिरस, बेलसर, 
परिंचे, , कड्स, वाडा, खेड, 
केडगाव, नांदगाव, वरवंड, 
भोंगवली, नसरापूर, जोगवडी, 
आपटाले, येणेरे, इंगव्ठरून 


उपसभापती डॉ. मांगडे यांच्या प्रयत्नातृन 
भट्टी, कुरण खु. व कोदापूर येथील 
उपकेंद्रांच्या दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर 
झाला. जोगवडी येथील भुतोंडे 
उपकेंद्रासाठी तरंगता दवाखाना मंजूर 
झाला. अनेक वर्ष ग्रामस्थ मागणी करत 
असलेल्या पानशेत सबयुनिटला प्रा. आ. 
केंद्राचा दर्जा देण्यात आला. जुन्नर येथील 
आपटाब्ठे व इंगठण येथील प्रा. आ. 
केंद्रात सूचना पेटी लावण्यात येईल असं 
निवेदन तेथील जिल्हापरिषद सदस्य श्री. 
भाऊसाहेब देवाडे यांनी जनसुनवाईत 
केलं. अशी सूचना पेटी इतर तालुक्यातही 
ठेवण्यात यावी अशी मागणी जिल्हा 
जनसुनवाईतही ग्रामस्थांनी केली. 


ग्रामस्थ, पंचायत समिती सदस्य व 
शासकीय कर्मचारी यांच्यात वाढीस 
लागलेली ही सहकार्याची भावना हे 
लोकाधारित देखरेख प्रकल्पाचं खूप मोठं 
यश आहे असं म्हणायला हरकत नाही. 

७ 


हज 


९६ 


. लोक तर सरसावले ा 
आता बारी आरोग्य यंत्रणेची.. 


णे जिलल्‍्हा आदिवासी बहुल 
ठा असला तरी तो मुंबई व 
मुंबईच्या उपनगरांशी जोडलेला आहे. 
जिल्हाचा काही भाग अतिशय 
डोंगरालछ-दुर्गम, आदिवासी, जंगलाचे 
पट्टे असलेला. मोखाडा, डहाणू, 
पालघर , शहापूर, मुरबाड या भागातील 
लोकसंख्या विरछ. दुसन्या शहरी 
भागात दाटीवाटीच्या वस्त्या. एकाच 
जिल्द्यात विकास आणि लोकांच्या 
राहणीमान, व्यवसाय या सर्व 
पातव्ठयांबर विषमता आढव्टते, 
आरोग्यसेवांमध्येही ही विषमता 
प्रतिबिंबित होते. शहरी भागात जास्त 
प्रमाणात खासगी सेवा उपलब्ध आहे. 
तेथील गरिबांना किमान कमी 
क्वालिफाईड डॉक्टरांकड़ून सेवा 
मित्ठते तरी. पण ग्रामीण भागात बोगस 
डॉक्टर्सच सेवा देताना आढव्ठतील. 
अशा ठिकाणी शासकीय आरोग्यसेवा 
बहुमूल्य ठरते, गरिबांना भरवशाची 
सेवा शासकोय आरोग्य यंत्रणेकडूनच 
मिलद्दू शकते. पण अशाच ठिकाणी 
नेमकी शासकीय आरोग्यसेवांची 
गानागा आढ्कतो,. कारण 
दव्ठणवव्ठणाच्या साधनांचा अभाव. 
लोकांना रस्ते-गाड्यांच्या कमतरतेमुद्ं 


दवाखान्यांपर्यत पोहोचता येत नाही. 


म्हणून आरोग्य यंत्रणेनेच त्यांच्यापर्यत 
पोहोचायला हवं. यादृष्टीने आऊटरीच 
सेवा अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. 
देखरेख सुरू व्हायच्या आधी ही 
आऊटरीच सेवा कमजोर होती. 
गाव/पाड्यावर जाऊन सेवा देण्यात 
कर्मचाय्यांना रस नव्हता. त्यांच्याही 
अडचणी होत्या. अधिकारी ब 


कर्मचास्यांना काम करताना हुरूप, 
प्रोत्साहन देणारं वातावरण नब्हतं. 
लोक विचारत नब्हते, त्यामुठे कोणत॑ 
दडपणही नव्हतं. 


दुसरीकडे एकूणच आरोग्यसेवा मिव्ठणं 
हा आपला हक्‍क आहे, आऊटरीच 
सेवा मिव्ठायला हव्यात अशी लोकांची 
मागणीहो नाव्हती., तसंच 
आरोग्यसेवांवर लक्ष ठेवावं अशी 
जाणीव आणि गरजही लोकांना वाटत 
नव्हती. 


जिल्ह्यातील काही तालुके अनुसूचित 
क्षेत्रामध्ये येतात. त्यामुव्ठे आरोग्यसेवा, 
पाणी पुरवठा, रेशनिंग, एकात्मिक बाल 
विकास योजना यासाठी आदिवासी 
विकास खात्याकडून विशेष निधीची 
तरतूद आहे. पण राजकीय परिस्थिती 
अशी की, आदिवार्सीच्या विकासाचा 
निधी त्यांच्यापर्यत पोचतच नाही. 
आरोग्य खातंही याला अपवाद नाही, 
आदिवासी भागात काम करतात म्हणून 
अधिकारी जब ॒  कर्मचान्यांना 
पगाराव्यतिरिक्त जादा भत्ता, इतर 
जिल्ह्यांच्या तुलनेत ओऔषदध॑, 
साधनसामुग्रीची जास्तीची तरतृद, 
आदिवासी विकास खात्याने केली 
आहे. दुर्ग भागासाठी विशेष आरोग्य 
पथकंची तरतूद आहे. पण प्रत्यक्षात 
लोकांपर्यत हे सगढ्ठ॑ पोहोचतच नाही. 
विशेष आरोग्य पथक आहे पण 


- इंदवी तुब्ठपुव्ठे 
वननिकेतन 

(श्रमिक मुक्ती संघटना) 
जिल्हा समन्वय संस्था 
ठाणे 


कागदावर. प्रत्यक्ष त्यांचा उपयोग नाही. 


या पार्श्रभूमीवर आम्ही लोकांपर्यत 
माहिती पोहोचविण्याचं महत्त्त 
ओव्ठखखलं. हमी सेवा, आऊटरीच 
सेवा, निधी किती आहे हे सगढ्ठढं 
लोकांपर्यत पोहोचवायला सुरुवात 
केली. 'नुसती माहिती' नाही तर 
'नेमकी माहिती ' पोहोचवली गेली. 


प्रक्रिया सुरू व्हायच्या आधी गावामध्ये 
नर्सबाई येते, ती सरपंचाच्या घरी 
थांबते, कधी कथधी अंगणवाडीत येऊन 
जाते हे लोकांना माहीत होतं. पण 
नेमकी माहिती म्हणजे नर्सबाईनी 
गावात कोणत्या सेवा देणं अपेक्षित 
आहे, गरोदर महिलांच्या किमान ५ 
तपासण्या, त्या तपासण्यांचं महत्त्व ही 
माहिती समजल्यावर लोक आरोग्य 
कर्मचान्यांच्या कामांवर तपशिलात 


चर्चा करू लागले. अशा प्रकारे माहिती 
विचारली जातेय म्हटल्यावर कर्मचान्यांनी 
नोंदी नीट ठेवायला सुरुवात केली. 
त्यामध्ये ए.एन.सी. कार्ड, वजनाची 
रजिस्टर्स भरून ठेवली जाऊ लागली. पण 
लोक आणि आरोग्य यंत्रणेत वादही होऊ 
लागले. आमच्यावर अविश्वास दाखवला 
जातोय, लोक खोटं बोलतात असं काही 
कर्मचारी म्हणू लागले. पण देखरेखीमुत्ठे 
सर्व उघडच झालं. कारण जेव्हा मुलाखती 


घेतल्या गेल्या, माहिती पडताव््ून पाहिली 
तेव्हा सगव्व्याच गरोदर स्त्रियांचा रक्तदाब, 
रक्तातील लोहाचं प्रमाण एकसारखंच 
आढव्ठलं. हे कसं काय शक्‍य आहे 2 असा 
सवाल लोकांनी उपस्थित केला. 


लोकांना कर्मचान्यांकड़ून दिलया जाणान्या 
सेवांचं महत्त्व समजल्यावर अनेक प्रश्न 
उपस्थित केले जाऊ लागले. 
एम.पी.डब्ल्यू-च्या जागाच रिक्त आहेत, 


४ गाव आरोग्य समितीसाठीचा निधी फक्त अंगणवाडीवरच खर्च व्हायचा तो 
आता आरोग्याच्या इतर बाबींवर खर्च व्हायला सुरुवात झाली. 


४. मुरबाड तालुक्यातील अंगणवाडीत कुपोषित बालकांच्या वजनाच्या 
नोंदीमध्ये आता तफावत आढब्ठत नाहीत. 


ह. आरोग्य सेविका व आरोग्य सेवकांच्या गाव भेटीचे प्रमाण वाढले व त्यात 


नियमितता आली. 


ब. देखरेख सुरू असलेल्या आरोग्य केंद्रांधधील संस्थागत बाढ्ठंतपणाच्या 


प्रमाणात वाढ झाली. 


४ तालुके : ५ तालुके : डहाणू, 
जव्हार, मुरबाड, शहापूर, मोखाडा 


गाव : एकृण १०५ गावं 


* प्राथमिक आरोग्य केंद्र : १५ 

प्रा.आ. केंद्र (धुंदलवाडी, 
सायवन, गंजाड, साकूर, नांदगाव, 
० जामसर, धंसई, शिरोशी, 
डोव्ठखांब, वाशिंद, टाकीपठार, 
खोडाव्ठा, वाशाव्ठा , आसे ) 


तर ते सेवा देणार कसे, असं जनसुनवाईत 
वरिष्ठ अधिकान्यांना विचारलं गेलं. 
गरोदर महिलांचं॑ वजन, रक्तदाब घेतलं 
जाणं आपल्या कुटुंबाच्या, मुलाबाव्गंच्या 
हिताचं आहे हे लोकांना समजू लागलं. 
आरोग्यसेवेचा आपल्या आयुष्याशी संबंध 
आहे ही जाणीव वाढली. त्यामुब्ठे 
आरोग्यसेवांची मागणीही वाढली. 


आता लोक आणि आरोग्य यंत्रणा मिल्गून 
एकमेकांच्या मदतीने आरोग्यसेवा बठकट 
करताहेत. पण वरिष्ठ पातव्शीवर 
पाठपुरावा करूनही समस्या सुटत नाहीत. 
ही समस्या कायम आहे. 


एक नमूद करावंसं वाटतं, लोकाधारित 
देखरेख प्रक्रियेमध्ये ठाणे जिल्ह्यातल्या 
काही गावातील लोकांना देखरेखीचं शस्त्र 
मिव्ठालं आहे ते सीमित न राहता ही 
प्रक्रिया राज्य सरकारने सर्व ठिकाणी 
राबबली तर तिचा प्रभाव अधिक 
ठसठशीतपणे जाणवेल. 


न 


स्मानाबाद हा मराठवाड्यातील 
हट लिगोकंडोल टोकाचा जिल्हा. 
मराठ जाड््यात॒ सर्वत्र अद्याप 
सरंजामशाहीचं॑ सावट आहे. अजूनही 
जाती व्यवस्था बठकट आहे. रूढी- 
परंपरागत लिंगभाव असमानतेमुल्ठे 
स्त्रियांवरील अत्याचाराचं॑ प्रमाणही 
जास्त आहे. 


शासकोौय व्यवस्थेबदल नेहमीचा अनुभव 
असा आहे की जिल्हा पातछ्ीवरील 
उच्चपदस्थ अधिकारी कार्यक्षम, 
संवेदनशील असतील तर जिल्ह्यातील 
संपूर्ण यंत्रणा उत्तमरित्या कार्य करते. 
अशा अधिका-्यांच्या बदल्या झाल्या 
की, त्यांनी निर्माण केलेली शिस्तही 
मोडकल्ठीस येते. उस्मानाबाद 
जिल्द्यामध्ये युनिसेफ संस्थेने नवजात 
शिशु व बालकांची एकात्मिक निदान व 
उपचारपद्धती (आय.एम.एन.सी.आय.) 
हा पथदर्शक प्रकल्प २००३ ते २००७ या 
कालावधीत राबवला. या प्रकल्पाने 
उस्मानाबाद जिल्ह्याचा लौकिक वाढला. 


लोकाधारित देखरेख प्रक्रिया उस्मानाबाद 


जिल्ह्यात सुरू झाली, तेव्हा कार्यक्षम व 
कर्तव्यदक्ष जिल्हास्तीय अधिकारी 
असल्यामुठे आरोग्य विभागातील 
प्रशासकीय परिस्थिती थोडी-फार 
समाधानकारक होती. पण व्यवस्थेतील 
उणिवा व त्रुटी होत्याच. नंतरच्या 
काव्ठात मात्र अधिकान्यांच्या बदल्या, 
जिलल्‍्हा परिषदेतील सत्तांतर यामुत्ठे 
परिस्थिती ढासव्ठत गेली. परिणामी 
आरोग्य व्यवस्थाही शिथिल झाली. 


ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू. यांनी 
उपकेंद्रात राहणं बंद केलं. वैद्यकीय 
कर्मचाय्यांच्या गाव-भेटी कागदोपत्री 
होऊ लागल्या. प्रा.आ.केंद्रातून रुग्णांना 
बाहेरून विकत औषदध॑ घेण्यास सांगितलं 
जाऊ लागलं. नरूदुर्ग प्रा.आ केंद्रात 
बाव्ठंतपणासाठी गेलेल्या गरोदर मातांना 
विनाकारण अतिजोखमीचं निदान करून 
संदर्भसेवेसाठी पाठवर्णं, सलगरा प्रा.आ. 
केंद्रांतगत जननी सुरक्षा योजनेच्या 
वाटपात विलंब करणं, इतकंच काय खुद्द 
वैद्यकोय अधिकारी मद्यप्राशन करून 
आरोग्य केंद्रात गोंधछक घालणं, 


बदलाचं वारं 
सर्व स्तरांवर 


- स्मिता शहापूरकर 
अध्यक्ष, लोकप्रतिष्ठान, 
सह-समन्वयक, 

उस्मानाबाद 


प्रश्न सावंत्रिक 
उत्तरं 


कर्मचाय्यांमधील टोकाचे अंतर्गत वाद 
या सर्व गोष्टीमुल्ठे आरोग्यसेवेचा दर्जा 
सर्व पातव्वयांवर ढासव्ठला होता. 


लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेत वरील 
तक्रारी पुराव्यासहित जनसुनवाईच्या 
माध्यमातून पुढे आल्या. प्रा.आ. केंद्राच्या 
पातव्ठीवर प्रश्न मांडण्यात आले, चर्चा 
झाल्या. पण म्हणावे तसे सकारात्मक 
बदल झालेले नाहीत. कारण रिक्त 
जागेचा प्रश्न, औषधांची कमतरता, 
उपकेंद्रात रुग्णांची हेव्ठसांड असे अनेक 
प्रश्न आहेत. पण जनसुनवाई व गाव 
मीटिंगांमधून लोकांमधील जागरूकता 
वाढली. प्रसारमाध्यमांनी प्रत्येक 
समस्येचा पाठपुरावा केला. त्यामुब्ठे 
अणदूर, सलगरा, नब्ददुर्ग या तीनही 
प्रा.आ केंद्रांना वैद्यकीय अधिकासन्यांची 
नेमणूक झाली. इटकछ उपकेंद्रात 
साधारण बाढ्ठंतपणाची सोय झाली. 
याआधी तिथे बाब्ठंतपणासाठी दिवा- 
बत्ती, पाणी, अंथरुणासह व्यवस्था 
गरोदर मातेच्या नातेवाईकांना करावी 
लागत होती. देखरेख प्रक्रियेमुत्ठे तिथे 


काधारित देखरेख प्रक्रियेमुव्ठे 
काही ठोस बदल आता दिसू 
लागलेत. 


गाव समित्यांचे सदस्य १० हजार रु. 
निधीच्या खर्चाबाबत॒ जागृत झालेत. 
परिणामी अंगणवाडी ब ग्रामपंचायत 
कार्यालयात खुची, टेबल, बेसिन, पत्रे, 
खरेदीसाठी खर्च होणारा निधी आता 
गरीब अडलेल्या गर्भवती महिलेला संदर्भ 
सेवा देण्यासाठी, गावातील कुपनलिका 
दुरुस्तीसाठी खर्च होत आहे. तसेच 
आरोग्य दिनाच्या कार्यक्रमातून 


४. कठंंब व उस्मानाबाद तालुक्यात आरोग्य सेवक व आरोग्य सेविकांच्या 


गावभेटटीचं प्रमाण वाढलं. 


तेर ग्रामीण रुगणालयात एकच वैद्यकीय अधिकारी असल्याने सेवांबदल लोक 
समाधानी नव्हते. जनसुनवाईत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर आणखी एका 
वैद्यकोय अधिकाय्याची नेमणूक झाली. परिणामी आंतररुग्ण विभागात सेवा 


घेणाय्यांची संख्या वाढली. 


सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये देखरेख व नियोजन समिती सदस्यांची नावं 


बोर्डवर लावण्यात आली. 


प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या देखरेख व नियोजन समितीच्या बैठकांमध्ये 
झालेल्या निर्णयांनुसार दवाखान्यांच्या दर्शनी भागात आरोग्य हक्क सनद 


लावली गेली. 


बीज, पाणी व इतर सुविधा उपलब्ध झाल्या. 
उमरगा (चिवरी), शहापूर, केशेगाव या 
उपकेंद्रात निवास व्यवस्थे अभावी ए.एन.एम. 
रहात नब्हत्या. उपकेंद्राची पडझ्ड झाली 
होती. या उपकेंद्राची डागड़ुजी करून घेऊन 
निवास व्यवस्था करण्यात आली. 
विनाकारण संदर्भसेवेसाठी रुग्णांना पाठवणं, 
औषध-गोब्ठया लिहून देणं हे प्रकार 
जवव्ठपास बंद झाले. तीनही आरोग्य 
केंद्राताल बंद अम्ब्युलन्स दुरुस्त करून 
घेण्यात आली. 


हँलो मेडिकल फाउंडेशनचे ७२ भारत वेद्य 
(गावपातव्ठीवरील कार्यकर्त्या) लोकाधारित 
देखरेख प्रकल्पात सक्रिय आहेत. 


जनजागृतीचे कार्यक्रम होऊ लागलेत. 
वडगांव ता. कब्ठंब येथील आरोग्य समितीने 
आरोग्य दिनाच्या उपक्रमातून २३० महिलांचे 
हिमोग्लोबीन तपासणी शिबिर घेतले. 
ए.एनं.एम, वे एम.पी.डब्ल्यू. यांच्या 
गावभेटीत बाढ झालीय. वैद्यकीय 
अधिकान्यांकड़ून नियमित अंगणवाडी 
तपासणी होऊ लागली, अंगणवाडीतील 
आहारावर गाव आरोग्य समिती सदस्य लक्ष 
ठेवू लागलेत. 

अपुरा पाणी पुरवठा असलेल्या उपकेंद्रासाठी 


ग्रामपंचायतीने २४ तास बारमाही पाण्याची 
उपलब्धता केली, हासेगांव उपकेंद्रात 


आरोग्याच्या प्रश्नावर गावबात संघर्ष 
करणान्या कार्यकर्त्या विविध समित्यांवर 
सदस्य म्हणून काम करीत असून गाव 
समित्यांवर नियंत्रण मिव्ठवत आहेत. येणान्या 
काव्ठात लोकाधारित देखरेख प्रकल्पामुत्ठे 
तुब्ठजापूर तालुक्यातील आरोग्य स्थितीमध्ये 
लक्षणीय सुधारणा होईल अशी आशा आहिे. 
छ्छ 


- डॉ. शशिकांत अहंकारी 
अध्यक्ष, हँलो मेडिकल फाउंडेशन, 
अणदूर 

सह-समन्वयक, 


उस्मानाबाद ह री 


वीजेच्या उपलब्धतेबद्दल पाठपुरावा 
केल्यामुब्ठे तालुका वैद्यकीय अधिकासन्यांनी 
तेथे सौर ऊर्जेची वीज उपलब्ध केली. 


प्रा. आ. केंद्र पातव्ठीवर देखील अनेक बदल 
दिसून येताहेत. शिराढोण येथे टायर अभावी 
एक वर्षापासून रुग्णवाहिका बंद होती. हा 
प्रश्न जिल्‍्हा आरोग्य अधिका-्यांसमोर 
जनसुनवाईतून मांडल्याने तात्काव्ठ टायर 
खरेदी झाली आणि रुग्णवाहिका रस्त्यावर 
धावू लागली. 


उस्मानाबाद तालुक्यातील येडशी, जागजी, 
पोहनेर, कव्ठंब तालुक्यातील शिराढोण, मोहा, 


रे 


| 


(२००५-२०१२) 


« तालुके : ३ तालुके : 
उस्मानाबाद, तुव्ठजापूर, कछ्ठंब 


« गाव : एकुण १२५ गावं 


प्राथमिक आरोग्य केंद्र : एकृण ९ 
प्रा.आ.केंद्र : (जागजी, येडशी, 

« पोहनेर, अणदूर, नल्ठदूर्ग, सलगरा, 
मोहा, शिराढोण, इटकूर) 


भरती लोकांच्या रेट्यामुठे ९५ टक्के पूर्ण 
झालीय. 


ग्रामीण रुग्णालयात औषधाचा पुरवठा अपुरा 
होता. समिती सदस्यांच्या मागणीमुव्ठे 
औषधपुरवठा वाढलाय. तेर ग्रामीण 
रुग्णालयातील अस्वच्छतेचे फोटो देखरेख 
सामितीच्या सरादस्यानो जिल्‍ल्हा 
शल्यचिकित्सकांना दाखबले त्यामुल्ठे 
स्वच्छता वाढली. 


इटकूर या तीन पीएचसी मधील रिक्त पदाची 


के र 


३० 


!  नंदुरबार, अमरावती, उस्मानाबाद, पुणे डा 


' आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रियेतील या पाच जिल्ह्यांतील सांख्यिकी तथ्य 


बोलके 


आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन या प्रक्रियेत विविध प्रकारे माहितीचे संकलन झाले. 


देखरेख समित्यांनी तयार केलेली आरोग्यसेवांची प्रगतीपत्रके, शासकीय दफ्तरातील नोंदी, विशेष सर्वेक्षण यामधून 
देखरेख प्रक्रियेचा प्रभाव अधोरेखित होताना दिसतो आणि एक तथ्य प्रकर्षाने पुढे येते... 


“जेथे देखरेख व नियोजन प्रक्रिया 


तेथे शासकोय आरोग्यसेवांचे लाभाथी वाढताहेत 
हेच तर अपेक्षित आहे। | 


जनतेच्या पुढाकाराचा करिष्मा 


आरोग्यसेवांच्या प्रगतीपत्रकाद्वारे देखरेख व नियोजन समित्यांनी आरोग्यसेवांच्या परिस्थितीचं॑ मूल्यांकन केलं. 
डिसेंबर २००९ पर्यत तीन वेव्ठा मूल्यांकनाची प्रक्रिया झाली. या प्रक्रियेत ५ जिल्हयांतील १५ तालुक्यांमधील 
साधारणतः २२० गावं व ४० प्रा. आ. केंद्रांमधून तीन टप्प्यांत माहिती गोव्ठा करण्यात आली. विविध समित्यांनी 
आरोग्यसेवांच्या परिस्थितीला 'चांगली', 'काहीशी समाधानकारक' व “गंभीर' अशा वर्गवारीत शेरे दिले. ही 
प्रगतीपत्रकं संकलित करण्यात आली. त्यातील शेन्‍्यांवरून सुधारणांचं जे दर्शन घडतं, ते असं... 


गावपातव्ठीच्या आरोग्यसेवा : आधीच्या तुलनेत 
चांगल्या सेवांचे प्रमाण वाढून झाले ६६ टक्के ! | 


प्रगतीपत्रकांमधून आलेल्या माहितीचं विश्लेषण केलं असता तिस्या टप्प्यामध्ये 'हिरवा' अर्थात 'चांगला' 
शेरा देण्याचं प्रमाण वाढलेलं दिसतं. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात केवव्ठ ४८ टक्‍्के आरोग्यसेवांची परिस्थिती 
'चांगली' आहे असं गाव समित्यांनी नोंदवलं. दुसन्या टप्प्यात हेच प्रमाण ६१ टक्‍्के झालं. तर तिसन्‍्या 
टप्प्पात ६६ टक्‍्के आरोग्यसेवांची स्थिती 'चांगली' असल्याचं दिसून येत॑. यावरून लोकाधारित देखरेख 
प्रक्रियेअंतर्गत गावपातव्ठीच्या आरोग्यसेवांमध्ये सातत्याने सुधारणा झाल्याचं स्पष्ट होत॑. 


का ५ जिल्ह्ांतील 'चांगले' गुण मिव्ठालेल्या 
गाव पातव्शीवरील आरोग्यसेवांची परिस्थिती 


0 


टप्पा २ टप्पा २ ट्प्पा ३ 


प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या सेवा : कक 
चांगल्या सेवांचे प्रमाण ७४ टक्कक्‍्यांपर्यत पोचले ।।! 


प्राथमिक आरोग्य केंद्रातन संकलित केलेल्या माहितीची विभागणी पायाभूत सोयी-सुविधा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 
मिव्ठणास्या आरोग्यसेवा, अधिकारी-कर्मचान्यांची व औषधांची उपलब्धता या चार प्रकारे करता येईल. पाच 
जिल्ह्यातील ४० प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील माहितीचं विश्लेषण खालील आलेखात दिल॑ आहे. 

माहिती संकलनाच्या पहिल्या फेरीत फक्त ४२ टक्के सेवांचा दर्जा चांगला होता. लोकाधारित देखरेखीच्या प्रक्रियेनंतर 
तिसन्‍्या फेरीत ७४ टक्के सेवांची परिस्थिती 'चांगली' झाल्याचे दिसून येते. 


क्ञ प्रा.आ. केंद्रात मिुणास्या आरोग्यसेवांच्या 'चांगल्या' परिस्थितीचा तुलनात्मक आलेख 


१५०० - 


९०- 


प्रा.आ. केंद्रातील आरोग्यसेवा/सुविधांची टक्‍्केवारी 
टन 
दा 


टप्पा २ टप्पा २ टप्पा ३ 


प्राथमिक आरोग्य केद्रांच्या 
लाभार्थ्यामध्ये वाढ : ठाणे जिल्ह्मतील आकडे 


१५०५० 
१००३६ जज 
ठ टीप : ठाणे जिल्ह्यातील 
६५ प्रा.आ. केंद्रांची 
५१७४६) 7- ओ.पी.डी. व लोकाधारित 
मा ८६९ देखरेख प्रकल्पातील 
धि ६ प्रा. आ. केंद्रांची 
“जा ओ.पी.डी. याची 
9०००5 ७२२ २००७-०८ ते २००९-९० 
७०० -- ७४१९ या कालावधीतील तुलना. 
(दरमहा एका प्रा.आ. 
हर पी केंद्रातील सरासरी 
"पििापफदूा प्रा 575८ शैपैडीखे प्लण् 
जय ९०0८-०९ २००० ३५७ 
ठाणे केंद्रांची + ५ 
दरमहा बज स ा मा:आ. केद्रांची. च ६७९ ८६९ 


ठाणे जिल्ह्यातील सी.बी.एम. प्रकल्पातील 
प्रा.आ.केंद्रांची दरमहा सरासरी ओ.पी.डी. विदा आप 90 १०२८ 


राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनच्या अंमलबजावणीनंतर एकूणच शासकीय दवाखान्यांकडे रुग्णांचा ओघ वाढ़ू 
लागलाय. पण लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेच्या प्रभावक्षेत्रातील प्रा. आ. केंद्रांमध्ये ही वाढ़ लक्षणीय झाल्याचे 
आढ्व्ठते. २००७-०८ ते २००९-१० या तीन वर्षाच्या कालावधीत बाह्मयरुग्ण विभागातील रुग्णसंख्येची नोंद, 
आंतररुग्ण विभागातील नोंदी व दवाखान्यातील बाढ्ठंतपणे या रजिस्टर्सचा आम्ही अभ्यास केला. लोकाधारित 
देखरेखीच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या व एकृण जिल्द्यातील प्रा. आ. केंद्रांचचा आकडेवारीची तुलना केली. आणि एक 
लक्षात आलं, देखरेख प्रक्रियेच्या प्रभावक्षेत्रात लाभार्थ्यांची संख्या तुलनेने जास्त वाढतेय. 


देखरेख प्रक्रियेचा 
ओ.पी.डी.वर प्रभाव 


ठाणे जिल्ह्यातील २००७-०८ ते २००९-१० या काठव्ठात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची सरासरी बाह्यरुग्ण संख्या १७ 
टक्‍्कक्‍्यांनी वाढली आहे, तर देखरेख प्रक्रियेअंतर्गत दवाखान्यातील ओ.पी.डी. मध्ये ३४ टक्‍्के एवढी घवघवीत वाढ 
झाल्याचे दिसते. 


५०- सा 
स्का ५8... 
300०५ बे 
2 लक 


0 «७« जे 


एकू्‌ण ठाणे जिल्ह्यातील प्रा.आ. केंद्रांतील कर प्रकल्पाच्या प्रभावातील 
ओ.पी.डी.मधील वाढ प्रा. आ. ओ.पी.डी.मधील वाढ 
आंतररुग्ण विभागाच्या 
लाभार्थ्यामध्ये वाढ 
१२००० “ऋऋछछ 
04 जप टीप : ठाणे जिल्ह्यातील 
७०० “5 ६० प्रा.आ. केंद्रांची 
५007-« आय.पी.डी. व क्‍ 
४४६ देखरेख प्रकल्पातील 
500०० +/-7 ४८८ ६ प्रा. आ. केंद्रांची 
४०० “5 आय.पी.डी. याची 
३०० हे २००७-०८ त्ते २००९-१० 
इ२ढ 0 या कालावधीतील तुलना. 
हि 0 क (दरमहा एका प्रा.आ. 
१०० “- केंद्रातील सरासरी 


आय.पी.डी.चे प्रमाण) 


०० बट बम ्हाएक्कूट 


ठाणे जिल्ह्यातील ,आ. केंद्रांची के 
आदिया अंरामरी आप पी.धी. न. २२४ ३१७ 2 


पा आ की 3:40: हक ४०. न्कि- रण ४४६ ७३५ 


त्याचप्रमाणे २००७-०८ ते २००९-१० या काव्ठात जिल्ह्यातील एकृण प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आंतररुग्ण 
विभागातील भरती सरासरी ५० टक्‍्के वाढली आहे, तर देखरेख प्रक्रियेच्या प्रभावक्षेत्रात ही वाढ ७३ टक्‍्के दिसते. 


५०% 9३५७० 


२०० »- टीप : ठाणे जिल्ह्यातील 
#ख ७९ प्रा.आ. केंद्रांची 
१७५ «« ओ.पी.डी. व लोकाधारित 
१७२ पा देखरेख प्रकल्पातील 
१५० +- ६ प्रा. आ. केंद्रांतील 
बाढंतपणाची 
५१२५७ अमन हू २००७-०८ ते २००९-१० 


या कालावधीतील तुलना. 
(दरमहा एका प्रा.आ. 
केंद्रातील सरासरी 
बाढ्ठंतपणाचे प्रमाण) 


१०४ 


श्०४ ५७२ २०९ 


तसेच याच कालावधीत एकृण जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील संस्थागत बाब्ठंतपणांमध्ये सरासरी ४८ 
टक्‍के वाढ झालीय, तर प्रक्रियेच्या प्रभावातील दवाखान्यात ही वाढ १०१ टक्‍्के दिसते. 


वरील आकडे ठाणे जिल्ह्यातील देखरेख प्रक्रियेच्या प्रभावाला दर्शवताहेत, पुणे जिल्ह्यातील अभ्यासातूनही देखरेख 
प्रक्रियेचा असाच प्रभाव जाणवतो. 


याचा अर्थ राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनच्या माध्यमातून घडणाज्या सुधारणांना लोक सकारात्मक प्रतिसाद देत 
आहेतच, पण देखरेख प्रक्रियेच्या माध्यमातून आरोग्य यंत्रणेसोबत होणारे नियमित संवाद, आरोग्य कर्मचान्यांचे 
लोकांप्रती बाढते उत्तरदायित्व, लोकांमधील जागृती या सर्वाच्या परिणामातृन आधी अंगावर आजारपण काढणारे व 
खासगी सेवेत उपचार घेणारे लाभार्थी आता सरकारी सेवा घेऊ लागल्याने सार्वजानिक सेवांच्या लाभार्थ्यामध्ये 
निश्चित वाढ होत आहे. 


लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रियेतून 
औषध साठ्यातील विसंगती पुढे आली... 


लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेच्या तिसन्‍या टप्प्यात ५ जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमधील ४३ प्राथमिक आरोग्य 
केंद्रांपध्ये १० अत्यावश्यक औषधांच्या साठ्ययाबदल माहिती संकलित केली गेली. यामध्ये तापावरील 
पेंरासिटेमॉल गोब्छी व पातव्ठ औषध, सर्पदंशावरील लस, प्रसूतीनंतरचा रक्तस्त्राव थांबवण्यासाठी द्यायचं 
मेथार्जीन इंजेक्शन, धनुर्वातावरील इंजेक्शन, काही प्रतिजैविक॑ (अमॉक्सिसीलीन कँप्सूल, सेप्ट्रान गोव्ठी 
व पातठ औषध, मेट्रोनिडाझोलची गोव्ठी) तसेच बुरशीनाशक फ्लुको्नेंझोलची गोव्ठी यांचा समावेश 
महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शिकेप्रमाणे प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये किमान तीन महिने पुरेल इतका 


ओऔषधसाठा सतत उपलब्ध असायला हवा. व्यावहारिक कारणांसाठी किमान तीन महिने पुरेल इतपत 
औषधसाठा प्रमाण मानून (म्हणजे १०० टक्के) औषधसाठपयाचे विश्लेषण केले गेलं. 


प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये फक्त ५२ टक्‍्के औषधे समाधानकारक प्रमाणात होती. तर १४ टक्‍्के ओषध॑ 
उपलब्धच नव्हती. ३७ टक्‍्के औषधं दीड महिना पुरतील एबढ्ाही प्रमाणात नव्हती. तर ११ टक्‍्के 
औषधांचा साठा दीड वर्षपेक्षा जास्त काठ्ठ पुरेल एवढा होता. 

अत्यावश्यक १० औषधांची ही स्थिती असेल तर राज्य शासनाला औषध खरेदी व वितरण धोरणामध्ये 
आमूलाग्र बदल करावे लागतील हे या विश्लेषणातून स्पष्टपणे पुढे येत आहे. 


न! 


मनी “| हक“ 


महाराष्ट्राताल लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिया 
महत्त्वाच्या शासकीय दस्तऐवजातील दखल... 


भारत सरकारच्या राष्ट्रीय 
नियोजन आयोगाच्या 

हमीद यांनी महासाष्ट्रातील 
लोकाधारित देखरेख व 
नियोजन प्रक्रियेचा आढावा 
घेतला. नियोजन आयोगाच्या 
ताफ्याने दिनांक ५ते ८ 
ऑफक्‍्टोबर २०१० दरम्यान 
प्रत्यक्ष गावभेटी दिल्या, क 
केल्या. त्या भेटीच्या 

अहवालामध्ये महाराष्ट्रातील 
लोकाधारित देखरेख 


समितीने लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेबहल खालील मत नोंदवले आहे - 


लोकाधारित देखरेख : आरोग्यसेवांमध्ये उत्तरदायित्व आणणारी 
अभिनव प्रक्रिया 


७ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, 
चौथा कॉमन रिव्ह्यू मिशन (राष्ट्रीय अहवाल -२०१०) 
(पारा ॥0पएतआ॥ (0770 २९४ं९ए '४80॥) 


भारत सरकारचे आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय दरवर्षी राष्ट्रीय 
ग्रामीण आरोग्य मिशनचा आढावा घेते. डिसेंबर २०१० मध्ये मिशनच्या 
चौथ्या आढाव्याचा अहवाल जाहीर झाला. या अहवालात महाराष्ट्रातील 
लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेबदल खालील महत्त्वाची तथ्य नोंदवण्यात 
आली आहेत - 


महाराष्ट्र राज्यात लोकाधारित देखरेख सर्वाधिक यश्स्वी झाल्याचे दिसते. महाराष्ट्राच्या 


खालोखाल या प्रक्रियेला काही प्रमाणात मध्यप्रवेशात चांयला प्रतिसाद मिब्ठत असल्याचे 
दिसते... ” 

(पृष्ठ क्र - ७) 
/ ...लोकाधारित देखरेखीच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील परिस्थिती खूपच आशादायक आहे. सुरुवातीला 
पाच जिल्ह्यात सुरू झालेली प्रक्रिया विस्तारून आता १३ जिल्द्यांमध्ये राबवली जात आहे. देखरेख 
प्रक्रियेचा असा विस्तार केव् महाराष्ट्राताच झाला आहे. ११ विविध निकषांच्या आधारे आरोग्यसेवांची 
माहिती संकलित करून ती जनसुनवाईमध्ये सादर करणे, त्यावर ठोस शिफारशी करणे आणि 
समाजातील वंचित घटकांना या प्रक्रियेतून केंद्रीय स्थान देणे हे या प्रक्रियेत अपेक्षित आहे. या प्रक्रियेची 
चांगली फलनिष्पत्ती महाराष्ट्रात दिसून येत आहे. आरोग्यसेवांच्या लाभार्थ्यामध्ये वाह झाली आहे. 


प्राथमिक आरोग्य केंद्र व गावस्तरावरील सेवांच्या बाबत लोक समाधान व्यक्त करू लागलेत... ” 
(पृष्ठ क्र. - ४२) 


“एप -7 पा जज "7777-72 कक कम लक 080 पक 33 मम 


फोर्थ कॉमन रिव्हू मिशन -(महाराष्ट्र राज्य अहवाल -२०१०) ७ 
700 (.0प0॥ र6एं९ए |॥580॥ - ॥७॥॥788४॥॥4 रि९00/॥ 


एां९५ भी590॥ 


राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनचा आढावा घेणाय्या महाराष्ट्र राज्य ए0पचाए (०॥॥00०0 के #कगाव्मोएड 


'ल 


_,..आरोग्यसेवांची स्थितीयती लोकांमार्फत नोंदवणे, संकलित < 
करणे हा लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेचा गाथा आहे... देखरेख 
प्रक्रियतून संकलित झालेली माहिती संक्षिप्तरूपात चित्रमय 
प्रगतीपत्रकांमधून प्रतिबिंबित होते, त्यामधून आरोग्यसेवांची 
उपलब्धता, नियमितता व दर्जा समजतो, 


"व ग्रक्रियेमुत्ठे लसीकरणाच्या सेवा, अंगणवाडीच्या सेवा तसेच अबांधित निधिचा योग्य विनियोग 
आपणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावरील सेवांमध्ये सुधारणा झाल्याचे दियन येत आहे... ” 
(पृष्ठ क्र. - १९) 


| , नंदुरबार, अमरावतो, उस्मानाबाद, । 


या पाच जिल्ह्यांतील 'आरोग्यसेवांबर लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिये'तील सहभागी घटकांचे अनुभव कथन 


री... 
मनोगत... 
त्यांचे ज्यांनी आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिया 
प्रत्यक्षात जमिनीवर घडवली, वाढवली...मूर्त रूपात आणली. 


स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्त, शासकोय वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचारी, देखरेख समित्यांचे सदस्य, राज्य सुकाणू 
समित्यांचे कार्यकारी सदस्य यांचे 


अनुभव, आकांक्षा, अपेक्षांचे संकलन 
प्रक्रियेचा वारसा पुढे नेण्यासाठी... 


३७ 


देखरेख प्रकल्पात योग्य संघटक-साथी 
निवडण्याची प्रक्रिया सर्वाधिक महत्त्वाची 
ठरली. राजकीय व स्वयंसेवी संघटनांच्या 
नवसर्जनशीलतेच्या घागरींची तोंडं अरुंद 
होत असप्याच्या पार्श्रभूमीवर; राज्य 
समन्वय संस्थेने आरोग्य हकक्‍क प्रस्थापण्याशी 
बांधिलकी मानणारे साथीदार मिव्ठवण्याचं 
कठीण काम सजगतेने पार पाडलं. 
पारंपरिक संस्था...संघटनांनो, प्रकल्पाला 


- भीम रास्कर, 
निमंत्रक, महिला राजसत्ता आंदोलन, 
सदस्य, आ.से.लो.देखरेख व 
नियोजन सुकाणू समिती, महाराष्ट्र राज्य 


को हकक्‍्कांशी. 


बा! एकजूट संस्थांची..मान्यता शासनाची ! 


सांगून गावस्तरावरील दहा हजार 
रुपयांचं सोनं करावं. ते पैसे नीट 
वापरले जाबेत यासाठी दणदणीत प्रचार 
करण्याचा जी.आर. काढावा. महिला 
गटांना यांतून मान व स्वाभिमान मिठेल 
व॒ व्यवस्थेला गरज असेल तेव्हा 
दणका ! 

रुएण्ण कल्याण समिती व गाव 
पातठीवरील गाव आरोग्य समितीच्या 


या...या... अशी आत्ठवणी केली नाही. 
अर्थात त्यातूनही काही चुका होतील. नाही 
असं नाही. परंतु प्रयत्त मनापासून झालाय. 
प्रत्यक्ष देखरेख म्हणताना आरोग्य 
व्यवस्थेच्या जोपासनेचा व शासन यंत्रणेशी 
संबंध न बिघडवता ताठ मानेने जाण्याचा 
प्रवासही नीट करून पाहिलाय. तो कधी 
जमला, कधी नमला, परंतु तुटला नाही... हे 
विशेष. 

आरोग्य हा जनजीवनाचा अग्रक्रमाचा मुद्दा 
असला तरी त्याला एक नंबरच्या 
अजेंड्यावर आणायला हवं. निवडणूक व 
मतदानाचा तो मुद्दा व्हायला राजकीय 


हु 54% 7, है ग+_ टट 
बल 2 | हर 82 पर 

5 ० पर 6 थक ६-०७ .+ ... 
+आ ५५ ॥॥ [4 ४ #४१.. 7: -.-- 


 डावपेच आखावेच लागतील. परंतु 
: महाराष्ट्रात देखरेख प्रकल्पाच॑ मॉडेल उभं 
: राहिल्‍याने आरोग्य समस्यांना अग्रक्रमाचं 
: स्थान मिव्ठण्याच्या दिशेने पाऊल पडलंय ते 
ल्‍ महत्त्वाचं, 


आरोग्य यंत्रणेसोबत परिणामकारक देखरेख 


ः व जोपासना लोकांनी करायची तर... 


२. बुथवार निरीक्षक' नेमून तो/ती 
ठराविक दिवशी आपली निरीक्षणं 
नोंदवेल, एवढं नेमाने घडल॑ तरी बस्स 

२. गावातल्या बचत फेडरेशनच्या पाच 
जणांच्या टीमला 'आरोग्य जागल्या'ची 

' “भमिंका देकन, काम नीट समजाबून 


72५ 


> ४ ५ कक आओ जे * $...०2 - 

डैं। ४५ 8 /7 /१२0५ -+-: | 
कप (४.५ | 8 ७७. : : <. + 
४४४” 7] 8074# हुं: जल 


४ 
भ्ि 


सदस्यांना ओव्ठखपत्र, बोर्डवर त्यांच॑ 
नाव, मोबाईल क्रमांक, समितीचं काम 
व पुरेसा निधी प्रशिक्षणासह द्यायला 
हवा. 


थोडक्यात सांगायचं तर रुग्णांपासून आरोग्य 
संचालकांपर्यत एक बांधील संस्कृती निर्माण 
होऊ शकते. त्या प्रवासात आणखी खूप 
साथी लागतीलच. शिवाय काटेकोरपणा व 
वैश्विक प्रश्नांचती भान ठेवून पारदर्शी 
प्रशासन व दूरदर्शी शासन ही संकल्पना 
प्रत्यक्षाता आणायला हवी. देखरेख 
प्रकल्पामुग्ठ ही प्रक्रिया मूव्ठ धरत आहे. 


देखरेखे प्रक्रियेतून एकमेकांना समजून 
घेऊन प्रश्न सोडवण्यावर भर देऊया, 
आरोग्य यंत्रणेकड़न अपेक्षित कामांचा 
आग्रह या प्रक्रियेत धरला जात आहे. 
म्हणून अधिकाय्यांनी विनाकारण 
वादावादी टाव्ठायला हवी. 

सरकारी आरोग्यसेवांचा दर्जा असा 
असावा को खुद्द डॉक्टरांनी स्वतःच्या 
नातेवाईकांना त्या केंद्रात आरोग्यसेवा 
घेण्यासाठी तिथे बोलवावे. 


विविध पातव्व्यांवरील मंडव्ठी या प्रक्रियेत 
सामील कशी होतील यासाठी सरकारी 
अधिकारी व संस्था या दोघांनीही प्रयत्न 
करायला हवा. संस्था संघटनांचा प्रश्न 
उपस्थित करण्याचा हक्‍क यंत्रणेने मान्य 
करायला हवा. या प्रक्रियेमुठे अनेक नवीन 
गोष्टी कव्ठतात. त्या समजून घेतल्या तर 
अधिकाय्यांचे काम अधिक सोपे होईल. 

सरकारी दवाखाना लोकांचा आहे. या 


भावनेने काम केल्यास वैद्यकीय 
अधिकारी-कर्मचान्यांना खूप नव्या गोष्टी 
शिकायला मिव्ठतील,. देखारेखा 
प्रक्रियेमाफत लोकांकड़ून आलेले मुद्दे 
गांभीर्याने सोडवण्याचा प्रयत्न व्हायला 
हवा. गरजूंना सेवा मिठ्णे हा त्यांचा 
अधिकार आहे. 

आपला उद्देश एकच गरीब, गरजुंपर्यत 
आरोग्य सेवा पोचली पाहिजे. 

देखरेख प्रक्रियेत सामील संस्थांना माझी 
एक सूचना आहे. फक्त कर्मचान्यांच्या 
मागे लागू नका. सरपंच, पंचायत आणि 
जिल्हा परिषद सदस्यांनाही सहभागी करा. 
जे काम जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
सिव्हिल सर्ज करू शकतात ते 
त्यांच्याकडून करून घ्याच पण जे त्यांच्या 
हातात नाही त्यासाठी मागे ल्लवागू नका. या 
प्रक्रियेय्या आणि इथे काम करणान्या 
कर्मचान्यांच्या मर्यादा ओव्ठखा. संवाद 


वाढ्वण्याचा प्रयत्न करा. छ 


उद्देश एकच - 
गरजू, गरिबांपर्यत 
आरोग्यसेवा 
पोचवा ! 


- डॉ. सतीश पवार 
सह-संचालक, 

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन, 
महाराष्ट्र राज्य 


- डॉ. पी. आर. जक्कल, 
उप संचालक, 


सार्वजनिक आरोग्य सेवा- प्रा. आ. केंद्र, 
जिल्हा परिषद स्तर 


उपाययोजना 
करायच्यात, 
लोकांना 
सांगायच्यात ! 


लोकाधारित प्रक्रियेने लोकांकडे आमच्यावर 
देखरेख ठेवण्यासाठा एक भिग  दिलंय. 
आम्हालाही जाणून घ्यायचंय, लोक या भिगातून 
आमच्याबदल काय प्रतिक्रिया देतात. 
अधिकान्यांना वाटतच असतं की लोकांनी 
चांगलं म्हणावं. पण वास्तविकता तशी नाही. हे 
अधिकान्यांनी समजून घेतलं पाहिजे. लोकांनी 
देखील आरोग्य यंत्रणा बाईटच आहे' अशी 
धारणा ठेवून पाहिल॑ तर योग्य ठरणार नाही. जे 
वाईट आहे ते लोकांनी नक्कीच सांगावं पण जे 
काही चांगलं घडत आहिे तेही मांडावं. 'आरोग्य 
यंत्रणेकड़न झालेली चांगली काम मांडण्याची 
जागा' म्हणून या प्रक्रियेचा वापर व्हायला हवा. 

या देखरेखीमध्ये ज्या निकषांवर माहिती गोव्ठा 
केली जाते त्यामध्ये वाह करणं गरजेचं आह. 
जसं की रुग्णांलयामध्ये अजून खोलात देखरेख 
व्हावी. 'लोकांचा सहभाग' या संदर्भानेही काही 
देखरेखीचे निकष असावेत. लोकसहभाग 
वाढवण्यासाठी केल्या जाणाच्या प्रयत्नांमध्ये 
सुधारणा 7 काय ४ 


2८, 0) - $009४४१ 
| है +/ममग (998|9 


५७३४४ 900 ०६ 


नियमित चर्चा व्हावी. 

मला वाटतं, पाठपुराव्याच्या पातव्शीवर आपण 
कमी पडतोय. झालेल्या निर्णयांचा पाठपुरावा 
करण्यासाठी काही वेगढ्ठी यंत्रणा आखता येईल 
का, याचा विचार करावा. सर्वात महत्त्वाचं 
म्हणजे उपस्थित झालेल्या मुद्रांच॑ पुढे काय झाल॑, 
काय उपाययोजना केल्या, हे सगछं लोकांपर्यत 
पोहचवण्यासाठी काय करता येईल, ह्याचा विचार 
अजून नीट झालेला नाही. 


या प्रक्रियेचा भौगोलिक विस्तार नक्कीच करावा. 
पण प्रक्रिया राबविण्यासाठी खन्या अर्थाने काम 
करणान्या संस्थांना प्राधान्य द्यावं. कोणा 
अधिका-्यांना ही प्रक्रिया पटेल वा न पटेल तरी 
देखील चालूच ठेवली पाहिजे. कारण जनसुनवाई 
म्हटलं की अधिकान्यांना कोर्टात उभं 
केल्यासारखं वाटतं. पण सरकारी अधिका-य्यांना 
जनतेपुढे उत्तर देण्यासाठी अशा माध्यमातून 
आणावं. मात्र त्यामागे जनसुनवाई घेणान्यांचा 
पूर्गग्रह दूषित दृष्टिकोन नसावा. 

७ 


आरोग्य यंत्रणेला देखरेख प्रक्रियेची 
 सवय व्हायला हवी 


महाराष्ट्राताल लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेचा एक सक्रिय सदस्य म्हणून मी ही प्रक्रिया जवद्धून 
पाहात आलोय. चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यांना शासकीय मान्यता नव्हती. तरीही आम्ही 
कुरखेडा, कोरची, आरमोरी व नागभीड तालुक्यात ही प्रक्रिया राबविण्याचा प्रयत्न केलाय. 


गावस्तरापासून जिल्हास्तरावर लोक पुढे येताहेत, आरोग्यसेवांची पाहणी करताहेत, त्यामुव्ठे 
आरोग्य यंत्रणाही सतर्क झाली आहे. पण राज्य पातव्ठीवर अजूनही स्थायी स्वरूपाची देखरेख 
समिती निर्माण झालेली नाही. आरोग्य यंत्रणा अजूनही म्हणावी तशी पारदर्शी झालेली नाही. 
आरोग्य योजनांची माहिती मिव्ठण्यात अजूनही टाव्ठाटाढठ होत आहे. लोकाधारित देखरेख 
प्रक्रियेची 'सवय' आरोग्य यंत्रणेला अजून झालेली नाही. अर्थात ही सुरुवात आहे. चांगल्या 


निधीचा योग्य 
विनियोग होऊ लागला 


राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनमधून 
अबंधित निधी उपलब्ध झाला. पण तो 
अंगणवाडीसाठीच खर्च होत होता. आमच्या 
भागात मालवी समाज आर्थिकदृष्ट्या 
चांगला मानला जातो. कोरकू हा आदिवासी 
समाज आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास 
आहे. अंगणवाडी सेविका, सरपंच हे 
प्रामुख्याने मालबी समाजातून असतात. 
मालवी समाजाकडे मालकीची वाहनही 
आहेत. सरपंचांच्या संगनमताने त्यांच्या 
वाहनांसाठी अबंधित निधी खर्च व्हायचा. 

देखरेख प्रक्रियेअंतर्गत आम्ही गाव 
समित्यांमध्ये जागृती घडवली. त्यामुत्ठे 
निधीच्या विनियोगावर लोक लक्ष ठेवू 
लागले. ग्रामस्वच्छता, स्तनपान दिन, 
आरोग्य जागृती मोहीम यावर आता निधीचा 
विनियोग होऊ लागलाय. अबंधित निधी खर्च 
झाल्यावर पुन्हा तो मागवता येतो, हे देखील 


संवयी लावून घ्यायला थोडा अवधी द्यावाच लागतो. ७ 


- डॉ. सतिश गोगुलवार 
'आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी' गडचिरोली, 
सदस्य, आ. से. दे. व नि. सुकाणू समिती, 


लोकांना माहीत नव्हतं. लोकसंख्या जास्त 
असलेल्या गावाला दहा हजार रुपये निधी 
पुरत नाही. पण ग्रामंचायतीने ठगाव करून 
मागणी केल्यास निधी मित्य्ू शकतो, हे 
लोकांना समजलं. आम्ही आरोग्य जन 
रथयात्रा कादून अशी बरीच माहिती 
लोकांपर्यत पोहोचवली. 


उपजिल्हा रुग्णालयातील रुग्ण कल्याण 
समितीतफे आम्ही तेथील निधीच्या 


महाराष्ट्र राज्य 


विनियोगाचा प्रश्नही उपस्थित केला. ५० 
हजार रुपयांच्या खर्चाच्या पावत्या नव्हत्या, 
खरेदी केलेल्या एका बेडची किमत दहा 
हजार रुपये लावल्याचं आढव्ठलं. सरपंच, 
उपसरपंच, सभापती यांच्यासोबत आम्ही या 
प्रश्नांगा जनसुनवाईमध्ये मांडले. शेवटी 
संबंधित वैद्यकीय अधिकान्यांना हा खर्च 
भरून देणं भाग पडलं. 


धडगाव सारख्या दुर्गण भागात आम्ही 
लोकाधारित देखरेख प्रक्रिया राबबत 
आहोत. देखरेख प्रक्रियेतुन जनतेच्या हाती 
सत्ता यावी ही आमची अपेक्षा. पण गरीब- 
दुर्गण भागातील सत्तेची समीकरणं मोठया 
विचित्र पद्धतीने समोर येतात. आमच्याकडे 


हिल | 


प्रश्न मांडणं म्हणजे 
भांडण करणं नव्हे! 


धडगाव ग्रामीण रुग्णालय आहे. तिथे 
तज्ज्ञांच्या सेवा मिव्ठत नाहीत. सोनोग्राफो 
तंत्रज्ष उपलब्ध नसतात, एक्स-रे मशिन 
कधी नादुरुस्त असतं, तर कधी वीजेच्या 
अभावी बंद. सेवा उपलब्ध नसल्याचं 
निमित्त सांगून आदिवासी रुग्णांना १०० 
कि.मी. दूर रेफर केलं॑ जातं. सिव्हिल 
हॉस्पिटलची देखील हीच अवस्था. हरनिया, 
हृदयरोग, कैन्सर अशा मोठ्या आजारांची 
केवव्ठ तपासणी शिबिरं घेतली जातात. पण 
नंतर त्या रुग्णांना कुठलेच उपचार दिले 
जात नाहीत. आम्ही या समस्या उपस्थित 
केल्यावर आम्हाला भांडकुदव्ठ, आदिवासी 
डॉक्टर-आदिवासी रुग्णांमध्ये भांडणं 
लावणारे ठरवलं जात॑ं. येथील आदिवासी 
डॉक्टर आमच्याविरोधात नेहमीच ही ओरड 
करतात. खरंतर आम्ही उपस्थित केलेले 
प्रश्न त्यांना नको आहेत. सर्व चिडीचूप 
राहिले तर मात्र त्यांच्यासाठी सर्व आलबेल 


लोक रेशन, पाणी या प्रश्नांवरही 


बोलू लागलेत... 


मी १२ वर्षापासून आरोग्य समस्यांवर 
कार्यकर्ता म्हणून काम करतोय. त्यामुव्ठे 
आरोग्य विभागाचा सर्वच स्टाफ चांगल्या 
परिचयाचा आहे. लोकाधारित देखरेख 
प्रकल्पापूर्वीची व आत्ताची परिस्थिती यांची 
तुलना केली तर बराच मोठा फरक 
जाणवतो. मुख्य म्हणजे एन.आर.एच.एम्‌. 
मुब्ठे मूलभूत सोयी-सुविधा, रिक्त पद, 
औषधांची कमतरता या प्रश्नांची तीब्रता 
जादाच्या निधीमुव्ठे खूप कमी झाली. 

लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेमुठे सामान्य 
आदिवासी महिला डॉक्टर, ए.एन.एम.शी 
संवाद साधू लागल्यात. आधी तुमच्या 


दवाखान्यात सोयी नाहीत, असं म्हणायचे. 
आता संवाद वाढल्यामुठे आपल्या 
दवाखान्यात हे असावं, आपल्या 
कर्मचान्यांनी असा प्रयत्न करावा असा सूर 
उमटत आहे. विशेष म्हणजे आरोग्य 
समस्यांवर बोलता बोलता लोक रेशन, पाणी 
या समस्यादेखील देखरेख प्रक्रियेत प्रश्न 
उपस्थित करू लागलेत. 

माइया मते संघर्षातून जे मिव्ठतं ते अल्पायुषी 
किंवा तात्पुरतं असतं. परंतु संवादातून जे 
मिव्ठतं ते दीर्घकाव्ठ टिकाऊ असतं. हा माझा 
अनुभव आहे. लोकाधारित देखरेख 
प्रकल्पामुत्े याचाच प्रत्यय येत आहे.._ ० 


चेतन साढ्वे 
धड़गाव तालुका समन्वयक, 
नर्मदा बचाव आंदोलन 


4 । नंदुरबार 
होईल. पण आम्ही हे कसं चालू देऊ? 
देखरेख प्रक्रियेमुक्े प्रश्न मांडण्याची संधी 
मिव्ठालीय. तिचा पुरेपूर वापर करणारच. 
खरं तर काही डॉक्टर्स मंडव्ठींचे राजकीय 
नेत्यांशी लागेबांधे असतात. कितीही 
तक्रारी झाल्या तरी त्यांचं काहीच बिघडत 
नाही. आमचं आदिवासी वा इतर 
कुठल्याही डॉक्टरशी कसलंच वैयक्तिक 
भांडण नाही. सनन्‍्मानाने आरोग्य सेवा 
मिवठ्णं हा रुग्णांचा हक्‍्क आहे. तो 
मिव्ठवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय. 
आमची दृष्टी स्पष्ट आहे. शासकीय 
डॉक्टरांच्या खासगी दवाखान्यात सेवा 
मिव्ठते, तीच सेवा त्यांनी सरकारी 
दवाखान्यात का देऊ नये? हा आमचा 
सवाल आहे. रिक्त पदं भरा, शिकाव्‌ृ 
डॉक्टरांना दुर्गय भागातील सेवा सक्तीची 
करा. या मागण्या करणं म्हणजे भांडण 
करणं नव्हे. देखरेख प्रक्रियेतुन आम्ही 
भांडणं उकरत नसून समस्यांना वाचा देत 
आहोत, हे कृपया समजावून घ्या. 


मरणप्राय आरोग्य केंद्र 


मी सरपंच झालो, त्यावेठचं बोलायचं तर, 
आमच्या गावात प्रा. आ. केंद्राची इमारत 
होती. पण तिथे नुसती इमारत असून काय 
फायदा? आरोग्य सुविधा तर मिव्ठायला 
हव्यात हे कब्ठत होतं, पण त्यासाठी करायचं 
काय ते डोक्यात येत नव्हतं. दरम्यान देखरेख 
प्रक्रिया सुरू झाली. गावात ग्राम आरोग्य, 
स्वच्छता व पाणी पुरवठा समिती स्थापन 


त होत आहे... 


श्रीधर काब्ठे 


माजी सरपंच, 
येसुर्णा ग्रामपंचायत 
ता.- अचलपूर, 
जि.- अमरावती 


झाली. ममता बहुउद्देशीय संस्थेचे कार्यकर्ते 
गावात येऊ लागले. माहिती देऊ लागले. 


तेव्हाच दवाखान्याच्या आवारात एका बाईचं 
नवजात अर्भक दगावल्याची घटना घडली. 
त्या बाईला असह्य बेदना होत होत्या. पण 
दवाखान्यात स्ट्रेचही नव्हतं. गरोदर 
महिलांची काठ्ठजी घेण्याच्या मूलभूत 
सुविधाही दवाखान्यात नब्हत्या. त्यामुठ्ेच ते 


बाव्ठ दगावलं. ही घटना आम्ही जनसुनवाईत 
मांडली. पुढे अशाच घटना दवाखान्यात 
घडत होत्या. आम्ही गावसमितीच्या लोकांनी 
दवाखान्यातील समस्या आता जनसुनवाईद्वारे 
बेशीवर टांगायला सुरुवात केली. 
जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
बी.डी.ओ., डी.एच.ओ. अनेकांपर्यत 
पाठपुरावा केला. प्रश्न चिघव्ठला. दोन 
कर्मचारी सस्पेंड झाले. अर्थात या 
घडामोडींमुव्ठे गावाला मात्र फायदाच झाला. 
येसुर्णा प्रा. आ. केंद्राच्या समस्या तातडीने 


सोडबल्या जाऊ लागल्या. आम्ही 
गावसमितीतफ॑ लोकांना सरकारी 


दवाखान्याचा लाभ घेण्याचं आवाहन केलं. 
जागृती घडवली. दवाखान्यात औषध पुरवठा 
वाढला. जननी सुरक्षा योजनेचे पैसे 
लाभार्थ्याना नियमित मिल्टू लागले. 
रुग्णवाहिकेची सोय झाली. थोडक्यात काय; 
एक मरणप्राय आरोग्य केंद्र आता जिवंत होत 
आहे. ७ 


प्रश्न चिघव्ठला. दोन कर्मचारी सस्पेंड झाले. अर्थात या घडामोडींमुन्ठे गावाला मात्र 
फायदाच झाला. येसुर्णा प्रा. आ. केंद्राच्या समस्या तातडीने सोडवल्या जाऊ लागल्या. 


लोकांनी सरकारी दवाखाना 
त्यांचा मानला...हे महत्त्वाचं ! 


मी येसुर्णा प्रा. आ. केंद्रात वैद्यकीय 
अधिकारी म्हणून तीन वर्षापूर्वी रुजू झालो, 
तेव्हा दवाखान्याची अवस्था दयनीय होती. 
माइझया नजरेसमोरून रुग्ण गावाबाहेरच्या 
खासगी दवाखान्यात जायचे. वाईट वाटायचं. 
त्या काछात बाह्यरुग्ण विभागात जेमतेम 
दहा-पंधराच रुग्ण यायचे. दवाखान्याची 
दुरुस्ती झालेली नसल्याने आम्ही गरोदर 
महिलांना सेवा देक शकत नव्हतो. सहाय्यक 
वैद्यकोय अधिकारी पद रिक्त होत॑. तुटपुंज्या 
स्टाफच्या मदतीने ४२ गावांना आरोग्य सेवा 
देण्याची जबाबदारी कशीबशी सांभाव्ठत 
होतो. त्यातच एक दुर्देवी घटना घडली. 
स्टाफ दिवाव्डीच्या सुटीवर गेल्यामुल्ठे एका 
गरोदर महिलेला योग्य सेवा मिव्ठाली नाही. 
हा प्रश्न जनसुनवाईमध्ये उपस्थित झाला. 

पण मला वाटतं, ही समस्या मांडली गेली हे 
दवाखान्याच्या सुधारणेसाठी महत्त्वाचं ठरलं. 
लोकांनी वैद्यकीय सेबेतील दोष 
दाखवल्यामुठे आमच्या समस्या ऐरणीवर 


थोडी अजून 
बव्ठकटी जे 
येणं गरजेचं... 


आल्या. दोष दाखवण्याच्या निमित्ताने का 
होईना लोक दवाखान्याच्या जब येऊ 
लागले. जाणवण्याइतपत बदल होऊ 
लागला. आज आमच्या बाह्मयरुग्ण विभागात 
रोज ५० ते ६० रुग्ण येताहेत. मागील वर्षी 
आम्ही ५६ प्रसूती पार पाडल्या. आरोग्य 
सेविकांची करार तत्त्वावर नेमणूक झाल्याने 
कार्यक्षमता वाढण्यास मदत झाली आहे. 
लोकांनी सरकारी दवाखाना त्यांचा मानला. 
है मला खूप महत्त्वाचं वाटतं. लोकांमध्ये 
असमाधान असत॑ं, म्हणूनच ते प्रश्न 
मांडतात. एक वेद्यकीय अधिकारी या 
नात्याने बोलायचं तर सबब गैरसोईना आपण 
एकटेच जबाबदार नसतो. दोष झाकून 
ठेवण्यापेक्षा त्यावर उपाययोजना अधिक 
महत्त्वाच्या. “निंदकाचे घर असावे शेजारी या 
उक्तीप्रमाणे आपले दोष दाखवणारं कुणी 
असलं, को आपली कार्यक्षमता सुधारते, 
वाढते, कामात गती येते हे मात्र खरं. 

कक 


श्रीपाद कोंडे 


तालुका समन्वयक, 
रचना संस्था, 
पुणे 


लोकाधारित देखरेखीस चांगली बव्ठकटी 
आली आहे असं एवढ्यात म्हणता येणार 
नाही. त्यासाठी पुढील बारबींवर लक्ष देणं 
आवश्यक वाटत॑ - 


७ एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाचे 
अधिकारी व आरोग्य विभाग यांच्यामध्ये 
तालुका, जिल्हा व राज्य पातव्टीवर 
समनन्‍्वयाची गरज आहे. 


७ देखरेख प्रक्रियेचा आढावा 
कार्यकारी अधिका-्यांच्या 


जिल्हा 
अध्यक्षेत 


नियमितपणे व्हायला हवा. 


७ ग्रामसेवक, गट विकास अधिकारी, 
सरपंच व इतर लोकप्रतिनिधीचा सहभाग 
वाढवण्यासाठी जिलल्‍्हा स्तरावरून 
शासकीय आदेश निघायला हवेत. 


७ लोकप्रतिनिधींचा देखरेख प्रक्रियेतील 
सहभाग “बॉसिंग' सारखा असू नये. तर 
निर्णय प्रक्रियेतीिल एक महत्त्वाचा घटक 
म्हणून इतर सदस्यांच्या मतांचा, 
सूचनांचा आदर करून कार्यवाहीला गती 
देणारा असावा. 


अह गालां गर 


७ जनसुनवायांच्या 
जिल्हास्तीय देखरेख व नियोजन 
समितीच्या बैठकांमध्ये चर्चा व निर्णय 
व्हायला हवेत. 


७ रिपोर्ट कार्ड भरताना पुढे आलेली 
माहिती, गावसमित्यांच्या बैठका, देखरेख 
समित्यांच्या तालुका, जिल्हास्तरीय 
बैठकांमधील चर्चा-निर्णय यांना व्यापक 
प्रमाणात प्रसिद्धी मिव्ठायला हवी. 

७ प्रा. आ. केंद्राच्या ओ.पी.डी.मध्ये वाढ 
घडवून आणणान्या, रुग्णांना जास्तीत 
जास्त चांगली वागणूक देणास्या वैद्यकोय 
अधिकान्यांचा स्थानिक पातछौवर 
जाहीर सत्कार घडबून आणावा. 

७ ग्रामीण भागातील खासगी डॉक्टरांवर 
नियंत्रण आणण्याची जबाबदारी व 
अधिकार शासनाने देखरेख समित्यांना 
द्यायला हवेत. के 


४३ 


४४ 


मानसोपचार 
तज्ज्ञांच्या 
सेवा मिनट 
लागल्या 


जव्हार तालुक्यात डॉ. मणिभाई देसाई 
ग्रामीण आदिवासी महिला संघाच्या वतीने 
आम्ही लोकाधारित देखरेख प्रकल्प राबवू 
लागलो. सर्वसामान्य आरोग्यसेवांचे प्रश्न 
हातावठ तानाच आम्ही मानसिक 
आरोग्यसेवांचे प्रश्नही घेतले. परिसरातील 
मानसिक रुग्णांची यादी बनवली, २४० 


हि. अल । 
है 


बेबीताई कुरबुडे 


जव्हार तालुका समन्वयक, 
मणिभाई देसाई ग्रामीण आदिवासी महिला संघ, 
ठाणे 


रुग्णांची यादी झाली. यातील बहुतांश 
रुग्णांना कुठल्याच मानसिक आरोग्यसेवा 
मिव्ठत नव्हत्या. फेब्रुवारी २०१० मध्ये ठाणे 
येथील जनसुनवाईत मानसिक आजारी 
व्यक्तीच्या नातेवाईकांनी त्यांची व्यथा मांडली. 
परिणामी जव्हार ग्रामीण रुग्णालयात 
मानसोपचारतज्ज्ञाची नेमणूक झाली. 


आरोग्यसेवांची माहिती सांगितल्यावर 
सुरुवातीला लोक चकित व्हायचे... 


“ आपल्या भागातील प्राथमिक आरोग्य 
केंद्रातूनाू सात दिवस चोवीस तास 
आरोग्यसेवा मिव्ठायला हव्यात. रविवारी 
सुद्धा दवाखाना सुरू असेल. राष्ट्रीय ग्रामीण 
आरोग्य मिशनद्वारे आपल्या आरोग्य केंद्रात 
तशी सोय झालीय”, ही माहिती आम्ही 
सुरुवातीला गावबैठकांमधून सांगायचो तेव्हा 
लोक आश्चर्य व्यक्त करायचे. 


अबंधित निधीची माहिती आम्ही कोपरा 
बैठका घेऊन लोकांना दिली. तेव्हा 
पहिल्यांदाच असा काही निधी असतो याची 
माहिती समजल्यावरही नवल करणारे लोक 
भेटले. समिती सदस्यांच्या भेटी आम्ही 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयांना 
घडवल्या. शासन किती प्रकारच्या सेवा देत 
आहे...हे ऐकून, पाहून लोकांनी तेव्हाही 


आश्चर्य व्यक्त केलं. 

पुढे आम्ही गाव समित्या व वैद्यकीय 
अधिकान्यांच्या संयुक्त बैठका घेतल्या. 
लोकांची माहिती वाढलेली असल्यामुत्ठे या 
बैठकांमध्ये ठोस मुद्दे मांडले गेले. संवाद 
झाला. अधिका्यांना लोकांच्या समस्या 
समजू लागल्या. तालुका, जिल्हा स्तरावरील 
जनसुनवाईमध्ये प्रश्न मांडले जाऊ लागले. 
आपण मांडलेले प्रश्न सुटताहेत हे पाहूनही 
लोकांना आश्चर्यच वाटायचं. पण आता या 
नवलाईचं रूपांतर आत्मविश्वासात झालंय 
असं मला बाटतं. माइया मते लोकाधारित 
देखरेख प्रक्रिया सर्वच महाराष्ट्रात राबबली 


जाबी. म्हणजे लोकांचा वाढलेला 
आत्मविश्वास आणखी दुणावेल. 
ञ्ै 


मनोरुग्णांना औषधोपचार मिद्ठ्ू लागले. 

पण चारच महिन्यात पुन्हा परिस्थिती 
पूर्वपपदावर आली. कारण नेमलेले 
मानसोपचार तज्ज्ञ निवृत्त झाले. पाठपुरावा 
केल्यावर सिव्हिल सर्जन व जिल्हा आरोग्य 
अधिकास्यांनी नव्या मानसोपचारतज्ज्ञांची 
नेमणूक करू असं आश्वासन दिलं॑. पण प्रश्न 
बरेच दिवस सुटत नव्हता. 


राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनची मूल्यमापन 
समिती आमच्या भागात आल्यावर आम्ही 
पुन्हा मानसोपचार सेवांचा प्रश्न त्यांच्यासमोर 
उपस्थित केला. यावेव्ठी मात्र समस्येवर 
तोडगा निघाला. एका मानसोपचारतज्ज्ञाची 
करार तत्त्वावर ग्रामीण रुग्णालयात नेमणूक 
झाली. मनोरुग्णांच्या समस्यांकडे कुणीच 
अग्रक्रमाने पाहात नाही. पण लोकाधारित 
देखरेख प्रकल्पातून संधी निर्माण झाली. 
आणि आमच्या तालुक्यात मानसोपचार 
तज्ज्ञांच्या सेवा मिव्टू लागल्या. छः 


दवाखान्यांना अचानक भेट देणं ही आम्ही 
देखरेखीची एक पद्धतच तयार केली. दि. 
२४ मार्च, २०१० रोजी खेड तालुक्यातील 
एका प्राथमिक आरोग्य केंद्रावः अशीच 


अचानक भेट दिली. त्याजेकठी 
दवाखान्याबाहेर अनेक रुग्ण डॉक्टरांची वाट 
पाहात ताटकब्ठत बसले होते. दवाखान्याचे 
दोन्ही वैद्यकीय अधिकारी ड्यूटीवर नब्हते. 
डॉक्टरांना फोन केला. दवाखान्यात येण्याची 
विनंती केली. पण तरीही डॉक्टर आले 
नाहीत. मग आम्ही तालुका वेद्यकीय 
अधिकान्यांना फोन केला. पण उपयोग 
झाला नाही. कारण डॉक्टर सत्संगाच्या 
बैठकीमध्ये होते. चौकशीअंती समजलं को, 
हा नेहमीचाच प्रकार होता. डॉक्टरांना 
अध्यात्माची गोडी असल्याने ते दवाखाना 


दवाखाना वाय्यावर 
सोडणारे डॉक्टर 
बठणीवर आले 


टाछं लावलं अन 


आरोग्य केंद्र सुरू झाल॑ 


धामणगाव गढी प्राथमिक आरोग्य 
केंद्राअंतर्गत निमदरी भरारी पथक केंद्राला 
दोन-तीन वर्षापासून टाछं होत॑. त्यामुव्ठे 
परिसरातील सात-आठ गावात आरोग्यसेवा 
मिठ्ठणं दुरापास्त होतं. इथे कुणीही आरोग्य 
कर्मचारी फिरकत नबव्हते. या पार्श्रभूमीवर 
लोकाधारित देखरेख व नियोजन 
प्रकल्पाअंतर्गत ग्राम आरोग्य, पोषण, 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीने हा प्रश्न 
हाती घेतला. 

बंद भरारी पथकाबद्दल नाग्रिकांमध्ये संतप्त 
भावना होती. ग्राम आरोग्य, पोषण, 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या 
पुढाकाराने समितीचे अध्यक्ष सरपंच दिलीप 
बारवे यांच्या हस्ते केंद्राचं टाव्ठं काढून समिती 


तो 


है 


सोड़्न सत्संगासाठी जातात. हा अजब प्रकार 
होता. रुग्णसेवेलाही देवाच्या भक्तीएवढंच 
मोल आहे. पण या डॉक्टरांना समजावणार 
कोण? 

दवाखान्यातील दुसरे वैद्यकोय अधिकारीही 
रजेचा अर्ज टेबलवर ठेवून निघून गेले होते. 
संध्याकाढ़ी सहा वाजेपर्यत वैद्यकीौय 
अधिकारी दवाखान्यात आले नाहीत. 
डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीत फार्मासिस्ट 
रुग्णांना तपासून औषधं देतात असं 
आम्हाला आढब्ठलं. मी या घटनेची बातमी 
लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेच्या 'दवंडी' या 


ईश्वर निमसे 
तालुका समन्वयक, 
खेड 

चैतन्य संस्था 

पुणे 


सदस्यांनी परिस्थितीचा पंचनामा केला. 
खिडकोच्या काचा फुटलेल्या, औषध पाकिटं 
व कचन्‍्याचा अस्ताव्यस्त ढीग आणि धूव्ठ 
याशिवाय आरोग्य केंद्रात काही नव्हतं. 

समिती सदस्य व नागरिकांनी केंद्राला नवं 
टाढं) ठोकून चाबी ग्राम आरोग्य, पोषण, 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या 
अध्यक्षांकडे ठेवली. नव्या टाठयाची किल्‍ली 
धामणगाव गढी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या 
वैद्यकीय अधिकान्यांना सोपवण्याचं ठरलं. 
यावेव्ठी मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित 
होते. नाक दाबल्यावर तोंड उघडतं या 
न्‍्यायाने लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेच्या 
रेट्यातून आता हे आरोग्य केंद्र सुरू झाल॑ 
आहे. कट 


वार्तापत्राकडे लिहून पाठवली. 


बातमी प्रसिद्ध झाली. संबंधित वैद्यकीय 
अधिकानयांनी ती बातमी वाचून मला फोन 
केला. 'आम्हाला न विचारताच अशी बातमी 
छापायला नको होती. आमच्या काही 
व्यक्तिगत कामांमुत्ठे एखादवेब्झी ड्युटीवर 
परिणाम होऊ शकतो.' वगैरे त्यांनी मला 
सांगितलं. पण तरीही रुग्ण ताटकब्ठत 
असताना डॉक्टरांनी गैरहजर राहणं अयोग्य 
आहे. या मुद्यावर मी ठाम राहिलो. शिवाय 
त्या डॉक्टरांबदइल इतर रुग्णांच्या तक्रारी 
देखील होत्याच. बातमी प्रसिद्ध करण्यात 
मला फारसं काही गैर वाटलं नव्हतं. अर्थात 
याचा परिणाम मात्र सकारात्मक झाला. त्या 
डॉक्टरांबहल रुग्णांच्या तक्रारी आता येत 
नाहीत. हा लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेचा 
प्रभाव म्हणता येईल. 


है 5 


| तत्वावर हां उपकरण शब॒विला जात अहि. 
आरोग्य स्मितयो प्राध्यमातन वयार केले जैतिते अशा 
यांगी केल्या, त्याचप्रमाणे पर्व ओष 
। उघडकीस 
जनसुनवाईत ढुत प्रकार उडी: 


लोकाधारित देखरेख है न, त्य 
व जिल्हास्तरीय जनसुनवाई पार पहली 
23 अंतिशेय हुर्गम >त्ा हा प्रशिक्षण जैव नये 
किक 2 जोडी-सं्विधापासुन कायम आरोग्य सुविधा ठप होते, 
की वी सेतिका स्थॉजिंगी ग्ोगीराजे "रो: सकाक वृतसेत 
& आणि छस खराब झा! 
 अ्रजआ इसी शर घुणे जिल्हा आधाडीवर असल्याखे 
है भ्र्का कि 3२७२५ ६३ ठा कै 


ह। ३४) 


बे कक छा 


रेल. 2*हं 
हल 
3 है 


[अभातीहिंत : 
0, कं हे 


+लाल्वारश 5 
३६४ 


छल 
4 4. ७3 ५०७ ४४ ४7% 


कशी अहि, त्ीचा आमीण भागते 


हक नल रमअ मनन निकल 


सेवा, लशीकाण अशा हैं तक 
आरेग्य सेवा. मुह 


आधरे 
कर्यात अल घहिल्या.: 


, "छोकार्धारित.. पं किल्ह्यांतील तीने सालुक्योमचील चाथमिक अगेग्य 

सीबीएम) आरेग्य पांच गायांभध्ये विविे स्वयंसेवी संस्थोच्यी या पांव जिल्हामबील ४८ 

सुधाएणा झाल्या सेशील आरोग्य सुविधाची घाहणी करण्यात आली. जोकाधारित आशेग्य सेवाँची स्थिती चांगल 

[विष्यात आहिल्य। ॥ काय होती आणि ल्थानंतर 'सीबीएम मुक्े दुसन्ग टष्प्यात 
ाँपिकी सर्वाधिक ६१ टबके झाले, सर तिसस्या 

$ झाल्या आहत, ६६ टक्के आशय सुविधा 

55% ५ 0 ओे, ५ >> 


८ 


अिजाओ आ 85 5 


हा 
'कऋग्ण्याद आला 2. 


या इम; लॉस छाधकाम रख हद 
अधिकाय्यंनी या संदर्भात बोले प्रा || । 


३ 


को प्रायोगिक कर्मचाय्य॑विषयी तकरार के डर 3 आज 
महाराष्ट्रत पाच ध्रमकावले जे. योग्य श्र 
तकरार ध वितरण 


छू 


घड़गावमंधील तीगीकी दोन 


सुरू असन, सयी अंतर्गत 


जिल्ह्यामध्गे ग्राम 
् क्रिया २ 


गंभीर अश्ा 


ल्‍याने यी काका ह 


ः , नंदुरबार, अमरावती, ः पणे 


या पाच जिल्ह्यांतून 'आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व 
नियोजन प्रक्रिये'ला मिव्ठाला 


१०० टक्‍के कौल 


लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेबददल आम्ही अनेकांशी बोललो. 
स्वतःचीच परीक्षा घेतली. देखरेख प्रक्रियेच्या समित्यांचे पदाधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी. सिव्हिल सर्जन, 
जिल्‍्हा आरोग्य अधिकारी, तालुका वैद्यकीय अधिकारी, एकात्मिक बालविकास अधिकारी, सरपंच, 
अंगणवाडी सेविका, जिल्हा परिषदेचे सदस्य, सर्वसामान्य नागरिक 
अशा ५० लोकांनी ५० मते दिली. 


हे कशासाठी केल॑ ? 


तर, लोकाधारित देखरेख प्रक्रिया, त्यातून घडत असलेले बदल, 
ही प्रक्रिया सुरू राहावी - न राहावी, याबद्दलचं त्यांचं मत आजमावण्यासाठी ! 


. त्यातून लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेने मिव्ठवला १०० टक्‍्के कौल ! 


५ जिल्ह्यांतल्‍्या ५० प्रतिनिधींची मतं 


*$ *+* 


. देखरेख प्रक्रिया सुरू व्हायच्या आधी गावात आरोग्य सेवा मिव्ठत नव्हत्या. लोक पण लय कावकाव 
करायचे. पण गावात समिती स्थापन झाली आम्ही लोकांना विश्वासात घेतलं, आपण आरोग्य 
कर्मचान्यांना सहकार्य केल॑ तर ते ही सेवा नीट देतील, हे समजून सांगितलं. आता कर्मचारीही चागंल॑ «5 


काम करू लागलेत. लोकही समितीला सपोर्ट करू लागलेत. 


ह 


पूर्वी कुपोषणाच्या 

प्रश्नाजर लोकांच॑ं 
अजिबात सहकार्य मिव्ठत नव्हतं, 
आता मात्र देखरेख प्रक्रिया सुरू 
असलेल्या गावातील लोक स्वतःहन 
येतात, मुलांची वजनं पाहतात, 
अंगणवाडी सेविकेकडून गफलत 
होत असल्यास लगेच चुकांवर बोट ठेवतात. मला वाटतं, लोकांच्या 
सहभागातून आरोग्यसेवेतल्या चुका सुधारण्याला वाव 
मिव्ठतो हे खूप महत्त्वाचं. 


श्री. भास्कर भोईर 


एकात्मिक बाल विकास अधिकारी, 
ता.- मुरबाड, जि.- ठाणे 


सोडवले. 


नारायण दामा, सदस्य, गाव आरोग्य, पोषण, 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती शिरवाडी, ता - मुरबाड, जि.- ठाणे 


दवाखान्यात औषधं मिव्ठत नव्हती. अंगणवाडीत 
पुरेसा आहार मित्ठत नव्हता. ते प्रश्न आम्ही 
ग्रामसभेत मांडले आणि स्थानिक पातव्ठीवर 


देखरेख प्रक्रियेमध्ये आमच्या गावात आरोग्य समिती 
*» *» झाली. आधी कुपोषण ही जणू काही माझी एकटीची 
जबाबदारी होती. पण आता गावसमितीने कुपोषण कमी 
रे करण्याची जबाबदारी 
स्वीकारलीय. देखरेख प्रक्रियेमुव्ठ 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य 
. मिशनमधून मिव्ठणास्या निधीची 
सर्वाना चांगली माहिती 
झालीय. 


छाया भरत 
अंगणवाडी सेविका, रा 
गोरेगाव, धसई प्रा.आ. केंद्र, ता - मुरबाड, जि - ठाणे 


गावकरी स्वतःहून येतात, मुलांची वजनं पाहतात, अंगणवाडी 
सेविकेकडून गफलत होत असल्यास ती दाखवतात, बदल घडवतात. 
यालाच म्हणतात आरोग्यसेवांसाठी गावकन्यांचं पाऊल पडतंय पुढ... 


मंगल मगर 
तालुका समन्वयक, मासूम संस्था, 
ता. - माठशिरस, जि. - पुणे 


राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत 

गावपातव्ठीवर मिव्ठणाज्या विविध निर्धीची माहिती 
लोकांना देखरेख प्रक्रियेमुल्ले झाली. त्यामुव्ठे जास्तीत जास्त 
लाभार्थ्यपर्यत मदत पोहोचू लागली. सेवा मित्ठते म्हटल्यावर 
लोकही या प्रक्रियेत जास्त रस घेऊ लागलेत. 


प्रभाकर देशमुख 
सदस्य, तालुका देखरेख व नियोजन समिती, 
मुरबाड, जि - ठाणे 


याआधी दवाखान्यात 
खाटा होत्या, पण 
त्यावर गाद्या नव्वत्या, 
औषधं नसायची, 
डॉक्टर स्टेथो मशिन 
लावून पेशंटला तपासत नव्हते. आम्ही समितीचे लोक 
तिथे सारखे सारखे जायला लागलो, त्यामुत्ं सुधारणा 
झाली. आता समिती बंद पडली तर डॉक्टरांचं नाही, 
पण आदिवासींच॑ नुकसान होईल. कारण मग परत 
आम्हाला खासगी डॉक्टरांकडे जावं लागेल. 


त्यंबक साठे 

सदस्य, 

सायवन प्रा.आ.केंद्र देखरेख व नियोजन समिती 
डहाणू, जि.- ठाणे 


देखरेख प्रक्रियेअंतर्गत प्रशिक्षणं, दवाखान्यांची कार्यप्रणाली 
समजून घेण्यासाठीच्या बैठका यामुन्‍्ठे लोकांची “माहिती' वाढते आणि 
तीच समस्या सोडविण्याची “पॉवर” ठरते. 


डॉ. पी. आर. पुरी 
अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
ता.- मुरबाड, जि.- ठाणे 


गावसमितीला 

मिव्ठणास्या १० 
हजार रुपयांबद्दत आधी 
काहीच माहीत नव्हतं. 
आता जागृती झाली. 
त्यामु्ठे भ्रष्टाचार, 
चोन्‍या, लबाड्यांना 


गोपावठ्)ठ यादव 
आठ्ठा बसेल, सदस्य 


गाब आरोग्य, पोषण, 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती, भोर, पुणे 


गेल्या ३-४ वर्षात लोकांना देखरेखीची पॉवर मिव्ठाली. पण हे 

नुसते विरोधात बोंबलतात', अशी भावना राज्य ते जिल्हा 

पातव्णीच्या अधिकारी वर्गाची आहे. अनेकदा त्यांच्याकड्न 
सहकार्य मिव्ठत नाही. येत्या काव्ठातही अधिकारी वर्गाने असहकाराची 
भूमिका कायम ठेवली, तर या प्रक्रियेच्या मार्फत कदाचित लोक रस्त्यावर 
उतरून न्याय मागतील. आणि आपली 'पॉवर ' दाखवतील. 


दशरथ वाघ 
सदस्य, तो का दखरख व 


नियोजन 
मुरबाड, जि.- ठाणे गावकन्याना 


कधी कधी दुर्गम भागात आरोग्यसेवा देताना निराशा 

येते. आमचे प्रश्न मांडण्याची, कुणाजवब्ठ त्याविषयी 
बोलण्याची यापूर्वी कोणतीच फॉर्मल स्पेस नव्हती. पण आता 
देखरेख प्रक्रियेमुठ्ठ लोक त्यांचे प्रश्न मांडताहेत, तसंच आमच्या 
समस्यांनाही स्थान मिव्ठतंय, आम्ही आमच्या समस्यांबद्दल बोलण्यापेक्षा 
लोकांना बोलायची 'पॉवर ' मिव्ठाली हे महत्त्वाचं. मात्र ही पॉवर वापरताना 
एक काव्ठजी घ्यायला हवी. ती म्हणजे कुठल्याही एखाद्या व्यक्तीला दोषी 
ठरवण्याऐवजी यंत्रणेची कार्यप्रणालीही समजून घ्यावी 


पूर्वी लोक डॉक्टरांसमोर तोंड 

उघडत नसत. मिब्ठेल ते 
घ्यायचं. आरोग्यसेवा नाही मिव्ठाली तरी 
लोक तक्रार करत नसत. देखरेख 
प्रक्रियेमुब्ठे मात्र लोक प्रश्न मांडू लागलेत. 
माइयासारखा एक साधा माणूस आज 
आरोग्य स्तरावरील निधीच्या निर्णय 


प्रक्रियेत भाग घेतो, हे अपूर्वच म्हणायला कमढछू खाकर 
हवं सदस्य, तालुका देखरेख व 
ह नियोजन समिती, 


ता.- मुरबाड, जि.- ठाणे 


कक 


देखर्‌ख प्रक्रियेतून 
वैद्यकीय कर्मचारी आणि 
सर्वसामान्य लोक यांनी 
सकारात्मक रितीने एकमेकांच्या 
समस्या समजावून घेतल्या व 
समस्यांवर मार्ग काढले, तर ही प्रक्रिया फारच 
प्रभावी ठरेल. 


माहिती लोकांना सांगतो. त्यांचं ऐकून घेतो. 
आमच्याबद्दल त्यांच्या मनात काय आहे, हे 9 9 


डॉ. टी. एम. खरात | आता जास्त चांगलं कब्हू लागलंय. 
तालुका वैद्यकीय अधिकारी, लोकांमध्ये ....' 
ता.- अचलपूर, जि.- अमरावती कुंदा मालुसरे 
ए.एन.एम., 
प्रा.आ.केंद्र नसरापूर, 
ता.- भोर, जि.- पुणे 


& सीबीएमचे लोक व्यक्तिगत दोषारोप न करता 
आरोग्यसेवांमध्ये सुधारणांसाठी प्रयत्न 

करतात, हे महत्त्वाचं ! वैद्ययोय अधिकारी व कर्मचारी उत्साहाच॑.. 

यांना सोयी-सुविधा मिव्ठतात कौ नाही याचीही दखल. प्रतिबिंब- 


एन.आर .एच.एम. आणि देखरेख प्रकल्पांमुव्ठ 
ए.एन.एम., एम.पी.डब्ल्यू. यांची काम 


& 


घेतली जाते. त्यामुठे कामात उत्साह येतोय. लोक आय दुसन्यात ._ लोकांना समजू लागली. आम्ही आरोग्य कर्मचान्यांच्या 
उत्साहात असतील, तर आपोआपच आम्हालाही परावर्नित .. कामाचं केलेंडर बनवलं. त्यामुछं आता आरोग्याच्या 
उत्साह येणार. 9 9 परावर्तित होत _ बाबतीत सतत काही तरी घड़ू लागलंय. 9 १ 


डॉ. ए. एस. वर्ध | बीरू दुधभाते 


वैद्यकोय अधिक्षक 
9, सरपंच धनगरवाडी पर 
उपजिल्हा रुग्णालय, ता.- तुब्लजापूर 
ता.- भोर, जि.- पुणे यु ४ 


जि.- उस्मानाबाद 


आणि अर्थातच समस्या निवारणाची प्रक्रिया देखील वेग घेईल 


डॉ. नितेश तोरणकर रा 
वैद्यकीय अधिकारी, प्रा.आ.केंद्र धुंदलवाडी 
ता.- डहाणू, जि.- ठाणे 


आधी लोकांना वाटायचं 
आम्ही आमच्या फायसद्यासाठी 
गावात येतो. आम्ही आलो काय, 
गेलो काय कुणी लक्ष देत नव्हतं. पण 
आता आमची काम॑ लोकांना समजली. 
संवाद वाढला. त्यामु्ठे आम्हीसुद्धा जास्तीत जास्त 


सिर्फ कागज पे 
सेवा होती है, गाव 
में कुछ नहीं 
मिलता। लोग खाली पिली 
भाषण देते हैं, करते कुछ 
नहीं। मैं संन्‍्यासी हूँ फिर भी 
गाव मे बिमारी पर दवा मिले 
इसलिए मैदान में उतरा हूँ। जबतक हम खडे 

होकर बात नहीं करते, हमारा विकास नही होगा। 9 9 


नंदराम छोटे सिलोरे बाबा 


गाव- रोहिट्याखेडा, 
ता.- चिखलदरा, जि.- अमरावती 


& 


4 & दखारंखा प्राकल्पामधुन 


सर्वसामान्य लोकांचा आरोग्य 
समस्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आम्हा 
वैद्यकीय अधिका-्यांपर्यत पोहोचतोय. 
एरवी प्रशासकीय यंत्रणेपर्यत लोकांची बाजू 
पोहोचणं अवघड होत॑. लोक या प्रक्रियेतुन 
आमच्याकडे समस्या मांडताहेत आणि 
आम्ही यथाशक्ती त्यांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करतोय. 

ही एक सकारात्मक प्रक्रिया आहे. 9 9 


डॉ. योगेश पाटील 


वैद्यकोय अधिकारी, 
प्रा. आ. केंद्र सायबन, ता.- डहाणू, जि.- ठाणे 


4 लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेमुठ्ठे विशेषतः जनसुनवाईमुब्ठे अगदी तव्ठागाव्ठातील आरोग्य समस्या 

आमच्यापर्यत पोहोचतात. तसंच एन.आर.एच.एम. अंतर्गत विविध योजनांची माहिती लोकांना 
देण्यासाठी या प्रक्रियेचा खूप उपयोग होतोय. पण बय्याचदा इच्छा असूनही तातडीने प्रश्न सोडविणं आमच्या 
हातात नसतं. काही प्रश्न आमच्या पातव्ठीवर सुटण्यासारखे नसतात. म्हणूनच संस्था - संघटना व 9 9 
आरोग्य यंत्रणा यांच्यात सुसंवाद निर्माण झाला तर कालांतराने ही प्रक्रिया टू-वे होईल. 


रिता गायकवाड 


जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन, जि.- ठाणे 


लोक धीट झाले, समस्या मांडू लागले, समस्या सोडवण्याचे 
पर्याय सांगू लागले त्यामुव्ठं जनमत अधिका-्यांपर्यत पोहचू लागल॑, 
विचारांची देवाण-घेवाण सुरू झाली... 


6 & 4 लोकांच्या समस्यांच॑ उत्तर 


लोकांकडेच असतं. आम्ही 
आरोग्यसेवगांची लोकांचं समस्यांबद्दलचं म्हणणं जाणून 
मागणी गावातूनच घेतलं, त्यांनी सुचविलेले समस्या 
निर्माण व्हायला निवारणाचे मार्ग समजून घेतले तरच 
हवी. लोक जर 


चांगलं काम उभं राहू शकतं. 
आरा ग्यसोेवां- आयाम काका ममबाक 


बद्दलची कर्तव्यं, जबाबदारी व हकक्‍्कांसाठी 
जागृत झाले, तर आरोग्य यंत्रणाच काय 
कुठलीही यंत्रणा अत्यंत सक्षमपणे ऐ ऐ 


काम करू शकते. 


प्रशांत नारनवरे, अप्पर जिल्हाधिकारी, 
गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, ता.-चिखलदराई 


डॉ. किशोर बोबडे 


अतिरिक्त आरोग्य अधिकारी, 
मेवठघाट, जि.- अमरावती 


९ 
५ 2 - ५0 

(९0497)]3॥7033|9 

83703।0/6 - 34 


गावात एखादी साथ आली, किंवा 
सिस्टर नीट काम करत नसेल, तर 
आता गाव समितीचे लोक एकत्र येऊन बोलू 
लागलेत. लोक समस्यांवर बोट ठेवतात, 
त्यामुव्ठे आम्हाला आमचं काम सुधारण्यास 
फायदा होतोय. कामाची नेमकी दिशा 9 


श्े 4 सरकारी दवाखान्यात सगव्ठया आजारांवर सारख्याच 
गोठ्या मिव्ठतात, मग तिथे कशाला जायचं अशी & & 
लोकांची तक्रार होती. आम्ही गावात मिटिंग घेऊन 
लोकांचे गैरसमज घालवले. गोब्ठी - इंजेक्शन मधील 
फरक समजावून सांगितला. आता लोक सरकारी 
दवाखान्यात जाऊ लागलेत. ही प्रक्रिया अशीच 


सुरू राहायला हवी. 9 9 सांग 


अनिल पवार 
कार्यकर्ता, श्रीखेड, 
ता.- शहादा, जि.- नंदुरबार 


.... आरोग्य सेविका, उपकेंद्र 
सुलवाडा प्रा.आ. केंद्र, ता.- शहादा, जि.- न॑ 


औषधोपचारांबददलचे, सरकारी दवाखान्यांबद्दलचे गैरसमज कमी 
होऊ लागले. लाभार्थी वाढले. गावातील उपकेंद्रातून सेवा मि्ठेल 
याची खातरजमा निरक्षर बायादेखील करू लागल्या... 


& & वरून लिमिटेड प्रमाणात 

निधी येत असल्याने पूर्वी 
जननी सुरक्षा योजना व मातृत्व अनुदान योजनेतून 
काही गावं वगठ्लली जायची. जवल्ठच्या गावांना 
लाभ मिव्ठण्याची शक्‍्यता अधिक होती. आता या 
प्रक्रियेमुव्ठे गरजू लोकांना सर्व योजना चांगल्या 
माहीत होऊ लागल्यात. दुर्गय गावातील लोकांची 
आरोग्यसेवांबाबतची मागणी वाढली आहे. त्यामुव्ठे 
जननी सुरक्षा योजना व मातृत्व अनुदान योजना 


यांचे लाभार्थी वाढलेत. ऐ ऐ 


डॉ. के. जे. पाटील 


तालुका वैद्यकीय अधिकारी, ता.- शहादा, जि.- नंदुरबार 


& & पाहिल॑ दवाखाना बंद रहतल आणि 
आम्ही समिती स्थापन व्हई तध्यारों 
समिती देकरेक दवाखाना दहीभोईन उगडो ठवतो 


है ॥॥ 9 9 


रुस्नाबाईं पवार 
ग्रामस्थ, सुलवाडा, ता.- शहादा, जि.- नंदुरबार 
(भाषा - भिली) 


4 & देखरेख प्रक्रियेमुल्ठे पारदर्शी व्यवहार होऊ लागला आहे. पण या 
प्रक्रियेतून प्रभावीपणे प्रॉब्लेमचे सोल्युशनदेखील व्हायला हवं. काही बेब्ठा 


आरोप-प्रत्यारोप होत राहतात. पण दोन्ही बाजूने समजून घेण्याची तयारी असेल 
तर ही प्रक्रिया दजंदार आरोग्यसेवा देण्यासाठी 


फारच उपयुक्त आहे. है है 


डॉ. अशोक खंडागढे 
वैद्यकीय अधिक्षक 

कासा उपजिल्हा रुग्णालय 
ता.- डहाणू, जि.- ठाणे 


& “सुरुवातीला लोक 
म्हणायच्च या 
कार्णक्रमातुना 

काहीच साध्य होणार नाही. 
पण नंतर हा कार्यक्रम कुठल्या 
संस्थेचा नसून आपलाच 


4 4 “आरोग्य क्षेत्राला सरकारने 
नेहमीच दुत्यम स्थान दिलेय. 
गेल्या पाच वर्षापासून आरोग्यावरील घटते 
बजेट हे त्याचेच द्योतक आहे. पण 
दुसरीकडे एनआरएचएम मधून राज्यांना 
आहे. आपणच बदल घडवत मा व ली 
आहोत, त्याचे फायदेही आपल्यालाच मिव्ठत आहेत. बं शोधण्यासाटी औ लोकपाल 
पा ते त्त पर मं मिल 5 प्रश्न. त्याचे उत्तर शोधण्यासाठी लोकाधारित देखरेख प्रक्रिया आवश्यक, 
पतला ! ५ या प्रक्रियेतून आरोग्याच्या हक्‍्कांबदल जागृती होत आहे. त्यातृन 
जि "| उत्साह वाढला, 9 9 सर्वसामान्य आदिवासी महिलांना देखील आरोग्य समस्या 
पर वेद मांडण्याचे व्यासपीठ मिव्ठाले आहे. ” 9 9 


मु. पो.- गौरखेडा (कुंभी), 
सदस्य ग्राम आरोग्य, पो.पा.पु. व स्व. समिती, योगीराज | प्रभुणे 
ता.- चिखलदरा, जि.- अमरावती पत्रकार, महाराष्ट्र टाईम्स, पुणे 
4 “ आमच्या दवाखान्यातून १६ गावांना आरोग्यसेवा दिल्या जातात. पण केवव्ठ ५-६ गावातील लोकच 
आरोग्यसेवांचा लाभ घ्यायचे. डोंगरदज्यात वसलेली गाबं, पावसाव्व्यात संपर्क तुटलेली गावं 


यांच्यापर्यत कसं पोचायचं हा एक प्रश्नच होता. पण आमची ही समस्या देखरेख प्रक्रियेमुव्ठं सुटली. लोक 
स्वतःहून येकन आमच्याशी बोलू लागले. पूर्वी केवव्ठ ३०० ची ओ.पी.डी. होती. आता तिच्यात वाढ होऊन 
वर्षाकाठी १००० ते १५०० पर्यत रुग्णसंख्या वाढली आहे. यामु्ठं आमच्या कर्मचान्यांचा 

आत्मविश्वासही वाढलाय. ' 9 9 


डॉ. शामकांत पाथरवट 
वैद्यकीय अधिकारी, वाघर्ड प्रा. आ. केंद्र, 
ता.- शहादा, जि.- नंदुरबार 


समस्यांनी गांजलेले लोक उदासीन होत जातात. ही उदासीनता 
लोकाधारित देखरेखीसारख्या प्रक्रियेमु्ठे झटकली जाते. समस्या 
सोडवण्याचा आत्मविश्वास वाढतो. 


“देखरेख प्रक्रियेमुब्ठं ग्रामीण जनतेला 4 “देखरेख प्रक्रियेमुठं शासन 

4 4 दर्जदार सेवा मिल्ठ लागल्यात. त्या आमच्यापर्यत पोचतं, नाय 
मिव्ठवण्यासाठी जनसुवाईच्या पोचत हे आम्हाला कव्झू लागलय. यापूरवी 
माध्यमातृन लोक वैद्यकोय कर्मचान्यांबद्दलच्या शासकीय आरोग्य योजनांची माहिती 
तक्रारी आत्मविश्चासाने मांडू लागलेत. ” नव्हती, पण जागृती वाढ़ू लागल्याने अगदी 
। 9 9 छोटा उठास्तीगरूना लोकहो 
आत्मविश्वासाने आरोग्यसेवांची मागणी 


करू लागलेत. / ऐ के 


रामदास यादव 
सरपंच कामरे गाव, सदस्य) 
>प आ.केद्र देखरेख रे 
ता.- भोर, जि.- पुणे 


धनराज मुदठे 
सरपंच, अध्यक्ष, ग्राम आरोग्य, पो.पा.पु. व स्व. 
समिती, मु.पो.- अणदूर, ता.-तुव्ठजापूर, जि.उस्मानाबाद 


& & देखरेख प्रकल्पामुत्ठे संदर्भसेवा देण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तसेच वैद्यकीय 
कर्मचाय्यांमधील 'रणछोडदासांच्या' उपस्थितीचं प्रमाणही वाढलंय. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे लोक 


आणि वैद्यकीय कर्मचारी यांच्यात सुसंवाद निर्माण झालाय. क्र है 
डॉ. सुधीर डोंगरे 
की अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, ता.- धारणी, जि.- अमरावती 


& & “गावात आरोग्य समिती 

झाल्यापासून नर्सबाई 
आणि मलेरिया डाक्टरच्या कामात 
५० टक्‍के तरी सुधारणा झाली. 
पाड्यावरच त्यांच्याकड्न औषध॑ 
मिठायला लागली. आता लोकं॑ 
खासगी डाक्टरकडं जात नाहीत. ” 


2) 


कान्हा वनष््या धांगडा 
पांढरतारा पाटीलपाडा, ग्रामपंचायत सदस्य व अध्यक्ष, 
ग्राम आरोग्य, पो.पा.पु. व स्व. समिती, ता.- डहाणू, जि.- ठाणे 


& 4 देखरेख प्रक्रियेमुढे लोक आम्हाला अनेक प्रश्न 

विचारू लागलेत. सुरुवातीला या प्रश्न विचारण्याचं 
स्वरूप भांडणासारखं होतं. आपल्या कर्तव्यांची जाणीव नसलेले 
काही लोक असतात. ते अकारण दंगा करतात. पण खरी आच 
असलेल्या लोकांचे सहकार्यही होत आहे. ९ ९ 


डॉ. राजेश पाटील 


वैद्यकीय अधिकारी, कुसुमवाडा प्रा. आ. केंद्र, 
ता.- शहादा, जि.- नंदुरबार 


& 4 “देखरेख प्रक्रिया सुरू झाल्यावर सुरुवातीला आरोग्य 
सेवांबदल लोकांची खूप ओरड होती. नंतर नंतर 

त्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेमक्या कोणत्या सेवा मिछुतात 

याची माहिती झाल्यानं लोकांकडून सहकार्याचं प्रमाण वाढलं, ” 


कक 


डॉ. मेघशाम कुलकर्णी 
वैद्यकीय अधिकारी, अणदूर प्रा. आ. केंद्र, ता.- तुव्ठजापूर, जि.- उस्मानाबाद 


4 आतापर्यत फक्त शासनच आरोग्यसेवांची 

व्यवस्था पाहत आलयं. देखरेख प्रक्रियेच्या 
निमित्ताने जनता शासनासोबत आली आहे. स्थानिक 
गरजा काय आहेत हे ते जेवढं चांगलं जाणतात तेवढे 
शासकीय अधिकारी जाणतीलच असे नाही. त्यामुद 
आता निश्चितपणे योग्य सुधारणा घडतील असा मला 


विश्वास वाटतो. 
)9 


डॉ. एन. सी. नगरे 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, 
जिल्हा - पुणे 


शासकीय कामांवर कोरडे तोंडसुख घेणारे अनेक. देखरेख प्रक्रियेत 
मात्र सकारात्मक टिकेला अवसर असल्याने, लोक समस्यांवर बोट 
ठेवतात, तसे समस्या सोडवण्याची जबाबदारीही घेतात. 


& & “गाव आरोग्य समितीची सचिव म्हणून काम करायला सुरुवातीला नको 
बाटत होते. पण समितीच्या सर्व सदस्यांचे प्रशिक्षण झाल्याने सर्वोना सर्व 
जबाबदान्या नीट समजल्या. त्यामुठे सर्वाचे चांगले छुआ 


सहकार्य मिव्दू लागले. आता सचिव म्हणून काम 
करायला मला कसलं॑ दडपण वाटत नाही. ” है, ९ 


सुलक्षणा शिंदे 
अंगणवाडी कार्यकर्ती, बसवंतवाडी, 
ता.- तुव्ठजापूर, जि.- उस्मानाबाद 


4 “देखरेख प्रक्रियेत मोठ्या 

मीटिंगमध्ये डॉक्टरांना 
प्रश्न विचारायला लोक अजूनही थोडं 
बिचकतात. पण एकटे दवाखान्यात 
गेले को खूप चौकशा करतात. 
डॉक्टरांशी जास्त बोलतात, माझया 
मते आपल्या आरोग्याबदल लोक 
जबाबदार झाल्याचं हे (ह आहे. ” 


के 


ललिता बर्ड 


तालुका समन्वयक, 
जनार्थ आदिवासी विकास संस्था, 
ता.- शहादा, जि.- नंदुरबार 


रा, रूपाली कदम 
सतिका, ॥, नसरापूर, प्रा.आ. केंद्र, ता.- भोर, जि.- पुणे 


“प्राथमिक आरोग्य केंद्र, 

4 4 ग्रामीण रुग्णालय, 

उपजिल्हा रुग्णालय, 

सिव्हिल हॉस्पिटल यांच्यातील फरक 

देखरेख प्रक्रियेच्या प्रशिक्षणांमुत् 

समजला. बेगवेगव्ठया योजनांची 

माहिती झाली. कुठल्या योजना 

गावात कुणासाठी मदतकारक ठरतील हे समजले. त्यामुल्ठे ऐ ९ 
समिती सदस्य म्हणून जबाबदारीने काम करू लागलो 

सत्तेश्वर पाटील 


सदस्य, ग्राम आरोग्य, पो.पा.पु. व स्व. समिती 
हिप्परगा, ता.- तुव्ठजापूर, जि.- उस्मानाबाद 


का 


१4 


पूर्वी सरपंच, पंचायत समिती 


66 


लोकाबारित देखरेख वाद्तो कल है िटट: न 

जनसनवाईसारखो बद्रमाग ्द्रणल सदस्य आमच्या कामात जास्त 
पल प्याज द मदत करत नव्हते. पण देखरेख 
2 जे हा प्रक्रियेत कमिट्या झाल्यापासून आमची 
वितरण व्यवस्था यामध्ये देखील 


कामं, निधीची तरतूद याची त्यांना माहिती 


असावी. त्यामुत्ठे सर्वसामान्य लोकांना आपले 
ता ला स झाली. आता आम्ही गावात गेल्यावर त्यांच्याकड़ून 


म्हणणे मांडण्याची चांगली संधी उपलब्ध होत आहे. 


जास्त सहकार्य मित्गू लागले आहे. ऐ। ९ 
9 9 वंचित घटकांना 
अयुब कादरी लोकाधारित सुरेखा सा] 
जिल्हा व्यवस्थापक, एल.एच. हे ० 
दे. सकाव्ठ -फ् देखरेख प्रक्रियेने नसरापूर प्रा.आ. केंद्र, 
जज उन अग्रस्थान दिलंय. ता.- भोर, जि.- पुणे 
एयवी निर्णय 
प्रक्रियेतून 
डावलेले 


4 ८ बन्याचदा सरपंच किंवा ग्रामपंचायतीचे जाणान्याचा 
मेंबरलोक त्यांच्या नातेवाईकांनाच योजनांचा विचार येथे 

फायदा मिव्ठवून देतात. पण देखरेख प्रक्रियेतील केंद्रस्थानी 4 4 

जनसुनवाईमुर सर्व गोष्टीची उघड चर्चा होते. त्यामुद् मानलाय... 

गावातल्या गरिबातल्या गरीब लोकांना योजनांचा लाभ 


लोकाधारित देखरेख प्रकल्पामुब्ठे 
आरोग्यसेवांमध्ये कर्मचान्यांकड़ून होणाज्या 
चुकांची पुनरावृत्ती कमी होण्याची शक्यता वाढली 
आहे. राज्य स्तरापासून गावस्तरावरील लोकांचा 


होऊ शकतो. ” सहभाग वाढल्यामुव्ठे, जागृती व जाणीव वाढल्यामुख्ठे 
9 9 वंचित घटकांना याचा लाभ होणार आहिे. ९ ९ 
प्रमिला ठवरे सुरेश कुदले 
आशा प्रवर्तिका, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
मु. पो. बिहाली, (सेवानिवृत्त) 
ता.- चिखलदरा, जि.- उस्मानाबाद 
जि.- अमरावती 


ता.- तुब्ठजापूर, जि.- उस्मानाबाद 


लोकांनी तक्रार केली तर वाईट वाट्न घेण्याची गरज नाही. काही लोक विनाकारण 
तक्रारी करतातही, पण अशा लोकांना समजावून सांगता येत॑. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, 
आरोग्य यंत्रणेवर लोकांचा दबाव हवा, दबाव नसेल तर कुठलीच यंत्रणा सक्षमपणे काम 


करीत नाही. 


डॉ. सी. एल. सोनकुसरे 
सिव्हिल सर्जन, ५ 
इर्बिंन सिव्हिल हॉस्पिटल, जि.-अमरावौ॑ती 


सीबीएममुठे शासकीय अधिकारी व 
हे सीबीएमचे प्रतिनिधी यांच्यात जबब्ठचं नात॑ 

तयार झालं. या प्रक्रियेमुठे एनआरएचएम अंतर्गत 

आरोग्यसेवांचा दर्जा उंचावण्यास मदत झाली. 


ऐ शि | 


(0) 


की 


डॉ. एस.एस. सरवदे 


तालुका वैद्यकीय अधिकारी, 
ता.- वेल्हे, जि.- पुणे 
६ उद्दिष्टं 
गाठण्यासाठी 
व्यवस्थापन हवं. 
मी नसरापूर . है व्यवस्थापन 
प्यपोएचा सी उच्च स्तरावरून 
अंतर्गत आरोग्य सेवकच व्हावं की 
आहे. यापूर्वी मी पोलीस तब्ठागाव्ठातून ? 
खात्यात होतो. अर्यात 
लोकांसाठी काम 5 
करायची आधीपासून 5 | 
प्रामाणिक इच्छा. काही कारणाने ही नोकरीही सोडणार केलेल॑ 
होतो. पण लोकाधारित देखरेखीच्या कामामुव्ठे आता व्यवस्थापन 


मला लोकांचा चांगला सपोर्ट मिव्ठतोय. काम करताना जास्त 
आनंद वाटतो. कुणाची तरी देखरेख राहिली तर माणूस.. लोकशाहीवादी ! 
सरव्)ठ राहतो. पोलिसांत काम करताना वरच्या 

सायबाची देखरेख असायची म्हणून, आम्ही सरव्ड 

राहायचो. अगदी ८ 


मोहन शंकर मोहिते 


एम.पी.डब्ल्यू., केव्ठवडे, 
नसरापूर प्रा.आ.केंद्र, 
ता.- भोर, जि.- पुणे 


कामासाठी लोकमताचा 
दबाव हवा म्हणुन... 


# #द खार खा 
के पक स्ामित्या ची 
स्थापना झाली, त्यामुव्ठे 
लोकप्रतिनिधी आणि 
गावकरी एकत्र येऊन ४७४3 

आम्हा वैद्यकीय _ 
कर्मचान्यांच्या कामांबदल 5 
चर्चा करू लागले. यामुत्ठे आता कोणते कर्मचारी चांगलं 
काम करतात आणि कोण चालढकल करतं ते 
सर्वासमोर उघड होईल. ७ ७5 


2222 


] 


| ॥॥0॥॥0॥0॥ 


रंजना समुद्र 
ए.एन.एम., 

प्राथमिक आरोग्य केंद्र मुठा, 
ता.- मुव्ठशी, जि.- पुणे 


सीबीएममुल्ठे 

> जानामानसात 
आरोग्याबद्दलची जागृती व 
आमच्या कामामध्ये 
पारदर्शकता वाढली. 
जनता व अधिकारी 
यांच्यातील पडदा दूर 
व्हायला मदत झाली 
म्हणून ही प्रक्रिया चालू 
राहायला हवी 


डॉ. डी.एन. भोगले 
वैद्यकीय अधिकारी, 
पानशेत युनिट, 

ता.- बेल्हे, जि.- पुणे 


नंदरबार, अमरावती, उस्मानाबाद, पुणे... 


आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिये'तून साध्य काय झालं ? 


ठसठशीत मुद्दे 
आव्हाने 
आणि 
आवाहन 


स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, 
सर्वसाधारण नागरिक, स्वयंसेवी संस्था / संघटना, वैद्यकीय अधिकारी - कर्मचारी 
“जार, 
_ आम्हाला यश आलंय, आरोग्यसेवांमध्ये आमूलाग्र बदल झालेत 
हा आमचा दावा नाही 
पण तुम्ही या प्रक्रियेत सामील व्हाल 
तर नकक्‍्कोच 'सरकारी' आरोग्यसेवा 'जनतेच्या' होतील. ” 


रु हक अ् 


आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रियेतृन 


आरोग्यसेवांमध्ये जनतेचा पुढाकार 


हीच फलनिष्पत्ती | 


कुठल्याही प्रक्रियेचे निष्कर्ष निघ्‌ शकत नाहीत. कारण प्रक्रिया ही सातत्याने घडत जाणाज्या घडामोडींची शृंखला 
असते. पण तरीही, 'आडात असेल तर पोहन्यात येईल' हा आपला अनुभव आहे. आम्हाला ही प्रक्रिया ठरगाविक 
जिल्द्यांपुरती मर्यादित रहावी असं वाटत नाही. या प्रक्रियेचं सार्वत्रकौकरण व्हावं अशी आमची तीत्र इच्छा आहे. 
म्हणून आम्ही राबवलेल्या प्रक्रियेच्या आडात काय आले, आणि त्यातून तुम्ही पोहज्यात काय ओढून घ्यावे, हे 
सांगण्यासाठी काही ढोबव्ठ निष्कर्ष मांडणे गरजेचे आहे... 

निष्कर्ष मांडण्याआधी भारत सरकार च्या केंद्रीय नियोजन आयोगाची निरीक्षणं व शिफारशी नोंदवण येथे प्रस्तुत ठरेल. 
दि. ६ ते ८ ऑक्टोबर, २०१० दरम्यान राष्ट्रीय नियोजन आयोगाच्या प्रतिनिधी मंडव्ठाने महाराष्ट्रातील आरोग्यसेवांवर 
लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रियेचा आढावा घेतला. गावभेटी दिल्या. प्रक्रियेत सहभागी घटकांशी चर्चा केल्या. 
त्यांच्या अहवालात या प्रक्रियेबदल पुढील मत व्यक्त करण्यात आली आहेत - 


स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, वंचित घटक, स्वयंसेवी संस्था- संघटनांचे प्रतिनिधी अशा 
विविध समाजघटकांना आरोग्यसेवेबदल आपले परखड मत नोंदविण्यासाठी सक्षम करण्याची 
प्रक्रिया लोकाधारित देखरेखीतून प्रत्यक्षात येत आहे. 


आरोग्यसेवा यंत्रणा आणि तिचे लाभार्थी यांच्यात समानता आणणारी, शासकीय आरोग्यसेवांना 
अधिकाधिक लोकांपर्यत पोहोचविणारी ही प्रक्रिया आहे. धोरण निश्चिती, नियोजन, 
अंमलबजावणी ब यंत्रणेला उत्तरदायी करणं अशा विविध पातव्व्यांवर लोकसहभागाचा सुस्पष्ट 
अवकाश या प्रक्रियेत दिसतो. 

सहभागी संशोधन पद्धतीचा पाया असलेली लोकाधारित देखरेखीची साधन या प्रक्रियेत विकसित 
करण्यात आली आहेत. सर्वसामान्यांना हाताव्ठता येईल अशा चित्रमय साधनांमुब्ठे निरक्षर लोकही 
आरोग्यसेवांबदल सहज आपलं मत या साधनांद्वारे नोंदवू शकतात हे विशेष. 

ही प्रक्रिया आरोग्यसेवांच्या लाभार्थ्यासाठी उपयुक्त आहेच, शिवाय आरोग्य यंत्रणेतील घटक 
(बैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी) यांच्या समस्यांवरील उत्तरं शोधण्यातही प्रभावी ठरत आहे. 


दुर्गम भागातील आरोग्यसेवांचा दर्जा उंचावण्यास ही प्रक्रिया विशेष महत्त्वाची ठरत आहे. परंतु 
शासकीय आरोग्य यंत्रणेमध्ये या प्रक्रियेबदल खोल जाण व स्पष्ट बांधिलकी असेल, तरच या 
प्रक्रियेला यश येईल. 


७ जनसुनवाईंच्या माध्यमातून प्रा. आ. केंद्र व जिल्हास्तरावर आरोग्यसेवा नाकारल्याच्या घटना मांडल्या 
जाणं, त्यावर संबंधित अधिकान्यांनी उपाययोजना सुचवणं, या प्रयत्नांना स्थानिक माध्यमांमधून प्रसिद्धी 
देणं, स्थानिक पातव्गीवरील समस्यांचा राज्य स्तरावर विशिष्ट कालावधीने आढावा घेणं या सर्व 
घडामोडीमु््ठ॑ पंचायतराज प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था-संघटना व सर्वसामान्य नागरिकांची आरोग्य 
यंत्रणेत सक्रियता वाढीस लागली आहे. 

७  यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेतील उणिवांवर लोकांनी उपस्थित केलेले मुद्दे, प्रश्न या स्वरूपाच्या तक्रारीना 
अग्रक्रम मिव्ठणं गरजेचं आहे. तक्रार निवारणाची रितसर यंत्रणा लागू केल्याशिवाय अशा समस्या मार्गी 

रे लागू शकणार नाहीत. 

७  लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रियेला केवव्ठ समस्या मांडण्याचं साधन म्हणून पाहिल॑ जाऊ नये. तर 
या प्रक्रियेकडे आरोग्यसेवांचा दर्जा उंचावण्याचं माध्यम व आरोग्यसेवांचे पालकत्व अंतिमतः लोकांकडे 
सोपविण्याचं साधन म्हणून पाहायला हवं. 

७ शिक्षण, स्वस्त धान्य योजना, मध्यान्ह भोजन योजना यावर देखील अशीच लोकाधारित देखरेख यंत्रणा 
राबविण्याची गरज आहे. 


केंद्रीय नियोजन आयोगाची निरीक्षणं, शिफारसी बहुमूल्य 
आहेतच.... आमचा अनुभव थोडक्यात असा.... 


लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रियेमुठे आरोग्यसेवांमध्ये सुधारणा दिसताहेत | पण अजून काही धोरणात्मक 
मुद्दे, बरेच प्रश्न सुटलेले नाहीत ! ! 


राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनमधून आरोग्य संस्थांना मिठुणारा निधी व संसाधनातील वाढ आणि सबत्ठ 
प्रशासकौय पाठिंबा यामुत्ठे आरोग्यसेवा पुरविणारी यंत्रणा सक्रिय झाली आहे. याबरोबरच, लोकाधारित देखरेख 
प्रक्रियेच्या प्रभावक्षेत्रात लोक एकत्रितपणे आरोग्य कर्मचारी व अधिकारी यांच्या कामांची पाहणी, औषधांची 
उपलब्धता, कर्मचान्यांची वागणूक यांची नोंद घेऊन संबंधित समस्या बेगबेग्ठया अधिकान्यांसमोर मांडू लागले 
आहेत. म्हणजेच लोकांमध्ये आरोग्यसेवांच्या हक्‍्कांबदलची जाणीव वाढून, हक्‍क मिव्ठवण्यासाठी मागणी 
करण्याचा उत्साह निर्माण होत आहे. 


आरोग्य यंत्रणेची सक्रियता व लोकांद्वारे आरोग्य हक्क प्रस्थापित होण्यासाठीची मागणी, या दोहोंचा परिपाक 
आरोग्य यंत्रणेत सुधारणा घडताहेत. (पहा पान क्र. ३१ - ३५) बज 5 5 


प्रक्रिया विस्तारेल तेव्हा खरी कसोटी... | 


गेले चार वर्ष महाराष्ट्रात लोकाधारित देखरेख प्रकल्प राबविला जातोय. या प्रकल्पाचा सातत्यपूर्ण उत्साहवर्धक प्रवास 
या पुस्तिकेच्या पानापानावर उमटलाय. काही मैलाचे दगड या प्रवासात नक्कीच गाठले गेले, पण खरेतर ही नुकतीच 
सुरुवात आहे, याचीही आम्हाला जाणीव आहे. 


माइया मते, लोकाधारित देखरेख हा निव्वव्ठ 'प्रोजेक्ट ' नाही. शासनाच्या कार्यप्रणालीमध्ये नव्याने दिसून येणारा हा एक 
लोककेंद्री दृष्टिकोन आहे. अनेक सामाजिक योजना, प्रकल्प राज्य व केंद्र सरकारच्या यंत्रणेकड़न नियंत्रित केले जातात. 
ही नियंत्रित करणारी यंत्रणा लोकांप्रती उत्तरदायी व पारदर्शी असणे अपेक्षित असते. शिवाय लोकांच्या अपेक्षेबरहुकूम 
यंत्रणेकड़ून सेवा दिल्‍या जातात अथवा नाही हे तपासणारी पद्धतही असायला हवी. लोकाधारित देखरेख प्रक्रिया ही 
यंत्रणेला लोकांप्रती उत्तरदायी करणारी व लोकांच्या अपेक्षापूर्तीची रितसर नोंद घेणारी एक पद्धत ठरत आहे. 


सार्वजनिक योजनांमध्ये 'लोक' मध्यवर्ती असायला हवेत, पण सध्याच्या व्यवस्थेत 'लोक' परिघावर ढकलले गेलेत, 
आणि “यंत्रणाच' मध्यबवती झालीय. त्यामुल्ठे सार्वजनिक संसाधने व्यक्तिगत हितासाठी राजरोस वापरली जाताना 
आढव्ठतात. लोकाधारित देखरेख ही लोकनियंत्रणाची अशी पद्धत आहे, ज्यामधून सार्वजनिक संसाधनांवर जनतेचे 
'प्रभुत्व” कायम ठेवता येऊ शकते. लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेतील हे महत्त्वाचे तत्त्व लक्षात घेता, या प्रक्रियेचा खूपच 
व्यापक विस्तार होणे गरजेचे आहे. माइया मते, किमान चार बाजूंनी हा विस्तार व्हायला हवा. 


पहिली बाजू भौगोलिक विस्ताराची. महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त जिल्द्यातून ही प्रक्रिया राबबली जावी. नुकतीच पाच 
जिल्ह्यात सुरू झालेली ही प्रक्रिया तेरा जिल्ह्यांमध्ये विस्तारली आहे. हा विस्तार आणखी व्यापक व्हायला हवा. सोबतच 
ही प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सुयोग्य स्वयंसेवी संस्था-संघटनांचा शोध घेतला जायला हवा. या भौगोलिक 
विस्तारासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनमधून राज्य व केंद्र सरकारचा पाठिंबाही आवश्यक आहे. 


लोकाधारित देखरेखीच्या विस्ताराचा दुसरा कंगोरा म्हणजे देखरेखीसोबत नियोजनाचा अंतर्भाव होणे. यंत्रणेतील 
दोषनिर्देशनापर्यत कार्यकर्त आणि लोकांनीही थांबू नये, तर दोषनिर्मूलनासाठी कर्मचास्यांसोबत ठोस उपाय सुचवावेत. 
यातून नियोजनाची प्रक्रिया मूव्ठ धरेल. गावपातव्डीवर आरोग्य नियोजन करण्यापासून प्रा. आ. केंद्र, ग्रामीण रुगणालय, 
तालुका व जिल्हा स्तरावर आरोग्य नियोजन व्हायला हवे. या दिशेने थोडे प्रयत्त झाले आहेत. पण अजून बरेच काम 
व्हायला हवे. 


इतर सामाजिक योजनांमध्ये लोकाधारित देखरेखीचा अंतर्भाव करणे हा देखरेखीच्या विस्ताराचा तिसरा मुद्दा. मर्यादित 
उत्तरदायित्व, जबाबदारीचा अभाव, शासकीय दृष्टिकोन व लोकांच्या अपेक्षांमधील विसंगती या 
समस्या अंगणवाडी, स्वस्त धान्य योजना, पाणी पुरवठा या योजनांमध्येही आढव्ठतात. या सेवांचा 

सार्वजनिक आरोग्याशी घनिष्ठ संबंध आहे. म्हणूनच या योजनांवरही लोकाधारित देखरेख 
असावी. त्यासाठी विविध शासकीय विभागांचा सक्रिय सहभाग घ्यावा लागेल. तसेच 
आरोग्य क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रातील नागरी संघटना व नागरिकांना सक्षम करण्यासाटी 
प्रयत्न करावे लागतील. 


चौथा मुद्दा, सर्वसामान्य नागरिकांनी स्वतःच लोकाधारित देखरेखीचा स्वीकार करायला 
हवा. लोकाधारित देखरेख प्रक्रिया बरीचशी तांत्रिक व गुंतागुंतीची आहे. त्यामुर्ठ 


- डॉ. अभय शुक्ला, 
को-ऑडीनेटर साथी, 


राज्य समन्वयक संस्था, आ.से.लो. देखरेख व नियोजन प्रकल्प. 
सदस्य, 


एन.आर.एच.एम.-ऑडवायजरी ग्रुप फॉर कम्युनिटी अक्शन 


सुरुवातीच्या काढ्ठात संस्था-संघटनांची भूमिका मध्यवर्ती राहील. परंतु लोकांमध्ये जागृती येत जाईल 
लोकच या प्रक्रियेला संघटितपणे स्वतः राबवू लागतील. स्वयंसेवी संस्था-संघटनांची भूमिका सहाय्यकांची व 
लोकांना तांत्रिक योगदान देण्याची असेल. या माध्यमातून लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेचे चिरंतन अस्तित्व 


आणि व्यापक विस्तार दोन्ही शक्‍्य होईल. 


वरील चारही पातव्ठव्यांवर लोकाधारित देखरेखीचा विस्तार-विकास करताना शासनाचा विशेषतः राष्ट्रीय 
ग्रामीण आरोग्य मिशनचा पाठिंबा, हक्‍्काधारित दृष्टिकोनातून काम करणान्या संस्था-संघटनांचा सहभाग 
आपणि सामान्य लोकांचा पुढाकार, हे या लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेच्या यशाचे आधारस्तंभ आहेत. 


काही ठठ्कक आद्हानं... 


लोकाधारित देखरेख ही विविध टप्प्यांवर विविध घटकांच्या समन्वयातून साकारणारी प्रक्रिया. (रचनात्मक 
संघर्ष या प्रक्रियेत अंतर्भूतच असल्याने आव्हानांचे ढिगारे ओलांडतच या प्रक्रियेची वाटचाल झाली. सर्व नाही 
पण मोजक्याच आव्हानांची येथे नोंद केलीय... 


देखरेख प्रक्रियेच्या कार्यक्षेत्रात आरोग्यसेवांमध्ये सुधारणा दिसत असल्या तरी, धोरणात्मक अडथब्ब्यांमुब्ठे या 
सुधारणांना मर्यादा येते. उदा. - देखरेख प्रक्रियेतूनत औषधांच्या कमतरतेचा मुद्दा वारंवार पुढे आला. पण 
शासनाचे औषध पुरवठा धोरण बदलल्याशिवाय औषध तुटवड्याची समस्या सुट्‌ शकत नाही. लोकांना 
समस्या जाणवतात, देखरेख प्रक्रियेतृन त्या हिरिरीने पुढे येतात. पण धोरण बदलणार नसेल तर “जैसे थे' 
परिस्थितीमुल्ठे हताशा येते. राज्यस्तरावरील देखरेख व नियोजन समितीचे लांबलेले गठन प्रत्यक्षात आले, 
आणि या समितीने नियमितपणे तब्ठस्तरावरून आलेल्या समस्यांचा पाठपुरावा केला तरच ही समस्या सुटेल. 


वैद्यकीय अधिकाज्यांचा लोकाधारित देखरेखीकडे पाहण्याचा नकारात्मक दृष्टिकोन हे दुसरे आव्हान. काही 
अधिकारी या प्रक्रियेशी पूर्णतः सहमत नसल्याने निर्णय लांबणे, सहकार्याचा अभाव अशा समस्‍्यांमुत्ठे देखरेख 
प्रक्रियेचा वेग मंदावला. या प्रक्रियेची सकारात्मक बाजू विविध स्तरावरील अधिकान्यांसमोर ठरावीक 
अंतराने मांडली गेली तर प्रक्रियेतील सातत्य आणि विकास करण्यासाठीचे निर्णय लांबणार नाहीत. 


स्वयंसेवी संस्था, संघटनांचा या प्रक्रियेतिल सहभाग कमी करण्याचा काही दिशेने विचार, हे देखील एक 
आव्हानच आहे. स्वयंसेवी संस्था-संघटनांच्या सक्रियतेमुठेच लोकांमध्ये आरोग्यसेवांबदल, त्यांच्या 
हक्‍्कांबददल जागृती आलीय. एनआरएचएम्‌मुव्ठे पुरवठ्याची बाजू बढकट झाली असली, संस्था-संघटनांनी 
समिती सदस्यांना एकत्र करणे, त्यांचे प्रशिक्षण करणे, अभिनव माध्यमांच्या सहाय्याने आरोग्य यंत्रणेचे 
उत्तरदायित्व वाढवणे इ. भूमिका निभावली म्हणून आरोग्य सेवांची मागणी वाढतेय हे लक्षात घ्यायला हवे. 


देखरेख प्रक्रियेचे सार्वत्रकौकरण व तिची पाल्ठेमुल्ठे एक प्रकल्प 
म्हणून नव्हे तर लोकआंदोलनाच्या स्वरूपात रुजवणे हे सर्वात मोठे 
आव्हान. शासनाच्या आथ्थिक पाठिब्याच्या जोरावर ही प्रक्रिया 
* पहिल्या टप्प्यात विस्तारली. त्यामुछ्छे तिला स्वतःच्या काही मर्यादा 
पे _- आहेतच. पण पुढील काव्ठात गाव समित्यांचा पुढाकार व सर्वसामान्य 
_नागरिकांची सक्रियता वाढली, व्यापक प्रमाणात लोकांनीच 
स्वबव्गावर या प्रक्रियेचे पालकत्व स्वीकारले तरच लोकाधारित 
देखरेख रुजली असे म्हणता येईल. हे कसे घडवता येईल? या 
उत्तर देण्यात खरा कस लागणार आहे. 


- डॉ. अभय शुक्ला 


देखरेख करणान्यांच्या कामांवर 
कुणी देखरेख करावी ? 


. अर्थातच, समाजात ज्यांच्या कार्याला तोड नोही, जे समाजाला दिशा देऊ पाहतात, 
त्यांनी या प्रक्रियेकडे पाहावं, त्यावर आपलं मत द्यावं. 

या हेतूनं आम्ही विविध क्षेत्रातील मान्यवरांसमोर 

आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिया मांडली. 

त्यांचं बहुमूल्य मत मागितलं, 


राष्ट्रीय नियोजन आयोगाचे सदस्य, मानवी हक्‍कांसाठी झटणारे कार्यकर्ते, 
माजी सनदी अधिकारी 


दलितांच्या-महिलांच्या प्रश्नांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यांची किमया करणारे, 


समाजहिताची पत्रकारिता रुजवणारे 

आदिवासींसाठी आयुष्य बेचणारे, 

राज्यकर्त्यावर आपल्या तंत्त्वांचा अंकुश ठेवणारे अशा मान्यवरांनी 
मत दिलं. त्यांच्या प्रतिसादाचा सारांश आहे... 


“हे महत्त्वाचं आहे 
समाजाच्या व्यापक हिताचं आहे 
याचं संवर्धन करा. 


६३ 


डॉ. सईदा हमीद 


सदस्य, राष्ट्रीय नियोजन आयोग 


शेवटच्या घटकापर्यत हि 
विकास पोहोचवण्याची संधी 


द्र सरकारच्या स्तरावर विकास योजनांची उत्तमरित्या आखणी केली जाते. विकासाच्या अनेकविध बाजूंचा 

विचार केला जातो. कागदावर आखलेली योजना पाहून विविध उद्दिष्टे आता सहज गाठली जातील असं 
वाटतं. पण योजना गावस्तरावर पोहोचते, तेव्हा मात्र अपेक्षित लक्ष गाठलं जात नाही. आम्हा नियोजनकर््यापुढे ही एक 
मोठी समस्या आहे. आधिक तरतूद, मनुष्यबव्ठ, नियोजनासाठी घेतलेले कष्ट असं सगढछं वाया गेल्यासारखं होत॑. 
सर्वानाच हताशा येते. एक असमाधानाची भावना पसरते. 


आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रियेला समजावून घेण्यासाठी मी महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यात गेले. 
नियोजन आयोगाची प्रतिनिधी म्हणून या प्रक्रियेकडे पाहताना मला काही फारच उपयुक्त बाबी लक्षात आल्या. 
विकासापासून नेहमीच वंचित राहिलेत असे आदिवासी-गरीब स्वतःच विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी होईल यावर 
या प्रक्रियेद्वारे देखरेख ठेवतात. लोक एकत्र येतात. आपसात चर्चा करून समस्या अधिकास्यांपुढे मांडतात. शेवटच्या 
स्तरावरील अधिकारी या प्रक्रियेतून लोकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरं देक लागलेत. आरोग्यसेवा, अंगणवाडी, 
पोषक आहार या योजनांबदल लोक आपली मतं व्यक्त करताहेत, त्यांचं म्हणणं जनसुनवाईद्वारे मांडताहेत. हे सर्वच मला 
अत्यंत महत्त्वाचं वाटलं. 

आपल्या देशात विविधता आहे. वेगवेगढया भौगोलिक भागांची 
आपापली अशी वेशिष्ट्य आहेत. त्यामुब्ठे सर्वांचं समाधान होईल अशा 
योजना लागू होऊ शकत नाहीत. म्हणून योजनांच्या आखणीत लोकांचं 
योगदान मिव्ठवण्यासाठी त्यांना सक्षम करून, त्यांच्यापुढे योजना मांडून, 
त्यांच्याशी संवाद व्हायला हवा. असा एक माहौल आरोग्यसेवांवर 
लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेने महाराष्ट्रात आरोग्यसेवांमध्ये निर्माण केला 
आहे. 


आम्ही नेहमीच 'इन्क्लुझिव ग्रोथ'...समाजातील सर्व समाजघटकांचा 
विकास याबद्दल बोलतो. सर्वाना विकास प्रक्रियेत सामील करून घ्यायचं, 
तर मला वाटतं की लोकाधारित देखरेख हे एक चांगलं साधन आहे. 
सर्वाना एका व्यासपीठावर आणण्याची क्षमता महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या 
या प्रक्रियेत आहे. 


डॉ. तरुण सीम 


| माजी संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय 
संचालक, हेल्‍थ सिस्टीम सपोर्ट युनिट, पब्लिक हेल्‍थ फौंडेशन ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली 


...हा तर इतर राज्यांसाठो 
बस्तुपाठ ! 


आञ रोग्यसेवामध्ये कायापालट घडविण्याचा रखडलेला प्रश्न राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनमुव्ठे ऐएणीवर आला 
आहे. सार्वजनिक आरोग्यसेवांमध्ये सर्वसमावेशक, सुघटित रचनात्मक बदल घडत अससल्यामुत्ठे 'सर्वाना 
आरोग्यसेवा' या ध्येयाच्या दिशेने आता आपला प्रवास सुरू झाला आहे. 


राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन अंतर्गत केंद्र सरकारने राज्य शासनाच्या सहाय्याने बदलांच्या प्रक्रियेला गती दिली. या एकूणच 
प्रक्रियेत आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख प्रक्रिया, साथरोग सर्वेक्षण व नियंत्रण यासारखी नावीन्यपूर्ण धोरणं राबविण्यात 
महाराष्ट्र राज्य नेहमीच आघाडीबर राहिल॑ आहे. महाराष्ट्रात लोकाधारित देखरेख प्रक्रिया राबविण्यासाठी 'साथी' या स्वयंसेवी 
संस्थेची राज्य समन्वयक म्हणून भूमिकाही राज्याला आघाडीवर आणण्यात महत्त्वाची ठरली आहिे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य 
मिशनच्या 'नेंशनल ऑडवायजरी ग्रुप फॉर कम्युनिटी अक्शन 'मध्ये संकल्पित लोकाधारित देखरेखीची प्रक्रिया महाराष्ट्रात 
उत्तमरित्या प्रत्यक्षात उतरली आहे. महाराष्ट्रातील स्वयंसेवी संस्थांचा सततचा पाठपुरावा व बदलांसाठी केले गेलेले ठोस 
प्रयत्न यामुब्ठे लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेचा पहिला टप्पा यशस्वीपणे पार पडला आह. 


प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन प्लान' मधील अवधघड टप्पे पूर्ण करण्यातही महाराष्ट्र राज्यातील प्रक्रिया अग्रेसर राहिली. महाराष्ट्रातील 
लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेच्या राज्यस्तरीय कार्यशाब्ठेस मी उपस्थित होतो. तेव्हा अनेक कार्यकर्ते वरिष्ठ अधिकान्यांना 
अपुन्या आरोग्यसेवा-सुविधांबदल, औषधांच्या कमतरतेबद्दल अभ्यासपूर्ण प्रश्न विचारताना मी पाहिले. कार्यशाब्ठेत 
विचारविनिमय आणि सडेतोड चर्चेतून पुढे जाणारी प्रक्रिया मला खूपच आशादायी वाटली. तसंच, या प्रक्रियेत सहभागी 
व्यक्तीचा, केवव्ठ यंत्रणेतील चुका न दाखवता, प्रश्न सोडविण्याचे पर्याय मांडण्याचा सकारात्मक 
दृष्टिकोन मला कोतुकास्पद वाटला. 


शासनाच्या सामाजिक योजना ब कार्यक्रम राबविण्यात स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग 
नेहमीच महत्त्वाचा ठरला आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनमध्ये तर स्वयंसेवी 
संस्थांच्या सहभागामुब्ठे बदलाच्या प्रक्रियेने अधिकच उंची गाठली आहे. लोकाधारित 
देखरेख प्रक्रिया व्यापक करताना स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागामुव्ठे तयार झालेल॑ 
प्रबोधन साहित्य, देखरेखीची साधनं यांचा फारच उपयोग झाला आहे. लोकाधारित 
देखरेखीच्या पहिल्या टप्प्यातील विविध सुधारणा आणि प्रगती आता दिसू लागली आहे. 
या प्रक्रियेला संरचनात्मक ढाचा मिव्ठवून देण्यात महाराष्ट्र युनिटने तयार केलेली 
देखरेखीची साधनं, रिपोर्ट कार्ड, यांचा उत्तम उपयोग झाला आहे. महाराष्ट्रातील 
लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेचा अनुभव हा इतर राज्यात ही प्रक्रिया कशी राबवावी याचा 
वस्तुपाठ ठरला आहिे. 


कि. बा. तथा अण्णा हजारे 


ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त 
राठठेगणसिद्धी, ता.- पारनेर, जि... अहमदनगर 


स्वराज्याचं सुराज्य व्हायचं...तर लोकांच्या हाती सत्ता हवी, 


देखरेख प्रक्रिया: सुराज्याचं साधन 


९ रा ष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन' अंतर्गत सुरू असलेली व महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यातील ५०० गाबांमधून राबबली 

| जाणारी 'आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन' ही प्रक्रिया मला महत्त्वाची वाटते. शासकीय 

आरोग्यसेवांच्या नियोजनात पंचायतराज व्यवस्थेतील लोकप्रतिनिधी व या आरोग्यसेवांचा लाभ घेणान्या लोकांच॑ मत 

विचारात घेण्यामुर् ही प्रक्रिया खज्या अर्थाने लोकांची बनत आहे. जिथे ही प्रक्रिया सुरू आहे, तिथे सरकारी दवाखान्यात अधिक 
संख्येने लोक येऊ लागलेत, हे या प्रक्रियेचं यश आहे. 


स्वामी विवेकानंद आणि महात्मा गांधीच्या मते, 'उपाशी माणसांना ज्ञान सांगून काय होणार 2' म्हणून राब्ठेगणसिद्धीसारखं गाव उभं 
केलं. माणसं उपाशी असली तर त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो आणि आरोग्यावर परिणाम झाला की रोजगारावरही परिणाम 
होतो. त्यामु्छे गाव, समाज आणि पर्यायाने देश आदर्श बनवण्यासाठी झटत असताना कोणतीही व्यक्ती आरोग्यसेवेपासून वंचित 
राहणार नाही, याकडे लक्ष द्यावं लागेल. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनच्या रूपातील नव्या आरोग्य धोरणातून त्या 
दिशेने वाटचाल होत आहे, ही समाधानाची बाब आहे. 


या नव्या आरोग्य धोरणाचा भाग म्हणून गाव ते थेट राज्यपातव्दीपर्यत सर्वच स्तरांवर लोक सरकारी आरोग्यसेवांबाबतच्या तक्रारी 
जनसुनवायांमधून मांडत असल्याने व गावात पुरवल्या जाणा्या सेवांना 'शेरा' देऊन त्या सेवांचं प्रगतीपत्रक बनवत असल्याने 
सरकारी कर्मचान्यांचं लोकांप्रती उत्तरदायित्त्त वाढहत आहेच, शिवाय भ्रष्टाचाराविरोधातही आवाज उठवला जात आहिे. त्यामुव्ठे 
सरकारी पैशांचा अपहार कमी व्हायला निश्चितच मदत होणार आहे. सरकारी वैद्यकीय अधिकान्यांकडून माहिती न मिव्ठाल्यास 
'माहिती अधिकारा'चा वापरही या प्रक्रियेत लोक करू शकणार आहेत. पण आत्तापर्यत या अधिकाराचा बापर न करताच 
आरोग्यसेवांबद्दलची माहिती मिव्ठत आहे, ही बाब महाराष्ट्रात माहिती अधिकारासाठी दहा वर्ष आंदोलन करणान्‍्या माइयासारख्या 
कार्यकर्त्यासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. एका अर्थाने माहिती अधिकारासाठी केलेल्या 
मेहनतीचंच हे फलित आहे. 


जनतेकडून घेतल्या जाणान्या करांमधून सरकारी अधिकारी - कर्मचान्यांना पगार दिला जातो. 
त्यामुठे जबाबदारी टाठणास्या, भ्रष्टाचारासाठी राजकारण्यांशी, गुंडापुंडांशी साटंलोटं 
करणान्या सरकारी कर्मचान्यांवर लोकांनीच नियंत्रण ठेवणं आवश्यक आहे आणि ते या 
'लोकाधारित देखरेख प्रक्रिये 'तून साध्य होत आहे. त्यामुब्ठेच अन्न, शिक्षण, रोजगार अशा 
हक्कांसंदर्भातही अशीच प्रक्रिया राबवली जाणं तसंच आरोग्यसेवांसंदर्भात राज्याच्या काही 
जिल्ह्यातील गावांपुरत्याच मर्यादित असलेल्या या प्रक्रियेचा गावा-गावात विस्तार होणं अत्यंत 
आवश्यक आहे. त्यासाठी शासन सर्व प्रकारचे सहकार्य करेल, अशी आशा मी करतो. 


प्रत्येक व्यक्तीने आपला स्वतःचा लहान प्रपंच करत असताना समाजाचा प्रपंचही करावा , असा 
माझा नेहमीच आग्रह असतो. महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर देशातल्याही प्रत्येक गाबात लोकांनी 
स्वतः्हूनच आरोग्य, अन्न, शिक्षण, रोजगार अशा प्रकारच्या देखरेख प्रक्रिया सुरू केल्यास 
खण्या अर्थाने स्वराज्याचं सुराज्य' होण्याच्या व लोकशाही व्यवस्थेची पा्ंमु्ठं आणखी खोल 
रुजवण्याच्या दिशेने ते महत्त्वाचं पाऊल असेल. 


 मेधा पाटकर 
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या 


लोककेंद्रीकरण, सशक्तीकरण व लोकशाहीकरणाकडे जाणारं 


विशेष पाऊल... देखरेख प्रक्रिया ! 


क्तिगत व सार्वजनिक आरोग्य ही कुठलाही समाज स्वस्थच नव्हे, तर सुखी व समृद्ध होण्यासाठी अत्यंत मोलाची 

बाब. आपल्या देशाने कितीही आंतरराष्ट्रीय परिषदा, करार, निर्णय घेतले असले तरी खरी परीक्षा ही स्थानिक 

जनतेचे आरोग्य विषयक प्रश्न सोडवण्यात व गरजा पूर्ण करण्यातच असते. त्या दृष्टीने शुद्ध व शांत पर्यावरण 
आणि तात्काब्ठ, सुयोग्य व स्वस्त उपचार प्रत्येक नागरिकाला उपलब्ध होणं अत्यावश्यक ठरतं. याबाबतही समाजातील 
भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक व राजकीय धोरणांपोटी वंचित राहिलेले / ठेवले गेलेले घटक प्रथम लाभार्थी ठरावेत-व्हावेत, 
हे निश्चित करण्याचं आव्हान मोठं असतं. म्हणूनच आदिवासी-सुदूर क्षेत्र, सीमेबरच ठेवले गेलेले दलित, असुरक्षित राखलेले 
श्रमिक, सर्व घटकांमध्येही नाडल्या जाणान्या स्त्रिया व विशेष हक्कदार बालकं यांच्यापर्यत आरोग्यसेवा पोचवण्णं, त्यांना 
सामील करूनच, निर्णय-कर्ते व कार्य-कर्ते यांनी 'सर्वाना आरोग्या' चे उद्दिष्ट साध्य करण हे मोलाचं कार्य ठरत॑. 
“लोकाधारित देखरेख प्रकल्प' हा भारतातील आरोग्य विषयक योजनांचं विकेंद्रीकरणच नव्हे तर लोककेंद्रीकरण, सशक्तीकरण 
व लोकशाहीकरण साध्य करण्यासाठीचं एक विशेष पाऊल ठरत आहिे. राष्ट्रीय मोहीम राबवताना, स्थानिक समाजघटकांचं, 
अगदी गाव-पाड्याचं, शहरातील गरीब वस्तीचं योगदान हे विविध सामाजिक संघटना व लोकशक्ती आधारित संस्था यांच्या 
प्रयत्नाने वाढ॒वण्याची, सशक्त व सखोल करण्याची प्रक्रिया बन्याच प्रमाणात उद्देश साध्य करताना दिसते. 'साथी' सारख्या 
अनुभवी संयोजकांसह नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या, नंदुरबार जिल्ह्यातील, सातपुड्यातील आदिवार्सीच्या कार्याचा अनुभव 
सांगतो, की या प्रकल्पामुव्ठे वस्तीतील महिला-युवकात जागृती येजऊन शासकोय 
कार्याचा लेखाजोखा घेण्याची हिंमत व कुशलता प्राप्त होते. 


हे 


नंदुरबारमधील धडगाव, अक्कलकुवा तालुक्यात वनअधिकार, रेशनिंग व 
रोजगार अधिकाराबरोबर आरोग्य विभागाविषयी मूल्यांकन व निगराणी 
केल्याने भ्रष्टाचार व दुर्व्यवहार निघाला तरी गावागावांबरोबरच काही प्रामाणिक 
डॉक्टर्स व अधिकान्यांचीही साथ लाभली. शासनाने विशेषतः अशा दुर्गम 
भागात व पैशाविना, जनशक्तीसह कार्य करणान्या संघटनांना या प्रकल्पाद्वारे 
प्रोत्साहन चालू ठेवणं अत्यावश्यक आहे. तरच हे स्वास्थ्य अभियान होईल. 
अन्यथा केवब्ठ 'कागदोपत्री योजनाच' राहील. 

महाराष्ट्र व केंद्र शासनाने काढ़ता पाय घेतलाच तरी संघटना- आंदोलनांच्या 
समन्वयातर्फ ही प्रक्रिया सुव्यवस्थित चालबूच, हा निर्धार व्यक्त होणं जरूरीचं 
आहे. 


मिमिनकरककिलक 9. च॒ुुुुतः॒लइमााननननन्श 


प्रकाश आमटे 


मेंगसेसे पुरस्काराने सन्‍्मानित 
लोकबिरादरी प्रकल्प, हेमलकसा, गडचिरोली 


आरोग्य मांगल्याची नांदी... 


कबिरादरीच्या दवाखान्यात दोनशे कि.मी. च्या परिघातून आदिवासी पेशंटस्‌ येत असतात. रस्ते नाहीत, त्यामुव्ठ 

वाहनंही नाहीत. साठ-साठ कि. मी. पायी चालून लोक दवाखान्यात येत असतात. रोजच्या ओ. पी. डी. मध्ये १५० 

ते २०० रुग्ण, शिवाय नेहमीच ३५-४० जण दीर्घ उपचारांसाठी दवाखान्यात दाखल असतात. हे नोंदविण्याचं 
कारण असं को लोकांचा विश्वास कमावला तर जरूर तुमच्या प्रयत्नांना भरभरून प्रतिसाद मिद्ग शकतो. हेमलकसामध्ये आरोग्य 
आणि शिक्षणाचे उपक्रम उभारताना स्थानिक आदिवार्सीचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, त्यांची स्व-जाणीव यांचा आम्ही 
आदर केला म्हणूनच या भागातील आमचे सेवाप्रकल्प यशस्तवरी होऊ शकले आहेत. 


सरकारदेखील आरोग्यसेवा पुरवतं, दूर खेड्या-पाड्यांवर सरकारी उपकेंद्राच्या इमारती दिसतात. गावागावात अंगणवाडी उपक्रम 
राबवला जातो. पण तरीही कुपोषण, मातामृत्यू -बालमृत्यू ची समस्या आहेच. नेहमीच्या आजारांवर बेव्ठीच उपचारांची व्यवस्था 
नाही, अजूनही आरोग्यसेवा आणि आदिवासी यांच्यात काहीतरी अडसर जाणवतो. मला वाटतं, आरोग्यसेवा देताना-घेताना 
संवादाचा अभाव हे या अडसराचं एक महत्त्वाचं कारण आहे. 


राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनच्या मार्फत सरकारने मातामृत्यू-बालमृत्यू यामध्ये घट घडवणं, दुर्गम भागात दर्जदार आरोग्यसेवा 
देणे या उद्दिष्टांना अग्रस्थान दिलं हे एक शुभचिन्ह आहे. पण त्याहून कपिलाषष्ठी योग म्हणजे ही उद्दिष्टं गाठण्यासाठी ' कम्युनिटी 
मॉनिटरिंग” सारखी कल्पना राबविली जाणं; राज्य, जिल्हा, तालुका, गाव अशा विविध स्तरांवर लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी 
संस्थांचे प्रतिनिधी, नागरिक असे आरोग्य सेवांना सक्षम बनविणारे निरनिराब्ठे घटक एकत्र आणणं, आरोग्यसेवा ही केवव्ठ 
सरकारची जबाबदारी नाही, अनेकांच्या सहभागातून आरोग्यसेवा सक्षम होतील हा विचार मूर्त स्‍्वरूपात उतरविण्याचे प्रयत्न 
याद्वारे होत आहेत, ही खूपच आशादायी बाब आहे. लोक जेव्हा गाबात, दवाखान्यात 
कोणत्या सेवा आहेत-नाहीत याच्यावर लक्ष ठेवतात तेव्हा आपोआपच त्यांचा लाभ 
घेण्याची प्रवृत्तीही वाढीस लागणार. 


आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख ही प्रक्रिया महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यात राबविली 
जातेय, पैकी नंदुरबार, अमरावती आणि ठाणे या तीन जिल्ह्यात आदिवासी-डोंगराल 
भाग आहे. त्या भागातील आरोग्यसेवेमध्ये या प्रक्रियेच्या प्रभावातून शासकीय 
रुग्णालयांची ओ.पी.डी. वाढली, दवाखान्यातील औषधांचा साठा आहे की नाही याची 
लोक खातरजमा करू लागले, दवाखान्यात बाढ्इंतपण होण्यासाठी प्रयत्न होऊ 
लागले...हे सर्व होणं म्हणजेच तर सर्वांचं आरोग्यमंगल होणं...या प्रक्रियेतून शासकीय 
आरोग्यसेवा आणि सर्वसामान्य लोक यांच्यात सुसंवादाचं नात॑ निर्माण होईल अशी 
आशा मला बाटते. 


या प्रक्रियेला माइया आणि लोकबिरादरी परिवाराच्या सदिच्छा | 


अंड. एकनाथ आवाड 
अध्यक्ष, मानवी हक्‍क अभियान 
दलित चव्ठवव्ठ व मानवी हक्‍क चब्ठवव्दीचे ज्येष्ठ नेते 


दलितांना हक्‍्कांचो मागणी करायचा 
अवकाश देणारं व्यासपोठ... 


स न २००० च्या जनगणनेप्रमाणे अनुसूचित जातींमध्ये ३५.४ टकक्‍के ग्रामीण लोकसंख्या दारिद्ररेषेखाली होती. या 
दारिद्र्यरेषेखालील दलितांना कशी आरोग्यसेवा मिवठठत असेल? आजही खेड्यांमधून जातीयता पाव्ठली जाते. जे 
दलित शिक्षणाच्या माध्यमातून पुढे आले ते स्वतःच्या हिमतीवर उत्तम जीवन जगताहेत. पण जे दारिद्रयरेषेखाली 

आहेत, भूमिहीन आहेत, त्यांना मानहानी, अवहेलना भोगावी लागते. माझी निरीक्षणं सांगतात, दलित वस्तीमधील अंगणवाडीत 
स्वच्छता ठेवायला सवर्ण अंगणवाडी सेविका टाव्ठाटाछ्ठ करते. आमच्या जमीन अधिकार आंदोलनामधील आरजखेडा गावात 
लढाऊ दलित बस्ती आहे. या दलित वस्तीतील बचत गटाने अंगणवाडीचा आहार बनवण्याचं कंत्राट मिव्ठवलं. पण दलित 
बायांच्या हातचा आहार सवर्ण बायांनी लेकरांना खाऊ दिला नाही. शेवटी त्या लेकरांच्या पोषणासाठी दलित बचत गटाने ते 
कामच सोडलं. 

राष्ट्रीय स्तरावरील संशोधनाचे आकडे सांगतात की, अनुसूचित जातींमध्ये अर्भक मृत्यूच॑ प्रमाण दर हजारी ८३ आहे. तर खुल्या 

गटात अर्भकमृत्यू दर हजारी ६१.८ आढव्ठतो. बालमृत्यूचे प्रमाण अनुसूचित जातीमध्ये ११९.३ व खुल्या गटात ८२.६ आहे. हे 

आकडे काय सांगतात? दलित वस्त्यांवर प्रभावी आरोग्यसेवा मिव्ठत नाहीत हेच या आकड्यांमधून अधोरेखित होत॑. पण 
बोलणार कोण? माझं वास्तव्य असलेल्या एकट्या बीड जिल्ह्यातून दरवर्षी चार लाखांहून अधिक ऊसतोडणी मजूर विस्थापन 
करतात. ऊसतोडणी मजुरांमध्ये दलित, भटके-विमुक्त जमातीची संख्या जास्त असते. त्या विस्थापित मजुरांच्या आरोग्य 
समस्यांचा कोणी विचार केलाय का ? डॉ. आंबेडकरांची प्रेरणा घेऊझन आपल्याला-मुलाबाढ्ठंना उत्तम जीवनमान मिव्ठवं यासाठी 
आज दलित मजूर काबाडकष्ट करतोय. सन्मानाच्या जगण्यासाठी दलित बाई 
ऊसाच्या फडात राबता राबता बाव्ठाला जन्म देते. आणि पुन्हा कामाला लागते. तिच्या 
लेकराला लस मिव्ठाली का, तिची नोंद दवाखान्यात झाली का, याची कुणी दखल घेत 


नाही. 


या पार्श्रभूमीवर मी आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेतील घडामोडीकडे 
पाहिल॑. या प्रक्रियेतील कार्यकर्त्यानी दलित बस्ती आणि सवर्णांची वस्ती दोन्हीकडे 
जाऊन गटचर्चा केल्यात. वस्तीवर मलेरियाची तपासणी झाली का, औषधोपचार 
मिव्ठाले का, असे विविध प्रश्न विचारलेत. पाच गावातून झालेल्या गटचर्चपैकी 
सवर्णाची एक वस्ती बाईट सेवा मिव्ठाल्याच॑ सांगते आणि दलितांच्या दोन वस्त्या वाइंट 
सेवा मिव्ठाल्याचं सांगतात. याचा अर्थ दलितांना आपलं मत नोंदवायला जागा 
मिछालीय. दलित हिरिरीनं आरोग्यसेवांबदलचं परखड मत नोंदबताहेत. आपल्या 
हक्‍्कांची मागणी करायला दलित कधीच मागे हटत नाहीत. फक्त तशी परिस्थिती 
उत्पन्न व्हायला हवी. आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेतृत ती संधी दलितांना 
मिव्ठतेय, अशी मला आशा आहे. म्हणूनच या प्रक्रियेला माझा पार्टिबा आहे. 


सयायााादााा्ाकराधताधधाा कताताद ता ाका_त आता तन पा लानत का का ता लाल लत कद पाक 


विद्या बाव्ठ 
ज्येष्ठ स्त्रीवादी कार्यकर्त्या 


ग्रामीण भगिनींसाठी हेल्दी ' 
सत्ताकारणाची संधी 


ली अनेक वर्ष आम्ही स्त्री मुक्ती चव्ठव्छीच्या अनुषंगाने विविध प्रश्न उपस्थित करीत आलो आहोत, वारंवार प्रश्न 

विचारण्यातून, एक प्रकारची घुसव्ठण होते. कालांतराने एखादा विचार समाजामध्ये रुजू लागतो, समाजाला सकारात्मक 

दिशेने घेऊन जाण्याला ही घुसब्ठण, हे प्रश्न उपस्थित करणं फार महत्त्वाचं असतं... आरोग्यसेवांवर देखरेखीची प्रक्रियाही 
मला अशीच वाटते. पण विशेष म्हणजे या प्रक्रियेचं मुखपत्र वाचताना माइया लक्षात आलं, या प्रक्रियेत केवढ्ठ प्रश्न विचारले जात 
नाहीत, नुसत्या समस्या मांडल्या जात नाहीत, तर सकारात्मक घटनांना, शासकीय आरोग्यसेवेत चांगले काम करणाच्या व्यक्तीना 
आवर्जून सन्मानाचं स्थान दिलं जात आहे. शासकीय वैद्यकोय कर्मचास्यांना रुग्णाशिवाय इतरही अनेक व्याप-जबाबदास्या असतात, 
आरोग्य कर्मचारी देखील धोरणात्मक अव्यवस्थेमु्े त्रासलेले असतात. रुग्ण आणि वैद्यकीय कर्मचारी एकत्र आले, तर चांगली 
आरोग्यसेवा यंत्रणा निर्माण होऊ शकते. या दिशेने जाणान्या शक्‍्यता मला या प्रक्रियेत दिसतात. आम्ही स्त्री मुक्ती चव्ठवव्ठीत स्त्री- 
पुरुषांनी संघटितपणे पुरुषप्रधानतेचा बिमोड करायला हवा', असे म्हणतो; तशीच मला ही प्रक्रिया वाटते. 


ग्रामीण स्त्रियांसाठी स्त्रीरोग तज्ज्ञ नाहीत, स्त्री डॉक्टर्स नाहीत यासारख्या समस्या या प्रक्रियेतुन ऐरणीवर येताहेत हे पाहून खूपच बरं 
वाटत॑, ज्याप्रमाणे पोलीस यंत्रणेत विशेष महिला कक्ष स्थापन झाल्याने महिला जास्त मोकब्ठेपणे समस्या मांडू लागल्या, तसेच आरोग्य 
यंत्रणेतही महिलांची खास दखल घेणं गरजेचं वाटत॑, ज्यायोगे त्यांच्या समस्यांना नियोजनात स्थान मिब्ठेल. 


भारतीय स्त्रियांच॑ सरासरी आयुर्मान जगातील इतर देशांच्या तुलनेत फारच कमी आहे. कुटुंबातील दुग्यम स्थानामुब्ठे स्त्रियांची आहार- 
पोषणाची हेव्ठसांड होते. त्यामुठे अनिमिया आणि कुपोषणजन्य इतर आजारही महिलांमध्ये जास्त प्रमाणात आढव्ठतात. जगभरात 
मातामृत्यूंच्या प्रमाणाबद्दल भारत हा दुसन्‍्या क्रमांकावर असलेला देश आहे. आपल्याकडील केवव्ठ ४२ टक्‍्के बाव्ठंतपणं (विशेषतः 
ग्रामीण भागातील) प्रशिक्षित/ कुशल व्यक्तीच्या मार्गदर्शनात पार पडतात. युएनडीपीने १९९७ साली प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार १५ 
ते ४९ वयोगटातील ८८ टक्‍्के गरोदर महिला अनिमिया पीडित असतात. याचा अर्थ एवढ्या मोठ्या प्रमाणात स्त्रिया केवव्ठ बाव्ठंतपणात 
जीवन मरणाच्या संघर्षातून पार पडतात. या पार्श्रभूमीवर, गरोदर महिलांना मिव्ठणान्या 
सेवा सुधारण्यासाठी सरकार गंभीरपणे प्रयत्न करतंय, ते प्रयत्त सफल होतात अथवा नाही, 
हे तपासणारी लोकांची देखरेख पद्धती बसवतंय हे पाहून हायसं वाटत॑. 


या प्रक्रेयेत खूप जनसुनवाई आयोजित होत आहेत आणि खूप लोक या जनसुनवाईमध्ये 
सहभागी होत आहेत. असंही मला समजलं...लोकांचं एकत्र येणं, धीटपणे बोलणं...आणि 
आपली स्वतःची खरी लोकसंसद निर्माण करणं, त्यातून समस्यावर मार्ग काढणं हे सर्व 
मला खूपच आशादायक वाटत॑... 


महाराष्ट्रात महिला राजसत्ता आंदोलन' यासारख्या पेंटर्नमनधून सत्ता ही 'सत्ता 
गाजविण्यासाठी' नसून लोकहितासाठी आहे, हा विचार अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये 
रुजविण्याचा प्रयत्न झालाय. आरोग्यसेवावर लोकांची देखरेख ही देखील एकप्रकारची 
लोकांच्या हाती आलेली सत्ता आहे. आता ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांना ५० टक्‍्के आरक्षण 
मंजूर झाल॑ आहे. त्यामुब्ठे अनेक महिला पुढे येतील, त्यांना आपल्या खज्या समस्या या 
प्रक्रियेतून मांडण्याची संधी मिव्ठायला हवी. या प्रक्रियेतुन आमच्या ग्रामीण भगिनीसाठी 
एक हेल्‍दी” सत्ताकारण घडावं, तसंच आरोग्य समस्यावर सकारात्मक मार्ग 
कै. निघावेत यासाठी माझया शुभेच्छा । | 


सदा डुंबरे 


ज्येष्ठ संपादक 


प्रश्न चव्हाट्यावर आणणारी, समस्या सुट 
शकतात हा आत्मविश्वास वाढविणारी प्रक्रिया 


ज नसमान्यांसाठी समाधानकारक आरोग्यसेवा पुरविण्याची जबाबदारी हे कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचं प्राथमिक उत्तरदायित्व 
आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचं जावठ॑ विणून सरकारने त्याची सुरुवातही केली, पण बेगाने विकसित झालेल्या बाजारकेंद्री 
प्रवाहांनी ही व्यवस्थाच गिव्ठंकृत केली. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार अशा मूलभूत महत्त्वाच्य क्षेत्रांतून सरकारने जवव्ठजवठ 

माघार घेतली. या विषयांसाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीची आकडेवारी पाहिली की, शासनाची बाजारशरणता लक्षात येते. गेल्या 
पंधरा-वीस वर्षात तर 'विकासदर ' या एकाच मुद्याभोवती सर्व राष्ट्रीय चर्चा घोंगावते आहे. मार्केट हा परवलीचा शब्द झाला आहे; जणू 
काही ही जादूची कांडी आहे, आणि देशापुढील सर्व प्रश्नांची गुरुकलली आहे. 'विकासाला मानवी चेहरा हवा' असं विधान 
पंतप्रधानांपासूम आणखी काहीजण करतात तेव्हा ती या विसंगतींची कबुलीच असते. 'सर्व्हयव्हल इंटरनेंशनल' या आंतरराष्ट्रीय 
संघटनेने गेल्या वर्षी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाचं शीर्षकच मुद्ठी ग्रोथ कंन किल' असं आहे. आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 
गेली काही वर्ष सातत्याने द्विअंकाला स्पर्श करीत असताना इथल्या गरिबांना त्याची प्रचिती वारंवार येते आहे. हा सामाजिक असमतोल 
दूर करायचा असेल तर प्रबव्ठ राजकीय इच्छाशक्ती आणि जनसामान्यांचे स्टेक्स जाणीवपूर्वक वाढवायला हवेत. 


राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनअंतर्गत चालबला जात असलेला लोकाधारित देखरेख उपक्रम हा त्या दृष्टीने अतिशय परिणामकारक 
आणि उपयुक्त आहे. त्याचा व्यापक परिणाम दिसायला आणखी काही कात्ठ जावा लागेल, तरीही या उपक्रमाचं मुखपत्र असलेल्या 
“दवंडी' सारख्या नियतकालिकात त्याचं होकारात्मक प्रतिबिंब उमटलं॑ आहे. “ग्रामीण भागात बदल शक्‍्य आहेत आणि ते होताना 
दिसताहेत' हे चित्र फार आशादायक आहे. लोकमताचा संरचनात्मक रेटा आणि त्यासाठी निर्माण केलेली जाणीव जागृती हे त्याचे विशेष 
घटक आहेत. निर्णय घेऊ शकणान्या शासकीय प्रतिनिर्धीच्या उपस्थितीत होणारी जनसुनवाई लोकांचे प्रश्न चव्हाट्यावर आणते आणि 
प्रश्नांना उत्तरं मिठ् शकतात असा आत्माविश्वास लोकांचा या प्रक्रियेतिल सहभाग अधिक अर्थपूर्ण करू शकते. शासकीय सेवेत नव्याने 
दाखल झालेले तरुण अधिकारी अधिक संवेदनशील आहेत आणि लोकांप्रती आपली काही बांधिलकी आहे याची जाणीवही त्यांना आहे. 
केवछ प्रकल्प राबविण्याचा व्यवसाय करणाच्या स्वघोषित स्वयंसेवी संस्थांपेक्षा गावकस्यांनी आत्मनिर्भर होऊन अशा प्रयत्नांना साथ 
दिली तर ग्रामीण आणि विशेषतः दुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्थेचं चित्र अधिक वेगाने पालटेल. 

आजची बहुतेक वृत्तपत्रे शहरी ग्राहकांच्या रंजनात मश्गुल असताना अशा कार्यक्रमांची सातत्याने दखल घेणं त्यांच्या 
अग्रक्रमात बसण्यासारखं नाही. बातम्या आल्या तरी क्षुल्लक माहितीच्या कचन्यात त्यांचा जीव घुसमटून जाईल, तिथे 
आपल्याला रास्त जागा मिव्ठविण्यासाठी चांगल्या अर्थाने दांडगाईही करावी लागेल. तशी ती करण्यासाठी आणि 
आपल्या आवाजाला अवकाश मिब्ठवून देण्यासाठी 'स्मार्ट' व्हावं लागेल. या कार्यक्रमात सहभाग असणान्या ह॒शार 
स्वयंसेवी संघटनांना त्यासाठी 'स्ट्रेटेजनी' ठरविता येणं अवघड नाही. या कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी तात्कालिक 
बातम्यांच्या प्रसिद्धीपेक्षा (मिडिया पार्टनर' शोधता आला तर हा विषय सातत्याने अजेंड्यावर राहील. विकास 
पत्रकारितेचे' तो अविभाज्य भाग होईल. महाराष्ट्राच्या ज्या जिल्ह्यांत हा उपक्रम सुरू आहे तिथे प्राधान्याने वाचल्या 
जाणान्या एका किंवा अधिक वृत्तपत्रांशी त्या दृष्टीने चर्चेला आरंभ व्हावा. खरंतर, दवंडी' सारखे आरोग्य हक्‍क 
वार्तापत्र वर्षाहन अधिक काढ्ठ प्रसिद्ध होते आहे. ही मला बातमी 'च होती. पण मला वाटतं, माइयासारख्या अनेक 
अज्ञानी वाचकांपर्यत पोहोचण्ण हेही या कार्यक्रमापुढील एक आव्हान आंहे. आपल्या प्रयत्नांना शुभेच्छा ! 


हट ४५९ '॥६ 
'0६ 70, ४५४७९ 
०४८९ 98॥9॥0|/(६ 
ण्ग्न ह2॥॥8 ग्ग्न 
|] 

४८५३ ९० 
स्वत आज 
+2[80|॥202॥/% 
0[|॥6 ८४ (0|॥€ 
<५% ॥६ ॥6 


०2 9 ०९८ 


रस सिल्क 
॥02॥ 7. 

है 5४% ॥६ 76 
20 9 ००५ 


28882. ) 


५9७ 
०००० ॥28]७ 


ट्वतल2 
०»& #५९ 56६0 |६ 
२०. है 2॥ चिषीी 
(89 ६४ 0%ी) 


२७ ७ रुक जज 
आएेएजित द 


धा श्द्ी 
₹३३७८ 6 १7२०-4४ 


गधा रेसरिश। गियाउत रद का 
व" ड़ | के । है ्र रे है पु 


3 00 ६४७०७ 


ल्‍कै जद 0ऐ:- 


